वाद-विवेचन-माला ! 


साम्राज्यशाही 


लेखक 
नारायण गणेश गोरे 


किं... 


प्रथमावृत्ति, | >...» क. 
५-७-१९३९, ६. शी . किंमत ८ आणे. र 


प्रस्तावना त. 


“साम्राज्यशाही? ह्या विषयावर मराठीत हें पहिलेंच पुस्तक असेल. रशिया 
वगळला तर ह्या ना त्या साम्राज्यशाहीचा हात पॉचला नाही. असा भूमिभाग 


एथ्वीच्या पाठीवर सांपंडणे कठीण आहे; मग तो हात प्रत्यक्ष पोचलेला ५ 


असो अथवा कजांऊ रकमेच्या वा अन्य रूपानें अप्रत्यक्षपणे पॉचठेला असो. 


म्हणून साम्राज्यशाहीचें विवेचन करावयाचें म्हणजे चाळू जमान्यांतील सवे 
देशांच्या राजकीय आणि आर्थिक संबंधांचें विवेचन करावयास हवें, तस्च र्ते 
सांगोपांग होईल. पण ती गोष्ट पुस्तकाच्या मर्यादेमुळे या वेळी शक्‍य नाही. 
विषयप्रवेश एवढेच ह्या पुस्तकाचे उद्दिष्ट आहे, 


ह्या विषयावर इंग्रजींत बरीच अेथस्चना झालेली आहे. पुस्तक लिहितांना 
मला उपयोगी पडलेल्या ग्रंथांची व ग्रेथकारांची नावे संदर्भानुसार दिलेली 
असल्यामुळें साधन-ग्रंथांची निराळी पुस्ती जोडली नार्ही. 


साम्राज्यशाहीच्या स्वरूपाची कामचलाऊ कल्पना येण्यासाठी चाळू राजकीय 
घडामोडी सृक्ष्मपणें पाहत गेलें तर तिच्या कारस्थाना'चे बरेच धागेदोरे हार्ती 
लागतील. ह्या विषयाच्या विशेष ज्ञानासाठी चांगळे नकाशे आस्थापूवेक 
अभ्यासण्याची फार आवद्यकता आहे. राडो यांचें .0185 01 प०-१8५ 
8110 ॥'0-11017107॥7 हें पुस्तक साम्राज्यशाहीच्या अभ्यासाचे दृष्टीनें अमूल्य 
आहे, त्याचा मला अतिशय उपयोग झाला. 


ह्या छोटेखानी पुस्तकांत बरेच मुद्दे सांगावयाचे राहिले आहेत याची 
मला जाणीव आहे. साम्नाज्यशाहीमुळें जित आणि जेत्या राष्ट्रांतील 
लोकांच्या मनोवृज्तीवर काय परिणाम घडून येतात ( उदा० मजूरवगोतच 
. एक शिष्ट मजूरवर्ग तयार होतो, वसाहतीवर हुकमत चालवणारा वर्ग फॅसिस्ट 

' तत्त्वशानाचा हाता बनतो, इत्यादि) हा, किंवा ठेकेदारी पद्धतीमुळे उत्पादन 
अधिकाधिक सामुदायिक होत जाऊन उत्पादन--साधनांवरील मालकी हक्क व 
उत्पादनपद्धाते यांत अत्यंत तीत्न विरोध येतो हा मुद्दा पुस्तकांत चचिळेला 
नाही; पण त्याला इलाज नव्हता. 


ह्या पुस्तकाचा अपुरेपणा लक्षांत घेऊन कोणी अभ्यासकाने विस्तृत ग्रंथ- 
रचना केली तर मराठी वाचकांवर उपकार होतील, 

कांही साधन-ग्रंथ वांचंण्याची परवानगी दिल्याबद्दल केसरी-मराठा 
अथाल्याचे व्यवस्थापक श्री, काळे यांचे आभार मानणें आवद्यकं आहे. ढे 


६२३॥१७ सदाशिव पेठ, पुर्ण, नारायण गण ठ्र्कम 


साख्राज्यशाहीचे अंतरंग... 


साम्राज्यशाही 


विषयप्रवेशा 00 हता. 


अन्योन्यस्याःवलिम्पन्ति सारसेया यथामिषम्‌ 
राजानो भरतश्रे्ठ भोकक्‍तुकामा वसुंधराम्‌ ; 
न चापि तृप्तिः कामानां विद्यते5द्यापि कस्यचित्‌ ।* --महाभारतं 


१८६२ सालचा रुपया ध्या आणि १८८२ सालचा रुपया घ्या. 
पहिल्यावर “व्हिक्टोरिया राणी' असे शब्द असतीळ तर दुसर्‍्या- 


वर व्हिक्टोरिया सम्राज्ञी' असे शब्द आढळतील, सम्राज्ञी म्हणजे 


_ साम्राज्याची मालकीण. इंग्रजी राण्या आणि राजे यांच्या ज्या पदव्या 


आहेत त्यांत 1111110853 अथवा 1५11100101 00 एता म्हणजे 


_ हिंदुस्थानची सम्राज्ञी अथवा सम्राट ही एक खास पदवी समाविष्ट . 


“२ 


__ करण्यांत आढी आहे. हें साम्राज्य म्हणजे काय साम्राज्यशाही 
म्हणजे काय सवाचा साम्राज्ये आणि ह्ठींची साम्राज्ये ह्यांत 


. वगैरे शब्दप्रयोग आपण ऐकलेळे आहेत. साम्राज्याचा 


__* कुश ज्यापमाणे एकमेकाचे म्य योसयाइत धाय कुची ज्याप्रमाणे एकमकांचें भक्ष्य ओरबाडून 
_ शड्टा; लोभी असे हे राजे परथ्वीला ओरबाडीत 
कोणाचीहि तृत्ति म्हणून झालेली नाही. 


फरक कोणता 2 अशोकाचे साम्राज्य, ऑगस्टस सीझरचें साम्राज्य 


एक कोणी तरी 


घेतात त्याप्रमाणेंच, हे मरत- 
आहेत. तथापि आतांपर्यंत 


साम्राज्यशाही 
राजा, सम्राट, अथवा मालक असल्या पाहिजे अशी कल्पना त्यांत 
दिसून थेते. सध्यां इंग्रजी, जपानी आणि इटालियन साम्राज्यां- 


- तच काय :त्या सम्राट्पदावरं बसलेल्या व्यक्ति आढळून येतात. पण 


फ्रेंच व अमेरिकन लोकसत्ताक राष्ट्रेसुद्धां साम्राज्यवादी राष्ट्रे समजली 


'जात असून तेथें सम्राट समजली जाणारी एखादी व्याक्ते असत 
,नाहीं. आणि इंग्लंडमध्यें तरी खरी सत्ता कोणाकडे आहे १ मंत्रि- 
. मंडळाकडे, पालेमेंटकड, पालेमेंट निवडून देणाऱ्या मतदारांकडे, 
. कों आणखी कोणाकडे £ साम्राज्ये वाढढीं कशीं £ एवढीं साम्राज्ये 


चालवून फायदा तरी काय : साम्राज्ये हीं हिंदुस्थानांतीळ संस्था- 


निकांकडे झुलणाऱ्या स्वारीच्या हृत्तीप्रमाणें देखाव्यासाठींच आहेत काय? 


सध्यांच्या जगांत साम्राज्यशाही या शब्दाला एकं विरोष अर्थ 


- प्राप्त झालेला आहे. साम्राज्यशाही असां शब्द उच्चारल्याबरोबर 


आपल्या मनांत विशिष्ट अद्या आर्थिक, राजकीय ब सामाजिक 
सवधाच एक चित्र उभं रहावयास हवें. सुमारें १८०० सालापासून 


किंबहुना यांत्रेक युगाच्या आरंभापासून “साम्राज्य '! या शब्दांत 


नवीन अर्थाच्या छटा दाखळ होऊं लागल्या. तत्पूर्वी साम्राज्य 
अथवा सम्राट हे शब्द माहीत नव्हते असें नव्हे. संस्कृत वाड्ययांत 
अनेक सम्राटांचे म्हणजे साम्राज्यांच्या आधिपतींचे उ्ेख सापडतात. 


_ आपल्या सेनेच्या आणि स्वतःच्या बाहुबलाच्या जोरावर आपलें 


राज्य वाढवीत वाढवीत अनेक राजांना आपले अंकिंत करावे 


_ वे आपण सावभौम राजा बनावे अक्षी मनीषा धारण करून 


अजरामर झालेल्या राजांच्या नांवांनीं पुराण-वाढ्मय भरलेळें आहे. 
अश्वमेधाचा घोडा सोडून त्या वेळीं माहिती असलेल्या हिंदुस्थानांतील 


०९ 


सवे राष्ट्रे किंवा राज्ये पादाक्रांत केलेल्या राम-युधिष्ठिरादि पुरुषांच्या 


_ कैला आपणा सर्वाच्या परिचयाच्या आहेतच. चंद्रगुप्त मोर्य, अशोक, 


_ विषयप्रवेश 


अलेक्झांडर ऊर्फ शिकंदर, सीझर, चेंगीझखान, अकबर इत्यादींचा 
इतिहासहि आंपण वाचलेला आहे. हे सर्व सम्नाटू फार मोठ्या 
साम्राज्यांचे मालक होते. 

तथापि आतांच सांगितलेली भारतीय, ग्रीक, रोमन अथवा 
मोगल साम्राज्ये व ह्लींची इंग्रजी, फ्रेंच, जपानी अथवा अमेरिकन 
साम्राज्ये यांत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. अशोकाचें साम्राज्य 
आसामपासून काबूल्पर्यत पसरलेळें होतें असें इतिहास जाणणारे 
सांगतात, आणि शिकंदरानें भूमध्यसमुद्राच्या उत्तर टोकापासून अटके- 
पर्यंतचा मुलूख आपल्या छत्राखाली ओढला होता असेंहि आपण 
इतिहासांत वाचतो. पण त्यांच्या स्वामित्वाचा अर्थ काय हें आपण 
पाहिलें पाहिजे. 

त्या काळीं पाऊतकाळ संपला कीं एखादा अशोकासारखा अथवा 
शिकदरासारखा महापराक्रमी राजा आपलें सैन्य घेऊन निघे आणि 
नदीचा प्रचंड ढोंढा रस्त्यांतीळ झाडझाडोरा वा दगडघोंडा आपल्या 
वेगानें उखडून टाकून झपाट्याने धावत सुटावा त्याप्रमाणें, आपल्या 
स्वारीच्या मागीतीळ राजेरजवाड्यांना झोडपीत आणि नमवीत पुन्हा 
पाऊसकाळाच्या सुरुवातीपर्यंत आपल्या राजधानींत येऊन दाखळ 
- होई. पावसाळी नदीच्या प्रवाहाने दोन्ही तीरांवरची माती धुपवून 
न्यावी तसेच हे जग जिंकण्यासाठी निघाठेळे राजे त्यांच्या झपा- 
ट्यांत सापडलेल्या राजांकडून सुंदर उपवर मुठी, सुंदर हत्तीघोडे, 
सुंदर माणिकमोत्ये, उंची वद्लेंप्रावरणें टून आणीत आणि ती 
आपल्या जनानखान्यांतून व जामदारखान्यांतून सांठवीत. वावटळी- 


प्रमाणे ते येत आणि वावटळीप्रमाणें जात. स्वतःचा पराक्रम जग- 1 


- जाहीर करण्यासाठीं आपल्या कारकीदींत कधींकाळीं राजसूय 
_ थज्ञासारखा यज्ञ त्यांनी केला, कीं त्या वेळीं प्रत्येक मांडलिक राजानें 


___ आपातल्या राज्यांतील उत्तमोत्तम वस्तूचा अहेर न कामा 


__ घेऊन सामोरें जावे आणि तो युद्धाला उभा राहिला, .कीं त्याला 
' थोडी फार फोजफाट्याची मदत करावी म्हणजे झालें. सम्राट्‌ आणि 
त्यांचे मांडलिक यांचे संबंध त्या काळीं अश्या प्रकारें केवळ नाममात्र 
व जुजबी स्वरूपाचे असत. 
अशोकाने काबुळावर आपला झेंडा फडकवळा अथवा शिकंद्राने 
इराण काबीज केलें म्हणून येथील समाजाच्या आर्थिक व्यवहारांत 
उलटापालट झाठी असं घडत नसे. त्या वेळची समाजपद्धति फारच 
_ वेगळ्या प्रकारची होती, आधीं राष्ट्रे फार ल्हान असत. त्यांत 
मुंबई, कलकत्ता, लंडन, न्यू यॉके अशा प्रकारचीं शहरें नसत. 
राष्ट्राला जीवन प्राप्त करून देणारी वस्ती ग्रामीण लोकांची म्हणजे 
शेतकऱयांचीच समजली जाई. खेड्यांतील समाजरचना रीति-. 
रिवाजांनी बंदिस्त आणि अर्थरचना बहुतांशी स्वयंपूर्ण असा प्रकार 
होता. यंत्रयुगापू्वी सर्वच खंडांतून शेतकीप्रधान अश्ी समाजरचना 
'शतकानुशतकें चालत आली असल्याचें आढळून येतें. अश्या समाज- 
रचनेच्या राष्ट्राव तशीच समाजरचना असणाऱ्या राष्ट्राची स्वारी 
झाढी व त्यांतून जय अथवा पराजय पदरांत पडळा तरी त्यापासून 
जेत्या अथवा जित राष्ट्रांतीछ समाजरचनेत कांहींच विशेष फरक 
होत नसे. प्रथम जबरदस्तीने सोयारेकी होत; त्याच पुढें त्या वेळची 
- छवचीक व वाढती धर्मशास्त्र आपल्या कायद्यांत सामावून जातील 
अशी व्यवस्था करीत; चारदोन खेडी उध्वस्त झालीं तर एक दोन 
€गाम उळटल्यावर तेथें वस्ती होई व रानें पुन्हा हिरवीं होत; धार्मिक 
पाढोरीतींचे फरक साटेलोटे करून मिटवडे जात; आणि जेती व जित 
मंडळी सहेष्णुतेनें नांदूं लागत. खेडेगांवांची वस्ती स्वभावत: पांगून 
१ ऊटकळ असल्यामुळें स्वार्‍्या-टढायांचे धक्के आजूबाजूच्या अथवा 


0 त ककत 0000200070 जा यर 


,५-विषयभवेह. 00८4007002: क 


वाटे-अल्याडपल्याडच्या गांवांना काय जाणवत असतील तेवढेच. -_ 
बाकी सारा व्यवहार यथापूर्वे चाढू असावयाचा. आणि स्वारीच्या 
तढाख्यांत समाजजीवनाचा जा भाग जमीनदोस्त होई तो पुन्हा 
उभा करण्यासहि फारसा खचे करावा लागत नसे. गाडीची चाक- 
जोडी, नांगर वगैरे शेतीची साधी अवजारे, संसाराची गाडगीं-मडकीं, 
आणि थंडीवाऱ्यापासून बचाव करण्यासाठीं निवार्‍्याच्या झोपड्या 
आणि कांबळीं, पासोड्या तयार करण्यास अवधि तो कितीसा लागणार £ 
शिवाय जित आणि जेते यांची वस्तु उत्पादन करण्याचीं साधनें 
< सारख्याच तोठाचीं असल्यामुळें जितांच्या अर्थव्यवहाराची राख- 
रांगोळी करणें जेत्यांस जवळ जवळ अशक्यच होतें. जित राष्ट्रांतील 
सुतार, लोहार, चांभार, शेतकरी, वाणी इत्यादींच्या हातची 
उत्पादन-साधनें व जेत्यांच्या समाजांतील सुतार, लोहार वगैरेची 
_ उत्पादन-साधनें यांच्यांत फरक असा नसेच. औरंगजेबाने आसाम 
प्रांत जिकणें आणि इंग्रजांनीं आसाम प्रांत जिकणें यांत फार तफा- 
वत आहे. ओरंगजेबाचा कोणी तरी सुभेदार डाक्याला राहून वर्षी- 
कांठीं आसामचे राजेरजवाडे अथवा जे कोणी असतील त्यांच्याकडून 
खंडणीच्या द्वारा जें काय उकळीत असेळ तेवढेंच. पण इंग्रजांची 
रीत अगदीं वेगळी आहे. त्यांनीं तेथीळ सप्रे समाजजीवनांत 
उल्थापाटथ करून टाकली. डोंगरावरच्या सवे जमिनीचे 
चहाच्या मळ्यांत रूपांतर करून व त्या मळ्यांची मालकी 
आपल्या भांडवलाच्या जोरावर आपल्या ताब्यांत घेऊन त्यानें 
तेथीळ शेतकऱ्याला आपल्या दारचा सेवेकरी अथवा गुलाम 
बनवून टाकळा आहे. इतका जुना दाखला नको. असेळ तर 
सध्यां इटलीने अंबिसीनियांत काय चालळवळें आहे ते पहा. 
- अंबिसीनियांतीळ जंगळें साफ होत आहेत व. तेथें कपाशीची शेते 


__ उभी व्हावी यासाठीं यंत्री नांगरांचे फाळ जमिनींत घुस लागले 
.__ आहेत. डोंगरांची पोटे फोडून आगगाव्यांचे रस्ते बनत आहेत. 
__ तारायंत्राच्या व विजेच्या तारांचे खांब सवे देशभर गाडळे जात 
._ आहेत. लोखंड, कोळसा, तेळ वगैरे जिनसांचा वास संश्यो- 


_ पासून देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोंचावी म्हणून केवळ रेल्वेच्या | 
- रुळांवरच न विसंबतां खडी पसरून पक्क्या सडका बांधल्या जात क 7 


_..._ फासेस्ट 


१0000”: 
सात्राज्यश्शाही 


॥५५५---८-५८५८-५-८---८८८८-८-८-८-८--:--------८-८८-८८-८८८८< 


र 
(25 


-_ सैकाच्या ताक्ष्ण नाकाला जेथें जेथें येईल तेथें तेथें प्रचंड गिरमिटें 
'भूगमात > र 2.0. ५ _ ह ज़ “> र्त 

भोत शिरत आहेत, व तेथीळ दडलेली संपत्ति बळजबरी 
उकरून वर आणीत आहेत. ही सवे यंत्रसामुग्री समुद्र-किनार्‍्या- 


आहेत. अर्थात्‌ हीं सर्व कामें करण्यासाठी हुशार शाख्ज्ञ तर हवेतच 
_ ण इटढीजवळ उत्तम पारंगत असे पुष्कळ इंजिनियर असल्यामुळें 


__ शाक्ज्ञ कसे पुरवावे ह्याची विवंचना इटळीळा पडण्याचे कारण 


_ नाहीं. पंचाईत पडणार ती ढोरकाम करण्यासाठी मजूर मिळव- 
. ण्याचे बाबतींत. शेतकऱ्यांना मजूर बनवण्याचे एक शास्त्रच साम्राज्य- 
 वाद्यांनीं बनवठेळें आहे. तदनुसार इटळीहि अंबिसीनियांतील शेत- 
. केर्‍्यांना गुळाम बनवून आपल्या संस्कृतिप्रसाराच्या कामाला 
' जुंपीत आहे. सांगण्याचे तात्पर्य असें कीं, मुसोलिनीनें अबिसीनिया 

जिंकला याचा अर्थ अबिसीनियाचें पूर्वीचे निशाण उपट्टन तेथें 

डव इट्ठीचें निज्याण लावलें असाच केवळ नसून त्यानें 
. अबिसीनियांत शतकानुदातकें चालत आलेळे शेतीप्रकार, वाहतूक- 
परकार, व्यापारप्रकार म्हणजेच अर्थव्यवस्था, आणि त्या अर्थव्यवस्थे- 
च्या अनुराधानें व आधारानें चाळत आढेळी समाजव्यवस्था मोडून 


/__ टाकली इतका त्याच्या या विजयाचा अर्थ आहे. 


ही गोष्ट इंग्रजांनीं हिंदुस्थानांत केळी अथवा इटलीनं अंबिसीनियांत 


म्ह्णून इंग्रज अथवा इटालियन साम्राज्यशाही राक्षसी आहे. र 


222९ 


विषयेवेश 


असें म्हणण्याचे कारण नाहीं. यांत्रेक युगानंतर भांडवलशाही 
संस्कृतीच्या आधारानें जीं जीं राष्ट्रं संपक्न आणि समर्थ झालीं व 


ज्यांनी ज्यांनी त्या सपत्तीच्या आणे सामथ्यांच्या बळावर यंत्रहीन री 


आणि शेतकीप्रधान संस्कृति असलेल्या मागासलेल्या आणि दुबळ्या 
राष्ट्रांना नामोहरम करून आपल्या साम्राज्यांत सामीळ करून टाकळे. 

त्या त्या राष्ट्रांनीं सर्वत्र असंच वतन केलेलें आहे असें आपणांस 
आढळून येडेळ, आगगाडीचें रूळ, तारायंत्राचे आणि विजेचे 
खांब, कापड विणण्याचीं यंत्रे हेच साम्राज्यशाहीचे खरे सेनापति, 
हत, आणि वकीळ. ही सामग्री ज्या देशांत पोंचली त्या 
देशांतील शेतकरीसमाजपद्धति, सरंजामदारी समाजपद्धति अथवा 
स्वयंपण अक्षी बारा बल॒त्यांच्या गांबगाड्याची पर्द्धात जमीनदोस्त 
झाल्याविना राहणें शकय नाहीं ही काळ्या दगडावरील रेघ समजावी 

इंग्ळंडच्या साम्राज्यांतीळ हिंदुस्थानांत नव्हे तर इजिप्त, सीलोन, 

- ब्रह्मदेश, आफ्रिका येथें असाच उत्पात झाळेठा आहे. अमेरिकेनं 
. मेक्सिकोंत हेंच केळं. फ्रान्सने इंडोचायनांत, बेळ्जमनें कांगोमध्ये, 

हॉलंडनें जावा-सुमात्रा या बेटांत, जपाननं गँच्युकुओत आणि इंर्ठीने 
अंबिसीनियांत असेच क्रान्तिकारी उलटापालट घडवून आणले आहेत. 
आणि साम्राज्ये टिकवाबयाचीं असतील म्हणज भांडवलशाही उत्पादन- 
पद्धति टिकवावयाची असेळ तर असं करण्यावांचन गत्यंतरच नाही. 
कारण यंत्रयुगाच्या पूर्वीची समाजपद्धति. आणि भांडवलशाही यांचे 


. हितसंबंधच असे परस्परविरोधी आहेत, कीं एकीच्या विनाशावांचन 


हुसरीचा विकास होऊंच नये. स्वतःच्या राष्ट्रांतील कृषिप्रवान 
समाजव्यवस्था पूर्णपणे भंगून टाकूनच भांडवलशाही वाढढी आहे. 
अथोत्‌ तिचें पाऊळ आपल्या राष्ट्राची शीव ओलठांडून जगांत इतर 

कोणत्याहि प्रदेशांत पडळें तरी स्पशेमात्रंकरून यंत्रविहीन समाज- 


त यी ॥:॥०॥०॥0-०// 
य 00000 "जश 
1 १ ब” ् ॥५/२ त्र -' | शं १. क कि 


साम्राज्यशाही 


७१६५-00 300.00700077007:ी 
__. व्यवस्थेचा मुडदा पाडण्याची तिच्या अंगची जी करामत ती कांहीं 
__ नष्ट होत नसते. | 
यंत्रयुगाच्या पूवीं होऊन गेलेले सम्राट हलींच्या सम्राटांपेक्षां 
कमी द्रव्यलोभी, कमी अधिकारलोठप, अथवा कमी क्रूर होते असें 
_ नव्हे. आपल्या राज्याला प्रदेशांमागून प्रदेश जोडून घेण्यासाठीं त्यांनीं 
-_ हैजारों लढाया केल्या, लाखो माणसांच्या रक्ताचे पाट वाहवळे, आणि 
_ हेट्मार व जाळपोळ किती केली त्याची तर गणतीच नाहीं. पण 
आधुनिक साम्राज्यवाद्यांचे हाती असणारी यंत्रसामुग्री त्यांचे हातीं 
नसल्याकारणाने त्यांच्या ठोभक्रौयीदींना साहजिकच आळा बसत असे. 
_____-१८५७ साठीं इंग्रजी सत्ता उखडून टाकण्यासाठी आपल्या देशांत 
जेव्हां बंड झालें तेव्हां जनतेतील असंतोषाठा जीं अनेक कारणें 
नडून आली त्यांपैकी एक कारण असें होतें म्हणतात, की जमिनीवर 
. पसरछेठे आगगाडीचे रूळ आणि तारायंत्राच्या तारा यांचेकडे पाहून 
पप्या कांना असें वाटूं ठागळें, की हा टोपीकर भूमातेला ठोखंडानें आणि 
“याने ककचून जखडून टाकणार आहे | ही देतकथा खरी असो : | 
_ वा खोटी असो, ज्या प्रदेशावर आगगार्डाचे रूळ आणि तारायंत्राच्या न 
तारा पसरल्या, गेल्या तो प्रदेश साम्राज्यशाहीनें पूणपणे ऑकेत 
केला असेंच आजचे राज्यशास्ज्ञ मानतात. भाठेबरच्यांना, बाण | 
आणि गोळ्यांना जी कामगिरी करतां येणार नाहीं ती कामगिरी. 
. नागगाल्या, तारायंत्र, मोटरलॉऱ्या करतात. दोक्षेण आफ्रिका 
ब्रिटिश साम्राज्याठा जोडून देणारा प्रख्यात साम्राज्यवादी सेसिळ 
सस म्हणत असे, कीं “बंदुकीच्या गोळ्यांपेक्षां आगगार्डीचे रूळच 
6. हा. आणि पा मानानें | _जातातहि छांबवर.?? 
कद स्थाने अँकेत प्रदेशावर सैन्यांची हाल- 
केल्पनातीत झपाट्याने करतां येते. पूर्वीच्या काळच्या “राघो 


ही*!.)!.* 


:__ विषयप्रवेश 


भरारी!चें सैन्य घेतळें तरी तें दिवसाकांठीं ६०. ते ८० मेळां- 
पलीकडे मजळ मारीत नसे. पण हल्टींचें सैन्य आज मुंबईहून 
निघाले, कौं दुसऱ्या दिवशीं तांबडे फुटावयाच्या आंत दिछीला 

जाऊन पोंचंतें ब त्यामुळें लक्षावधि चोरस मेळांचा प्रदेश 


परसांतल्या वाफ्याप्रमाणें राखणें व तेथीळ आधिकारी वगोवर व _ 


रयतेवर बचक ठेवणें शक्‍य होतें. अठराव्या शतकांत सातार्‍्यासः 
. अगर पुण्यास राहून हिंदुस्थानचे राज्य हाकणारे छत्रपति अगर 
पेशवे घेतठे तर त्यांचे हात माळव्या-बुंदेळखंडापर्यंत कसेबसे तरी 
पोंचत. तेथील सुभेदाराने पुंडावा केला अथवा शत्रूशी संगनमत 
केळें तरी त्याचें पारिपत्य करणें सोपें काम नव्हतें. 

शिवाय पूर्वीच्या काळीं जेते आणि जित यांच्या शस्त्रसाधनांतहि 
फारशी तफावत नव्हती. मोगळ आणि मराठे घ्या, किंवा रोमन 
आणि तत्काळीन ब्रिटिश बेटांतील जनता घ्या, दोन्ही पक्षांतील 
शख्बळ फारसे विषम असल्याचें आढळत नाहीं. बाण, भाले, 
तढवारी, ढाळी, गदा, परशु असल्याच साधनांनीं दोन्ही बाजू 
छढतृ. पण स॒ध्यांचीं प्रबळ राष्ट्रें लह लागलीं कीं यंत्रसामुग्रीच्या 
दृष्टीनं अपूर्ण राष्ट्रांचे हाळ काय वणीवे £ शोयंधियौदि गुणांचा 
पाड विषारी धुरापुढें ढागावा कसा ? अंबिसीनिया आणि इटली, 
चीन आणि जपान यांचेमधीळ युद्धांत ही गोष्ट स्पष्ट झाली. 
आपश्याहि देशाला इंग्रजांच्या वरचढ शस्त्रबळापुढें नमावें लागलें. 
( शस्त्रबळाचे आणि साधनबळाचे हे जे फरक ते त्या त्या देशांत 
विद्यमान असणाऱया उत्पाददन-पद्धतीच्या फरकांतून निमीण झालेले 
असतात ही गोष्ट टक्षांत ठेवली पाहिजे.) ६ 

यंत्रयुगापूर्वीच्या साम्राज्यशाहीची सूत्रचाढना करणारा वर्ग 
सरदार-सरंजामदारांचा होता. स्वतःचे राज्य राजा वाढवीत जाई 


५. _.// __ साम्राज्यशाही 
__ वै इतक्या लांबलांबच्या प्रदेशाचे स्वामित्व खुद्द आपल्या हाती 
. ठेवणें आणि राजधानीच्या शहरांतून सवव साम्राज्याची व्यवस्था 
: पाहणें अशक्य असल्यामुळें जिंकलेल्या मुलखावर राजुक, नबाब, 
_ अथवा सुभेदार नेमावे लागत. त्या त्या प्रांतांपुरते तेच राजे 
___ असत. अशी परिस्थिति असल्याकारणानें साम्राज्य वाढवण्यासाठी 
__. राजाइतकेच सरदार्राह उत्सुक असत. त्या वेळच्या समाजांत 

संपत्तिउत्पादनाचें मुख्य साधन म्हणजे जमीनच होती. “ उत्तम 
- शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ट नोकरी! या म्हणीचा तो जमाना होता. 
तेव्हां आसमुद्र परथ्वी आपल्या छत्राखाठी आणावी हीच पूर्वीच्या सर्व 
._ राजांनी ब सरदारांनी महत्त्वाकांक्षा धरल्यास नवळ काय ? आणि 
._ स्हणूनच र्भामथडाच्या व गंगथडीच्या घोड्यांना अटकेचे पाणी 
__ पाजणारांचे पवाडे आम्हीं गाइले. 

पण उत्पांदूनपद्धाते बदलल्याबरोबर समाजव्यवस्था बदलून 

-_ तेरवारीवर तागडीनें मात केली आणि. शेती, व्यापार, नोकरी 
. असाक्रमहोतातो पालटून व्यापार, नोकरी, शेती असा उरफाटा 
हीर झाला. नव्या युगांत यांत्रिक उत्पादन-साधनांना पहिलें स्थान 
_ आप्त झाले. बळिराजाची सद्दी संपून व्यापारी म्हणजे भांडवळवाला 
. वेर्ग समाजाच्या शिखरावर चढून बसला. शेतकरी समाजाबरोबर 
-_ सरदारवर्गाचा पाडाब होऊन समाजाच्या धारणा-रक्षणा-चालनाची 
__ सॅले म्हणजेच शासनाधिकार व्यापारी वर्गाचे हाती आढे. या 
: नेव्या भांडवल्याहीचा संचार पूर्वीच्या सरदारशाहीच्या संचाराहून 
_ अनेक पटीनी व्यापक झाला. पूर्वी घोडा जाईल तेथपय़ेत साम्राज्ये 
_ साठत असलीं तर आतां आगगाडी, तारायंत्र आणि विमानें जातील 
: तेथपावेतों म्हणजेच जगाच्या टोकापर्यंत साम्राज्याच्या शिवा 
__ हरडल्या आहेत. भांडवलवाल्याच्या हातीं सध्यां जे अर्थबळ आणि 


वे. 
- 


4 
७, 


. विषयप्रवेश 


शखबळ एकवटले आहे त्यांच्या पासंगासहि पूर्वांचें अ्थबळ आणि 


शस्त्रबळ लागणार नाहीं. 
इतकेंच नव्हे तर अर्थेबळ आणि शस्त्रबळांच्या जोडीला या नवीन 


साम्राज्यवादी वैऱ्यांच्या अथवा भांडवलवाल्यांच्या पाठीशी फारा 


प्रचंड असें भावनाबळीहे उभें असल्याचें दिसून येईल. भांडवल- 
शाहीनें सरजामदारी समाजव्यवस्था नष्ट करून टाकली व त्याचे 


जागीं नवीन समाजव्यवस्था कायम केली हें सांगितलेंच. त्याच 


व्यवस्थेंत राष्ट्र या कल्पनेचा उगम झाला. आणि भांडवलशाहीचा 
- जोर वाढतां वाढतां ती इतर प्रदेश जसजसे आंकित करीत चालली 


तसतशी राष्ट्रीय भावनेचीहि जोमाने वाढ झाली माझ राष्ट्र हा 


जेत्यांचं राष्ट आहे, तं पराभूत होणें 'शक्‍्यच नाहीं, आम्हा लोकांना 
इेश्वरानें जगाचें स्वामित्व देऊं केळेळें आहे, इत्यादि कल्पना रुजं 


आण फाफावू लागल्या, वाढत्या साम्राज्यापासून राष्ट्रातील भांडवळ- 


वाल्यांना अचाट नफा झाला हें खरें, पण त्याचेच बरोबर दिवाण- 
खान्यांत बसून सवडीच्या वेळीं त्यांना अध्यात्म ऐकवणारे पुराणिक 


म्हणजे पाद्री, त्यांच्या साम्राज्यांतीळ संपत्तीची राखण करणारे 


सेनिक व त्यांच्या कारखान्यांत राबणारे मजूर यांच्याहि पोटांत चारा 
-घास आवक जाऊं लागले. राष्टांतील पांढरपे्यांचीं मुळें सनद्दी 


नोकर म्हणून अंकित प्रदेशांत अधिकाराचे जागांवर जाऊं लागलीं 
अशा तर्‍हेनें सवे तऱ्हेच्या व पेशांच्या लोकांत साम्राज्यवादाची गोडी 


_ निदान कांहीं काळ तरी, उत्पन्न करून त्यांच्या निष्ठेचे प्रभावी 
सामर्थ्य आपल्या साम्राज्यलोभाच्या पाठीशी उभें करणें सोपें झालें. 


ठिओनारड वूल्फ नांवाच्या एका प्रसिद्ध गेथकारानें म्हटलें आहे तें 


अगदीं योग्य आहे, कीं फ्रेंच राज्यक्रांतींतून जन्मास आटेळें कमाठीच 
संघारित, कायेतत्पर, राष्ट्राभिमानानें पूरित, आणि शस्तरास्रांनीं सज्ज असें 


“« 


सात्राज्यशाही 


५ 
1४६ १४ * 
2२३४ ->>:>>>->००८-२००८०८८८४ 0०००००००००... १0५५--४--४-८०>----० 0५५/५४/५/५/५/५/५/५/५/५.०.-., 


राष्ट्रयंत्र या भांडवलवाल्यांच्या पाठीशीं तयार असल्याकारणानें यांत्रिक 
' झगांतून निमीण झालेही ही नवीन संस्क्राति पूर्वेकार्ल्ान संस्क्रतीपेक्षां 
अधिक चढाऊ, जायेष्णु व लोभी अक्ल बनली. 


साहजिकच तिनें सर्व जगाचा नूर बदढून टाकळा. तिच्या 
का ह्यापुढे ७ ११. २ (क [ची 
यापुढें पूर्वाचीं राष्ट्रे .बिल्यास गेलीं, पूर्वांची समाजव्यवस्था 
रसातळाला पोंचळी, आणि मानवजातींत नवें सामथ्ये, नवे संबंध, 


"य घडामोडी, नव्या समाजव्यवस्था, नवे प्रभ, तिच्यासुळें 
-_ निमोण झाले, धी 


वध 


साम्राज्यांची वाढ २०0 ब्र 
९१) १८०० पासून १८७० पर्यंत 


_ थ्बीच्या पाठीवर जेवढी म्हणून भूमि आहे तिच्यापैकी जवळ 
जवळ एकचतुथौश भूमि आणि जगांतील लोकसंख्येच्या जवळ 
नवळ एकचपुर्थीश छोक ब्रिरिक्षांच्या यूनियन जेकखालीं जीवन 
कंठीत आहेत. ही लोकसंख्या अंदाजे ५० कोटि भरेल, त्यांत गोरे 
डोक असें ज्यांना आपण म्हणतों ते ७ कोटि आणि बाकीचे ४३ 
कोटि “ काळे आदमी !' आहेत. प्रथ्वीच्या कानाकोपर्‍्यांत ब्रिटिश 
.. हाआज्य पसरठेळें आहे. साम्राज्याचा हा पसारा प्लासीच्या लढाई- 


काळांत म्हणजे अवघ्या १६० वर्षोत झालेला आहे. साम्राज्याचा 
_ वक्ष इतका प्रचंड, दिगंतव्यापी दिसत असला तरी, त्याचें बीज फार 


"के. 


022612: 1030700001 201141::02.. 
१-१ 8) ६४ कूी. 1... 


साश्लाज्यांची वाढ 


7४४५/५ 


>५, 


यांचे संबंधापासून निमीण झालेळें आहे 


अल्प आहे; आणि तें यंत्रशक्ति आणि पुंजीपति ऊफ भांडवलदार 


इस्ट इंडिया कंपनीनें वंगाळ जिंकून घेतला व तेथील राज्यकारभारा 


सुरळांत चालावा म्हणून त्या बेळचा इग्लंड चा सुख्य मधान [प्ट 
यानें १७८४ मध्ये इंडिया अँक्ट केला; आणि १७८५ साठी 
इंग्लंडांत कापसाची गिरणी सुरू झाली. यंत्र आणि साम्राज्य यांच्या ह्या 
जन्मतिथे लक्षांत ठेवण्यासारख्या आहेत.यंत्राच्या बळावर वस्तु उत्पादन 
करण्याचे प्रयोग इंग्ढंडांत शे-सवाशें वर्षे चालच. होते. यंत्र म्हणजे 
थोड्या वेळांत अधिक काम देणारें व न दमतां अगदीं मोडन प्रडे 
पर्येत चालणारें साधन. जेम्स वॅट यानें वाफेच्या साहाय्यानें चालणारें 
एंजिन शोधून काढलें हें आपणांपैकीं पुष्कळांस माहिती असेलच. 
आणि एकदां यंत्राचा शोध लागल्याबरोबर अछीबाबाला चोरां- 
च्या भांडाराचें दार उघडण्याचा मंत्र माहिती झाल्याप्रमाणे प्रकार 
झाला ! यांत्रिक धोटा, आगगाडी, आगबोट वगैरे शोध त्यानंतर 
अवघ्या २५-५० वर्षांचे अवधींत छागळे, आणि पुस्तकाच्या 
* सुरुबातीस सांगितलेळें यांत्रिक अथवा औद्योगिक क्रांतियुग अवतरले 
यंत्रशक्ति समाजांत अवतरल्याबरोबर कोणत्या घडामोडी घडन 
आल्या £ काळे मार्क्सनें आपल्य़ा कापिटलळ नामक जगप्रसिद्ध ग्रंथांत 
त्यांचें सविस्तर वर्णन दिलें आहे. त्या ग्रंथांतील उतारे घेऊनच 
आपण यंत्राने घडवून आणलेल्या चमत्कारांचा इतिहास वाचूं या. 
१८५१ साठीं एका साक्षींत एक भांडवलवाला म्हणतो:--- 

“: आधुनिक यांत्रिक शोधाचें वैशिष्ट्य हें आहे कीं, त्यामुळें 
आपोआप चालणारीं अवजारे ( म्हणजेच उत्पादन-साधनें ) उत्पन्न . 
होतात. या यंत्रावर मोठ्या माणसांप्रमार्णे ठहान पोरहि काम.करूं 
शकतें. त्यानें करावयाचें तें इतकेंच, कीं यंत्राने सुरळीतपणें चालव- 


४१-६॥.४ 
८ 


0 ग साम्राज्यशाही 


_ छेल्या कामावर नजर ठेवावयाची. केवळ आपल्या कसबाची शेखी 
:_ मिरवणाऱ्या कारागिरांना या यंत्रांनी निकामी केळें आहे. पूर्वी मी 
_ जेथें १५०० माणसें लावीत असे तेथें आतां या शोधामुळे ७५० 
__ माणसं पुरतात. यामुळें माझा नफा फारच वाढला आहे.'? त्याच- 
__ प्रमाणें दुसरे एक फॅक्टर्राचे इन्स्पेक्टर होते ते सांगूं लागलें, कीं 
___“ एखाद्या कामास विशेष कौल्य अगर तत्परता ठागत असल्यास 
तें कुशळ कारागिरास द्यावेंच लागतें. पण त्यांतीळ कोंशल्याचा भाग 
उरकणारें यंत्र निर्माण झालें रे झालें, कीं लगेच या कसबी कारा- 
गिरास गचांडी मिळते. मग त्या कामावर ल्हांन मुलालासुद्धां नेमतां 
येतें. यंत्र हें माणसापेक्षा केव्हांहि अधिक नियमित असल्यानें त्याचे 
. बाबतींत कसर अथवा चुकारपणा यांना सवडच उरत नाहीं.” 
_ थोडक्यांत म्हणजे हीं यंत्रे निमीण झाठीं व इंग्लंडांतला कोष्टी, 
__ सुतार; लोहार वगेरे छोटे छोटे धंदे करणारा जो वर्ग होता तो 
_ सफईे बुडाला. आणि तो वर्गच केवळ बुडाला असं नाहीं तर हा 
___ हरहुन्नरीवर्ग ज्या शेतीप्रधान समाजव्यवस्थवर जगत होता ती समाज- 
व्यवस्थाहि ठार झाली. यांत्रेक आणि औद्योगिक क्रांति झाल्यावर 
काय परिणाम घडून येऊं ढागळे ते कलमवार मांडावयाचे तर असे 
मांडतां येतील:--- 


(१ ) शेतकीवर आधारलेली समाजपद्धति व आर्थिक व्यवहारा- 

ची प्रद्धति यांचा समूळ नाश झाला. 

( २ ) शेतीवरून उठछेळे आणि घंद्दे बुडाल्यामुळें बेकार झालेले 
हजारो लोक मजुरांच्या पंक्तीला थेऊन बसल्यामुळे, देशांत पवी 
टी क ता म्हणून एक नवीनच वर्ग निर्माण झाला. या वगोचें 
य त्या *गच्या ताकढीपलीकडे दुसरें कोणतेंहि. 
'् मेळवण्य न त्याचेपाशी उरळेंच नाहीं 


१ 
जर (र गे 
र. 


साप्राज्याचा वाढ 


(28479 ककरर ५०२७३१०७०७ ००७०४५७४७०३७०७७०००- ००००७५४ 2४००४५७ >>" 


(३ ) लोकसंख्या झपाट्याने वाढूं लागठी, 
( ४ ) अन्नसामग्री आणि कारखान्यांत तयार होणाऱ्या माळाला 
लागणारें कच्चे द्रव्य म्हणजे कापूस, ताग, नीळ, इत्यादि आयात 
करणें आवश्‍यक होऊन बसलें 
(५ ) हजारों मजूर भांडवलदारांच्या दाराशीं राबूं ठागल्यानें 
त्यांच्या श्रमापासून होणाऱ्या फायद्याचा पैसा भांडवलदाराच्या 
तिजोरींत साठूं लागला आणि भांडवदारांच्या संपत्तीला न भूतो न 
भाविष्यति असा पर येऊन समाजांतील राज्यव्यवहारासकट . सर्वे 
व्यवहारा'च्या नाड्या त्यांचे हाती आल्या 
वर उललेख केलेल्या गोष्टी यंत्राचा शोध लागल्याबरोबर एकदम 
घडन आल्या असें नव्हे; तक्याच त्या इंग्लंडांतच तेवढचा घडन 
आल्या असेंहि नव्हे. इंग्लंडांत यंत्राचे योगाने मालाच्या पर्वता- 
: सारख्या राशी वाढूं लागल्या तेव्हां त्या माठाला वाट मोकळी करून 
देणें आवश्‍यकच झालें. युरोप खंडांत सर्वांत अगोदर यांत्रिक व 
ओद्योगिक क्रांति जर कोठें झाली असेळ, तर ती इंग्लंडांत. इंग्ळंडच्या 
मानानें जमनी, रशिया, मध्ययुरोप वगेरे देश मागासलेळेच होते. 
तेथें इंग्रजी माळ जाऊं ठागळा. तसाच, तो हिंदुस्थान, ब्रह्मदेश या 
दवेशांतहि घुतू लागला. हा यंत्रावरचा माळ हिंदुस्थानच्या किनाऱ्या- 
वर उतरल्याबरोबर पूर्वी इंग्लंडांतला विणकरवर्ग जसा त्यानं बुडवला 
होता तसाच आपल्या देशांतीळ विणकरवगेहि त्याने रसातळाला 
नेळा. फरक इतकाच, कीं “ इंग्लंडांत जें संकर हळहळ ओढवले ते 
हिंदुस्थानवर एकदमच कोसळळें. हिंदुस्थानचा गव्हनर जनरळू 
१८२४-२५ च्या आपल्या अहवालांत लिहितो, कीं“ इंग्लंडच्या 
._ व्यापारवाढीच्या इतिहासांत हिंदी लोकांच्या . हाळअपेष्टांना तोडच 
. . नाहीं. ब्रिटिश कापडामुळें बेकार झालेल्या कोष्ट्यांची हाडे 


ल... 


श्् 


ह 10. होतो. ५ १ कर ५४०३०. ./१ २. १ आही. की. /कवे., 6 /%. ४ र ह %.3717 8 
ने १ कक १) की र; | 
(७१. ४] ९. « भे ० १५४ र ी- 


ध्‌. सात्राज्यश्ाही 
पसरलीं आहेत व तीं उन्हांत तापून त्यांचेमुळें हिंदुस्थानची 
मैदानं भाजून. निघत आहेत.! हा देखील माक्‍सच्या कॅपिटल ग्रेथांतून 
घेतलाच उतारा आहे. १८१३ सालानंतर थोड्याच वर्षांचे अवधींत 
. इंग्लंडचा हिंदुस्थानशीं असळेला व्यापार तिप्पट झाळा. १८१४ साठीं 
हिंदुस्थानांतून १२॥ लक्ष गज कापड इंग्लंडांत आयात झालें होतें. 
__ त्याची पुढील २० वर्षीत इतकी पाछिहाट झाढी, कीं १८३५ 
साली हिंदुस्थानांतळें फक्त २ लक्ष गज कापड इंग्लंडांत आयांत झालें. 
_ ' म्हणजे वीस वर्षांत तीनचतुथौश व्यापार बसला. अर्थात्‌ ही गोष्ट 
केवळ येंत्रांतन निघणार्‍या मालाच्या चांगुलळपणामुळेंच घडून आढी 
असें नव्हे. हिंदुस्थानातून येणाऱ्या मालावर जबरदस्त जकाती 
बसवूनहि व्यापाराला पायबंद घालण्यांत आला. आणि हिंदुस्थानी 
कापडाचें उच्चाटन फक्त इंग्लंडांतूनच नव्हे, तर युरोपांतीळ इतर 
देशांतूनहि करण्यांत आलें. हें जकातीचे दांडके राजकीय सत्ता 
' व्यापारी वगोचे हातीं आली असल्याकारणानें हवें तितक्‍या जोरानें 
. हिंदुस्थानच्या माथी मारतां येत असे. लिओनाई बार्नेस या 
ग्रेथकारानें उपरोधाने म्हटळें आहे, कीं इंग्ळंडचा व्यापार वाढवण्याच्या 
आणि हिंदुस्थानच्या व्यापारास जमीनदोस्त करण्याच्या कामीं 
वाफेच्या शक्तीचा जसा उपयोग झाला तसाच या 'जकात-शक्ती*- 
चाहि झाला. 
इकडे हिंदुस्थानचा व्यापार बसत खचत जात असतां तिकडे 
_ इंगजी माढाचा पूर हिंदुस्थानवर लोटत होता. टिस्टचें म्हणजे 
_ पिळाचें सूत येथीळ बाजारांत आणून इंग्रजांनी येथीळ लाखों कोट्य- 
वाघे चरखे बंद पाडळे. १८१८ साळानंतरच्या अठरा वर्षात 


इग्लंडांतून हिंदुस्थानांत येणारें सत ५२०० पटींनी वाढलें 
प्रटॉंनी वाढलं ! हाच 
... प्रकार कापडाचे बाबतींत घड 6 


हि, घडल्याचे नमूद आहे. १८२४ ते 


जें 


ववसर >. 


च 


डड 33111 :अतरत अय 
. साश्नाज्यांची वाढ 8402010: 


१८२७ च्या दरम्यान इंग्रजी कापडाची आयात १० लाख गजांपासून 
चढतांचढतां ६ कोटि ४० लाख गजांपर्येत जाऊन थडकली. या 
व्यापारी घडामोडींचा परिणाम असा झाला, कीं कापडासाठी जगामध्ये 
गाजलेळें असें जे डाक्का शहर, त्याची लोकसंख्या १५०००० वरून 
२०००० वर येऊन ठेपली. डाक्का शहर हें एक उदाहरण म्हणून 
दिलें. आपल्या महाष्ट्रांतल्या येवळें वगेरे शहरांची अशीच धूळधाण 
_ उडाली आहे. हे आंकडे पाहिळे आणि त्यांच्याच भरीला किती रंगारी, . 
किती सुतार, किती लोहार ह्या कोष्ट्यांच्या बरोबरच घरेंदारें सोडून 
बाहेर पडले असतील याचें गाणित डोळ्यांपुढे उभे केलें म्हणजे यांत्रिक 
युगाचा तडाखा पूवेकालीन आर्थिक आणि सामाजिक पद्धतींचा कसा 
चक्काचूर उडवतो तं समजून येईल आणि १८२४ सालचें हिंदु- 
स्थानच्या गव्हनेर जनरलने रेखाटलेले भेसूर चित्र किती सत्य आहे 
त्याची खात्री पटेल. 
सध्यां आपणास घडलेल्या प्रसंगांतील क्रोयीचा अथवा अंमगळ- 
पणाचा विचार करावयाचा नाहीं. कारण विषयाचें ज्ञान होण्याच्या 
दृष्टीनें आपल्या हपे-खेदाचा कांहीं उपयोग नाहीं. सोळाव्या आणि 
सतराव्या शतकांत इंग्रज, डच वगैरे लोक हिंदुस्थानाशीं व पोर्वात्य 
प्रदेशांशीं व्यापार करूं लागळे त्याच वेळीं त्यांचे दुसरे भाईबंद 
अमेरिका, पश्चिम आफ्रिका वगैरे देशांशींहि व्यापार करीत होते. फरक 
इतकाच कों, इंग्रजी, फ्रेंच, आणि डच जहाजें हिंदुस्थान, सीलोन, 
जावा आणि सुमात्रा यांतून कापड, जवाहिर, खोबरे, मिरी, दालचिनी, 
लवंगा वगैरे पदार्थ नेत असलीं तर त्यांचे अटलांटिक महासागरावर 
. गलबतें चालवणारे भाईबंद पश्चिम आफ्रिकेच्या किनाऱ्यावरीळ तरुण 
पुरुष व श्रेयांना पकडून अमेरिकेंतल्या कापूस पिकवणाऱ्या शेत- 
कऱ्यांना नेऊन विकीत असत. आपण हिंदुस्थानांतठे लोक येथीढ 
क सा....२ 


“१८ भे - साप्लाज्यशाही 


-*_'॥ 4१00000 0300064 4700.8202002000030::/027 (023 टे 
०१012 (०7२८१ ३ £ ी र ऊ । 


>:-८:८८-८-५--:६-८५८८८८८५८८५८/८५८८८८-५”८ ५८५५-८८ -८८-८८५८/-८५५८/-८-५----५/५८८५--८/८/८५८५/५८/४५ 


कोसळले कि. (42 २» 
विणकर वगौवर ल्या आपत्ति पाहून बिकळ होऊन जातों. 


___> पण ह्या निबूज इंग्रज व्यापार्‍यांनी ज्या निदेयपणानें नीग्रो लोकांचा 


“माल' गलबतांवर भरला आणि विकला त्याला इतिहासांत तोड 


___. तरी सापडेल काय: हिंदुस्थानाशीं व्यापार करणारी जशी ईस्ट 


3 


_ इंडिया कंपनी होती, तशीच गुलामांचा व्यापार करणारीहि एक 


कंपनी होती. तिचें नांव रॉयळ आफ्रिकन कंपनी. तिनें स्पॅनिश 
लोकांबरोबर दरवर्षी ७००० ते ८००० “नीग्रो नग ? पुरव- 
ण्याचा करार केला होता. आपल्या पॉस्पेक्टसूमध्यें कंपनी लिहिते--- 

“ हिंदी सणंगाची ( गुलामांना “हिंदी .सणंग' असें नांव असे ) 


_ .. किंमत स्त्नीपुरुषांच्या वयावरून ठरत असते. १५ ते ४५ वयाच्या 


माणसाला पुरा सणंग मानण्यांत येते. ४ वर्षोखालचीं मुळें आई- 
बरोबर मोफत देण्यांत येतात....!" 
पुढील परिच्छेदांत ह्या व्यापारामुळें देशाचें कसे कल्याण 
होणार आहे त्याचें वणन करण्यांत आलें आहे. 
पालेमेटक वषार्ची 
“: असल्या व्यापाराला डून ९९ वर्षोर्चा हमी मिळाली. 


. काँ त्यामुळें आपली अमेरिकेंतील बागाईत सुधारेळ व कदाचित्‌ 


कॅरोलिनामध्यें खाणीहि उपसणें त्यामुळें शक्‍य होईल. हा व्यापार 
वाढळा को खलाशाला काम मिळेळ आणि जहाजांचा धंदा वाढेल. 


तसेंच इंग्लंडांतीळ व्यापार आणि कारखानेहि चांगळेच सुधारतील. 


___ गिन्या पाडण्यासाठी खूपसें सोनें हातीं येईल, शिवाय वसाहतींतल्या 
___ उत्पक्नापासून आणि हे 'सणग! 


वी विकल्यापासून रूपें हातांत पडेल तें 


“सोनें-रुपं हातांत पडेल 


) व्यापार-कारखाने चांगळेच सुधारतील,' 
किती .सत्य बोलत होती व 


ही रॉयऴ आफ्रिकन कंपनी ! हिंदुस्थानां- 


. तीळ व्यापार मारून, ंदेवाल्यांना देशोधडीला लावून ज्याप्रमाणें 


की 


६1-५० 1:00: 1:240032/2 23-20 2 11.५1. व त 1) 


साख्राज्यांची वाढ १९८. 


2२०/९५५-५/५/५-८-५-५८/५/५/५८५८५८/५८५/४८४०४४४४/४५/५/५/५/५८/५/५- 


- वी 

त्यांनीं सोन्याची गंगा इंग्लंडच्या रोखाने वाहती केली. त्याचप्रमाणे 
या गुलामांच्या व्यापारानें लिव्हरपूळ, साउथहाम्पटन्‌ आणि ब्रिस्टल 
येथील व्यापाऱ्यांचीं तळघरें सोन्याचांदीनें कांठोकांठ भरून निघालीं. 
गुलामांच्या व्यापाराळा त्या काळीं इतकी कांहीं तेजी चढली 
होती आणि गुलामाचें जीवन इतकें कांहीं सबंग झालें होतें, कीं 
, पुसतां सोय नाहीं. १७९९ सालचा इंग्लंडांतलठा एक कायदा 
गुलामांच्या वाहतुकीबद्दळ काय म्हणतो तें पहा: 

“ गुलामांना नैसर्गिक मृत्यु आला अथवा मारहाणीमुळे अथवा 
समुद्रांत फेकून दिल्यामुळे, अथवा इतर कोणत्याहि कारणांमुळे 
मृत्यु आळा तर यापुढें कोणत्याहि प्रकारची नुकसानभरपाई मागतां 
येणार नाहीं. 

१८ व्या शतकांत गुलामांच्या व्यापारावर .मस्त झालेल्या लिव्हर- 
पूळ बंदरांतील व्यापाऱ्यांच्या घरांवर सोन्याची कोलळें दिसूं लागलीं 
होतीं. पण तेथील व्यापाऱ्यांनी प्रचंडपणांत आपल्या पापा्शी बरोबरी 
करतील अशीं टोलेजंग देवळें बांधून इश्वराला खूष करून टाकलें ! 
सुमारें अडीचशे वर्षे हा बरकतीचा धंदा अव्याहतपणें चालू होता. 
तेवढ्या अवधींत ८०००००० निग्नांना अमेरिकेंत गुलाम म्हणून 
विकण्यांत आठें आणि जवळजवळ त्यांच्या पांचपट म्हणजे ४ कोरि 
निग्नो प्रवासांत अगर धरपकडीच्या धांदलींत ठार झाले. इंग्लंडला 
घैसा किती मिळाला त्याचा हिशोब अद्यापि व्हावयाचा आहे ! 

ही सवे माहिती आपणांस एवढ्याचसाठीं असावयास हवी, कीं 
इंग्लंडमध्यें भांडवळाच्या सचयास आवऱ्यक असा जो सोन्याचा 
ओघ तो कोठून निमोण होत होता तें कळावें. हा संपत्तीचा ओघ 
यांत्रिक शोधाचे ओघांत मिसळल्याबरोबर घटोत्कची माथा निमीण 
होऊन वर सांगितलेल्या औद्योगीक क्रांतीला प्रारंभ झाला. तथापि 


५710 फत 
६1.५ 


२० __.__ साप्ताज्यश्षांही 


/*८४५/५/५/५/५/५/५/५८-/८४५/५८/५/५/५/५/५/५/५”५”- 


आंधुनिक अर्थानें इंग्ढंडचे साम्राज्यवादी राष्ट्रांत रूपांतर व्हावयास 
अद्यापि अवकाश होता. प्रथम प्रथम इंग्लंडचा इतर देशांशी जो 
संबंध होता तोक्तेवळ व्यापारी दृष्टीचा होता. प्रदेशांचा सरळ कबजा 
घेऊन त्यावर राजकीय स्वामित्व प्रस्थापित करण्याची कल्पना: 
जोरदार झालेली नव्हती. 

भांडवलशाही जोपयत दळणवळणाच्या, उत्पादनाच्या व संरक्षणा- 
च्या सुधारळेल्या साधनांनीं सज्ज झालेली नव्हती तोंपर्यंत फार 
लांबचे देश आपल्या ताब्यांत घेऊन तेथील राज्यकारभार चालबावा, 
तेथील स्वामित्व कायम टिकवाबें, आणि आपला माळ तेथीळ बाजार- 
पेठेंत विकून तेथील कच्चा माळ खरेद्दी करावा एवढी प्रचंड महत्त्वा- 
कांक्षा इंग्छंड वगैरेसारख्या युरोंपीय राष्ट्रांतीळ भांडवलवाल्यांच्या मनांत 


. उद्भवत असली तरी राज्यकारभाराचे सुकाणू हातीं घेऊन रोजचा 


कारभार चालवण्याची जबाबदारी ज्या मुत्सद्दयांचे शिरावर पडत असे 
ते.या महत्त्वाकांक्षांना वाव देण्यास फारसे उत्सुक नसत. 

त्यामुळें इंग्रजांचे धोरण एलिझाबेथच्या कारकोर्दीपासून समारं 
अडीचशे वर्षेपथत इतर देशांशी व्यापारी संबंध जोडण्याचेंच राहिलें. 
इस्ट इंडिया कंपनीसारख्या कंपन्या १७५० पासून हळूहळू 
प्रदेश काबीज करीत चाळल्या असल्या तरी त्यांना सरकारचें खुषीचे 
पाठबळ मिळत होतेंच असें म्हणतां येणार नाहीं. व्यापारी कपन्यां- 
नीं व्यापार करावा, प्रदेश जिंकण्याच्या भरीस पडन मायदेशां- 
तीळ सरकारला निष्कारण गोत्यांत आणूं नये असें म्हणणारा फार 
मोठा वग इंग्लंडांत होता. इप्ले बंगेरेसारख्या महत्त्वाकांक्षी फ्रेंच 
गव्हनेरांनीं हिंदुस्थानांत चाळवठेलीं कारस्थाने फ्रान्समध्येंहि पसंत 
पडत नसत, पण बंगाल जिंकल्यानंतर इंग्रजांनीं यापुढें प्रदेश जिंक- 


ण्याच्या भानगडीत पडे नये, हेरिटिजजसारख्यांच्या राजकीय धोरणामुळे 


शभ 


4 


1206), 322) &2५942703.. ११00000002 3. ६-0) // 
साप्राज्यांचावाढा  . . रर 
इंग्लंडची नाचक्की होते, अद्या मताचे ठोक इंग्लंडांत असले तरी 
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या व्यापारांतील गडगंज नफ्याचा वाटा खाऊन 
अगर तिच्या नोकरींत असतां हिंदुस्थानांत यथेच्छ चरून गबर 
झाळेला जो नवा धानिक वग इंग्लंडांत पेदा होत होता,तो प्रदेश जिंक- 
ण्याळा द साम्राज्ये वाढवण्याला अनुकूळ होता. तो क्रमाक्रमाने जोर 
करूं लागला आणि बाहेरून आंत येणाऱ्या संपत्तीच्या आणि देशांत 
. निर्माण होणार्‍या यांत्रिक शक्तीच्या आधारानें तो जसजसा सामथ्ये- 
वान होऊं लागला तसतसा संकुचित दृष्टीनें पूर्वीच्याच राजकार- 
णाला चिकटून राहणारा वग मार्गे हटत गेला. - 
तथापि साम्राज्य वाढवीत जावें असें म्हणणारांची सरशी व्हाव- 
यास बराच काळ लोटावा लागला. डिझराएलीचा पक्ष प्रळ होई- 
पर्यंत म्हणजे सुमारें १८६० पर्यंत साम्राज्यवादी अल्पसंख्यच होते 
असें म्हटलें पाहिजे. उदाहरणार्थ न्यू झीलंडमध्यें वसाहत करण्यास 
- इग्ढंड १८४० सालीं तयार झालें नाहीं. नाताळ हा दक्षिण आफ्रिकेचा 
भाग जिंकून १८४२ घेण्यास तें विशेष उत्सुक नव्हतें. डिझरा- 
एलीनें जो सुवेझ-कॅनाळ आपल्या ताब्यांत यावा. म्हणून प्रयत्नांची 
शिकस्त केळी तो सुवेझ-कॅनाल बांधण्याचे कामीं १८५६ सालीं 
इंग्लंड मदत करण्यासाहे तयार होईना. दक्षिण आफ्रिकेंत सेसिळ 
ऱ्होड्सची चढाऊ साम्राज्यवादाची नीति मान्य होईपर्यंत तेथें 
साम्राज्य वाढवू नये याच मताचें प्राबल्य इंग्लंडांत होतें. ज्या 
बोअर लोकांशीं तुंबळ युद्ध करून पुढें त्यांचें स्वातंव्य हिरावून 
घेण्यांत आलळें त्याच बोअर लोकांच्या स्वातंत्यास १८५२-५० साठीं 
इंग्लंडनें अधिकृत मान्यता दिळी होती. . . 
त्याचप्रमाणें १८१९ साठीं सर रॅफल्स यानें. सिंगापूर बेट 


काबीज केलें तं सुद्धां वरिष्ठांचे मत चक्क धाब्यावर बसवूनच. आज 
आ& 


<*५/५/५/५/५५५/५/५/५/५”५/५/५/-८/५/५/५/६ 


गळ त 
तेंच सिंगापूर हातचे जाऊं नये म्हणून इंग्लंड आपलें सर्वेस्व पणाला 
लावण्यास तयार होईल. आणि हें वैराग्य केवळ त्या काळच्या 
इंग्लंडमधील राज्यकत्यांतच दिसून येत होतें असें नव्हे. फ्रान्स आणि 
जमेनी यांचेमध्येंहि त्याच वृत्तीचा शिरकाव झाला होता. सयामचे 
पूर्वेस असलेला इंडोचायनासारखा मोल्यवान प्रदेश १८७१ सालीं 
फ्रान्सने जमेनीला देऊं केला. पण जमनी तो घेण्यांसच तयार 
होईना! आज जर फ्रान्सने १८७१ ची योजना पसंत आहे का, असें 
हिटलरला विचारळें तर हिटलर फ्रान्सच्या परराष्ट्रीय दिवाणांच्या 
गळ्यांत गळा घाळून नाचूं लागेल, ॅ 

१८६८ साली युरोपांतीळ त्या काळच्या राजकीय धोरणाचा 
उल्लेख बिस्माकेनं पुढीलप्रमाणें केलेला आढळतो. 
- वसाहतींपासून मातृभूमीला असा फायदा होतो आणि तसा 
_ फायदा होतो असें म्हणणें हा बहुतेक बाबतींत नुसता अम ठरला 
म आहे. वसाहती वाढवण्याचें धोरण इंग्लंड सोडून देत आहे. वसाहत 
____ म्हणजे आतेशय खर्चाची बाब आहे असें आढळून येत आहे.!??* 
ट्क इंग्रजांनीं हिंदुस्थान जिंकला तो तसें कांहीं मनांत नसंतांच 
भभ जिंकला (“ ॥॥९ उेषप्रडा) ०००वपण९'९१ एता 8 "७ ०1 
'305९1111100९१17088.” ) असें एका ग्रंथकाराने म्हटलें आहे तें 
__ सकृद्दशनीं विपरीत दिसते, पण १८६०--७० पर्यंतची परिस्थिति 
_ लेक्षांत घेता तर हें म्हणणें तितकेसे विचित्र वाटणार नाही. अमे- 
| रिका इंग्टंडपासून अलग झाठी पण त्यामुळें इंग्ढंडवरची राज्य- 
______ कारभाराची जबाबद्दारी कमी होऊन व्यापार मात्र चांगलाच 


ी 
"हाका नातकातव्ाककामयावाचाा कवचे ७७ हो 


ष 80९5 ०]1811160 £0 9! 
, हक: 7 0118 1101061 00011४ 


एक्का )पञायया8. 1121911 18 80वातेटा 


( ) & गाट पटा 
ही. ८01०118] 1०109; 812 108 10 ८०0 ००४६]४१.” ळं 
ल्य 

४ र 


साम्राज्यांची वाढ 


»९/५/५/४/५/४”४/५/४५/५*/४१ 
/४/५/५/५/१/०/५५५५८५५५/५८५-५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/१/५८५/५*€<*”*€-*<* *. 


सावरला. अमेरिकेंतील वाढत्या उद्योगधंद्यासाठी अमेरिकेनं जें २० 
: कोटि पौंड कजे उभारळें होतं तें सगळेंच्या सगळें इंग्ळंडांतील 
भांडवलवाल्यांकडन घेतळें होतें. हेंच धोरण इतर देशांचे बाबतींत- . 
सुद्धां आपण ठेवावें असें म्हणणारा एक पक्ष इंग्लंडांत प्रबळ होता, 
आणि १८७० पर्यंत त्याच्या म्हणण्यांत बराच अर्थेहि होता 


१८७० च्या सुमारास इंग्ढंडची परिस्थित कशी होती तें. 
सांगतांना “ आजचे आणि उद्यांचे नकाशे '” (8188 0 10१81 
800 '00907707) या ग्रंथाचे कर्ते अलेक्झांडर राडी हे म्हणतात: 
“: औद्योगीकरणांत इंग्लंड हें इतर राष्ट्रांचे मानानें कित्येक वर्षांनीं 
वडील असल्यामुळें एकोणिसाव्या शतकांत जगांठा माळ पुरवणाऱ्या 
कारखान्याचा दजी त्याला प्राप्त झाला होता, इतर्केच नव्हे तर 
आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वाहतुक यांच्या बाबतींतहि त्याचा 
अधिकार बिनजोड होता. प्रत्येक समुद्राच्या किनार्‍यावर ब्रिटिशांच्या 
वखारी होत्या आणि सवे खंडांतन त्यांच्या व्यापाऱ्यांनी मोठमोठे 
प्रदेश व्यापारासाठी मिळविले होते, तेच पुढें ब्रिरिश साम्राज्यांत . 
समाविष्ट झाले. 


अथीत्‌ त्या वेळींसुद्धां युरोपांतील इतर देशांच्या मानानें इंग्लंड 
पाशीं फार मोठें साम्राज्य होतें यांत शंका नाहीं. पण सध्यां आपण 
ज्याला साम्राज्यशाही म्हणूं त्या अर्थानें ब्रिटिश सत्ता फक्त हिंदु- 
स्थानांतच त्या काळांत दृढ झाली होती असें म्हणतां येईल. 
( सध्यांच्या साम्राज्यश्ाहींत अंकित देशाचें द्रव्यश्षोषण करणें ही 
गोष्ट प्रमुख मानली पाहिजे. हें द्रव्यशोषण कर बसवूनच करण्यांत 
येतें असे नाहीं. त्या देशांत भांडवळ गुंतवून व्याजाच्या रूपानें, 


नफ्याचे रूपानें, अथवा व्यापार कबजांत घेऊन द्रव्यशोषण करतांयेते.) 


हिंदुस्थानांत त्या वेळीं गुंतळेळें ब्रिटिश भांडवळ अमेरिकेंतल्या त्रिरिश 
' भांडवलाइतकेंच म्हणजे ३० कोटि पोंडांचें होतें 
९२) १८७०ते १९१३ 
1. ९१८७० नंतर मात्र एका नंव्या युगाला प्रारंभ झाला. तोंपावेतों 
इंग्लंड, फ्रान्स, स्पेन, पोतुंगाळ, आणि बेल्जम ह्या राष्ट्रांकडे बराच- 
सा मुलूख होता. जगाच्या सुमारें एकतृतीयांशाइतका प्रदेश वर्रील 
राष्ट्रांकडून अंकित करण्यांत आला होता. पैकीं फक्त इंग्लंड ब फ्रान्स 
(विशेषेकरून इंग्लंड ) या देशांतच यांत्रिक औद्योगीकरण झालें होतें व 
सुप्राता्ठित असा भांडवलदारवर्ग तयार होऊन इतर देशांना कजीऊ 
देण्यासारख्या रकमा त्याच देशांतील भांडवलदारांचे हातीं होत्या. 
ती स्थिति १८७० चे सुमारास पाढटून जमेनी, बेल्जम्‌ 
आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका* हीं राष्ट्र झपाझप 
औद्योगीकरणाच्या दिशेने पुढें सरू लागलीं. फ्रान्समध्ये तत्पूवी 
ओद्योगिक प्रगति ब्रीच झाली असली तरी इंग्लंडच्या मानानें 
तेंसुद्धां मागेच होतें. तेथेंहि १८७१ तल्या राजकीय आंदोलना- 
नंतर स्थिरस्थावर होऊन भां झपाट्याने वाढ 
होत चाळली. अशा प्रकारें इंग्लंडशीं टक्कर देणारे प्रतिस्पर्धी 
अंटटांटिक महासागराच्या दोन्ही किनाऱ्यांवर निर्माण झाल्यावर 
__ इंग्रजी मालाचें व इंग्रजी भांडवलाचें युरोपियन गिऱ्हाईक ब अमे- 
रिकन कणको नष्ट होऊन इंग्लंडच्या व्यापारी खोतीळा पायबंद बसूं 
उागळा, इतकेंच नव्हे तर जर्मनी, अमेरिका, फ्रान्स वरे राष्ट्रांजवळ 


लागल. आपापला माल 


नः केतील याद > ् 
१८६६ मध्यें अमेरि वीचा शेवट होऊन त्यानेतरच्या काळांत 
त्याची ओद्योगिक वाढ फार झपाट्याने होत गेली, 


1 


22४९४88400: 10401100200252400/1/350201*2030000.011:/12- 0791000700) ४1010 
५७४.” रर < वि क १ 4822 *५.,५॥५५”/५४४/1 


<९/१/५/५/५/५/५/५/५/५/१/५/५/४/५/४*”५” 


घेऊन व्यापाऱ्यांनी जहाजें हाकारलळीं आणि कच्च्या मालाचा तपास 
करीत स्टॅन्ठे, मार्हेड, आणि फ्लेंगेळेसारखे धाडसी प्रबासी जंगले 
तुडवीत भ्रमन्ती करूं लागले, 

परदेशांत भांडवळ गुंतवण्याची स्पधा सुरू झाली याचें कारण 
उघड होतें. तेथें व्यापारांत चढाओढ करण्यासाठीं प्रतिस्पर्धी नसत 
कच्चा माळ परसांत तयार झाल्याप्रमाणे मिळे आणि मजरांचे दर 
अगदीं क्षक असल्यामुळें नफ्याला भरपूर कूस राही. 

ज्या वेळीं इंग्लंडला व्यापारांत अथवा वाहतुकींत जेरीछा आणील 
असा कोणी सामनेवालाच नव्हता त्या वेळीं खुल्या व्यापाराचे 
सोज्ज्वळ तत्त्व इंग्ळंडला चांगळेंच मानवलें. त्यामुळें वसाहती कबजांत 
घेण्याची त्याळा विशेष जरूरी भासली नाहीं. .पण समुद्रावर आणि 
बाजारपेठांत सामनेवाले उभे राहिल्याबरोबर जो तो आपल्या मालकीचे 
कुणगे- व्यापार, व्याजबट्टा आणि कारखानदारी निर्वेधपणें करतां 
येइल अश्या बिनधोक मालकीच्या जागा-मिळवण्याची खटपट कराव- 
यास लागला. त्यामुळें उरलेल्या जगाकडे सगळ्याच भांडवलदार 
राष्ट्रांचे लक्ष लागून साम्राज्यशाहीच्या युगास मोठ्या धडाक्याने 


'२/९५/९/५/५/५/४४/५४/५/४/४”५/४४४” 


१ ह्या नांवासाठी पुढील प्रकरण पहा, 
२ खुला व्यापार म्हणजे मालावर जकात असू नये हे तत्त्व, माल उत्पादन 
_' करण्यांत सन १८०० सालापासून इंग्लंड सर्वांचे पुढें असल्यामुळें व समुद्रावर 
सर्वांत तेचच बलिष्ठ असल्यामुळें हे तत्त्व इंग्लंडच्या फायद्याचे ठरले. कारण या 
तत्त्वाचा फायदा घेऊन इंग्लंडला आपला माल प्रत्येक देशांत घुसडतां येई. 
इंग्लंडन्चा माल स्वस्त पडल्यामुळें इतर देशांतले व्यापारधदे तग धरूं हाकत 


नसत. युरोपांत जेव्हां जमंनीसारखे देश स्वावलंबी बनू लागले त्या वेळी 


त्यांनीं इंग्लंडचे हे स्वार्थी तत्त्वतान धुडकावून लावलें, आतां इंग्लंडांतहि ह्या 
तत्त्वाचा बोज राहिलेला नाहीं. 


 साप्राज्यांची वाढ प 


न 


लि 9 
र्ट ह 
र -- 
क 2 
का. 
(ण 

1." 
“> 


४" 
“३. 
र 


क ययन > 35 


४ ९५७५/४/४/४/४५ ८४०५ /४८८५/४”५८५८५५८५”९/५५/९५ «. 


ग - चौरस मैलांइतकें फुगलें. आफ्रिकेच्या 
नजीकच्या टापृंतील फार मोठमोठे 


साप्नाज्यशाही 


“४५८४१५/५/५५/९५५/५/५/५”५५५५५/५/१/५/५/५//१/९/९/९/५/२/५/५५५.५/९/५/५/९.९८५०५.१/५/५८८ 


सुरुवात झाली आणि जगाचे तुकडे भराभर पडूं लागून त्यांत निर- 
: निराळे रंग भरण्यांत येऊ लागले, 


या कालखंडांत इंग्लंडनें आपल्या साम्राज्यांत ४०००००० चौरस 
मैलांची भर टाकळी. इजिप्त, सुडान, पूवे आफ्रिकेतील केनया, 
उगांडा, झांजिबार हे देश, पश्चिम आफ्रिकेपैकी नायगेरिया, गोल्ड 
कोस्ट, सिएराठिओनी व सवैच्या सवे दक्षिण आफ्रिका इंग्लंडने 


_ घेतली. मात्र दक्षिण आफ्रिका ही युरोपीयनांचीच वसाहत असल्या- 


कारणानं १९०९ सालीं ( म्हणजे हिंदुस्थानाला जेव्हां मोर्ठे-मिंटो 
सुधारणा दिल्या होत्या तेव्हां ! ) तिला वसाहतीचे स्वातंत्र्य देण्यांत 


आलें. 


याशिवाय ब्रह्मदेश, उत्तर बोर्निओ, मलाया, भूमध्य 


. समुद्राच्या पूवे भागांतील सायप्रस बेट व हिंदुस्थानच्या सरहद्दीवरील 


भाग जिंकून घेण्यांत आठे. १८५७ साठीं शिपायांचे बंड मोडल्या- 
नतर हिंदुस्थानांत ब्रिटिशांनी कांहींच नवें संपादन केलें नाहीं अशी 
समजूत आहे. पण ती खरी नाहीं. १८६१ ते १८८१ पर्यतच्या 


- कालांत १९००० चौरस मेळ टापू व १८८१ पासून १९० १ चे 
दरम्यानच्या कालांत २३३००० 


ला चौरस मेल टापू ब्रिटिश साम्राज्या- 
ला जोडण्यांत आला. 

क्षेत्रफळाच्या दृष्टीनें बिचार केला तर 
साम्राज्यांत जी भर टाकली ती अवाच्या 
३५७००० चौरस मैल होतें तें 


फ्रेंचांनी आपल्या 
सवाच. पूर्वी त्यांचें साम्राज्य 
ह्या काळांत ४०००००० 
उत्तर, पाश्चिम व विषुववृत्ता- 
तुकडे त्यांनीं हस्तगत केले. 


५/$%७५/११.. 


२५५५५४८५५५ 7५८ «५५५५८८५८५५ //०८५५५५०८५८५४०५५५८५८४४८/५४/4५५५५५--->>---२_>>“““* 


त्याचप्रमाणे मादागास्कार ह हिंदी महासागरांतीळ प्रचंड बेट व 


_ सयामच्या पर्वेकडील चीनचा भाग इंडोचायना हीं दोन्ही फ्रेंचांनी 


स्वाहा केलीं 


ह्या दोन राष्ट्रांचे पावलांवर पावलें ठेवून युनायटेड स्टेट्स आफ 
अमेरिका, जमनी, जपान, बेल्जम, इटली वगैरे राष्ट्रं येतच होतीं 
जमेनीनें उद्यीरा सुरुवात करूनाहिे फार थोड्या अवधींत दहा लक्ष 
चौरस मेलांचा टाप कार्बाज केला 


बेल्जम हा यरोपमधीळ अगदीं छोट्यापैकीं एक देश; पण त्यानेंहिं 
कांगोसारखा ९२५००० चोरस मेलांचा प्रदेश आपल्या अमला- 
खालीं आणला, ब इटालीनें ९७५००० चोरेस मेलांचा प्रदेश 
आफ्रिकेच्या उत्तरेकडील अंगांतून ओरबडून घेतला. 

जपाननें फोर्मोसा व साखालीन हीं बेटें व कोरिया हा आशिया 
खंडापैकीं चीनच्या साम्राज्यांतीळ भाग जिंकला आणि अमेरिकेने 
हवाई, फिलिपाइन्स हीं बेटें व पनामा कालव्यासाठीं अवश्य तेवढा 
मध्य अमेरिकेचा तुकडा आत्मसात्‌ केला 

अथोत्‌ उघड उघड जिंकून घेतलेल्या अथवा भल्याबुऱ्या कोणत्या 
न्या कोणत्या तरी उपायानें गिळंकृत केलेल्या देशांची ही यादी 
झाली. पण दुसऱ्या राष्ट्रांना व्याजीं पैसा देण्याचें ज्या राष्ट्रापाशीं 
सामथ्ये आहे अथवा शस्त्रबलानें इतरांना कक्षेत ठेवण्याचे ज्या 
राष्ट्रांना सामथ्य़े आहे तीं राष्ट्र प्रत्येक वेळीं आपला झेंडा तेथें नेऊन 
रोवतातच असें नाहीं. ( उदाहरणाथ, सयाम हें राष्ट्र स्वतंत्र आहे. 
पण त्याच्या एका कुशीला फ्रान्स आणि दुसऱ्या कुशीला इंग्लंड 


आहे, शिवाय जपान त्याची केव्हां धूळवाण उडवीळ याचा नेम 


* पुढील प्रकरण पहा, 


व गी रचा अ ०९2 ; 2.42. ् 2०७५०८. 1024001021 2:28: 310600::00510 
_ सास्लाज्यांची वाढ 2 (ण: शं 


-- प्ली साश्राज्यशाही 


*/५/५/५/ 


१८४५४९५९-१९-॥/४४/४/४५४४५४८१/१/४>९./९/५/५/१./९/९/»९/९/९२/००२)३>०००८०५/५-- 


नसल्यामुळें. या तिन्ही राष्ट्रांना खूष करण्याचा प्रयत्न सयाम करीत 
असतें. मलायामध्यें ब्रिटिशांच्या टिनच्या खाणी आहेत. त्यांना स्पर्धा 
उत्पन्न होऊं नये म्हणून सयाम स्वतःच्या देशांत टिनच्या प्रचंड 
खाणी आहेत हें माहीत असूनसुद्धा त्या चालत्या करीत नाहीं. 
हेतु हा, कीं इंग्रज भांडवलदार राजी राहावे.. फ्रान्सने सरहद्दी नीट 
करण्याचे निमित्ताने सयामचा. लचका तोडळा तरी सयामनें हृंकीं 
चूं केळें नाही; आणि परवां जपानने मंच्यूरिया खाल्ला त्या वेळीं 
राष्ट्रसंधांत जपानळा दोषी. ठरवण्याची वेळ आली असतां सामने 
“नरो वा कुंजरो वा' करून मत देण्याचे नाकारडें ! ) पण याहि 
बाबतींत इंग्लंडचा पैसा सर्वश्रेष्ठ ठरला आहे. यामुळें इंग्लंडच्या आर्थिक 
जाळ्यांत अथवा कक्षेंत दक्षिण अमेरिकेंतठी सध राष्ट, सगळें पोुं- 
गीज साम्राज्य ( सर्वे साम्राज्यसुद्धां दुसऱ्या एखाद्या साम्राज्याच्या 
अंकित असतें ! ) ग्रीस, दक्षिण अरबस्थान, अफगाणिस्थान व तिबेट 
इतके देश गवसले. जमेनीनें ऑस्ट्रिया, हंगेरी, बल्गेरिया आणि 
तुकेस्थान ह्यांच्यावर आपली छांप बसवून त्याहिपळीकडच्या तेलाने 

. समृद्ध अशा पर्शियावर आपली नजर रोखून ठेवली. अमेरिकेने 
आपल्या गरुडाचे पंख मेक्सिको आणि मध्य अमेरिकेंतील ग्वाडेमाला, 
साल्वाडोर, पनामा वगैरे छोटया राष्ट्रांवर पसरटे, 


चीन हा एकच असा खंडतुल्य देश उरला होता, कीं ज्याच्या 
मा नबर कोणत्याहि एका राष्ट्राला आपळें जू चढवणे जमले नाहीं. पण 
तेथेंहि इंग्ढंड, अमेरिका, रशिया, जपान, फ्रान्स व जर्मनी यांनी 


प्रांतानिह्याय आपलें आर्थिक वचेस्ब बसवलेंच होतें. 


अंकित प्रदेशांत आणि आर्थक कक्षेतील प्रदेशांत साम्राज्यवादी 
राष्ट्रांचे किती भांडवल गुंतलेले होते ते पाहिळें म्हणजे त्या त्या 


५0). 04:34: 3441403432 2100024 5000001: 1001: ् 


साम्राज्यांची वाढ रक 
राष्ट्राच्या आर्थिक दर्जाची कल्पना करणें सोपें होईल. इंग्लंडने 
१९१३ सालीं म्हणजे ( १८७५ पासून १९१२३ पर्यंतच्या काळांत) 
३७० कोटि पोंड भांडवळ परदेशांत गुंतवळें होते. त्यांपैकी १७० 
: कोटि पोंड आपल्याच साम्राज्यांत गुंतवले असून ७६ कोटि दक्षिण 
अमेरिकेंत व ७५ कोटि यु. स्टे. ऑफ अमेरिकेंत गुंतवलें होतें. 
खुद्द युरोप खंडांत इंग्लंडच्या नियोत अथवा बाहेर पाठवलेल्या 
भांडवलापैकीं केवळ '५ टक्के भाग गुंतळेला होता. फ्रान्सची परिस्थिति 
याच्या अगदीं उलट होती. फ्रेंचांच्या १ अब्ज ६० कोटींच्या 
नियोत भांडबलापैकीं ५०. कोटि एकट्या रशियांत व आणखी सुमारें 
- ५० कोटि पूवेयुरोपांत गुंतलं होतं. 
पुढीळ पानावरील कोष्टकाकडे दृष्टि टाकळी तर १८७५ पासून 
१९१३ पर्यत म्हणजे १९१४ चें महायुद्ध सुरू होण्याच्या घटकेपर्यत 
साम्राज्यशाहीची कशी वाढ होत गेळी आणि ती होतां होतां बाजार 
पेठांसाठीं, कच्च्या माळासाठीं, अतिरिक्त भांडवळ गुंतवण्यासाठीं सर्व 
. जगाची वाटणी करण्यास निघालेली राष्ट्रं शवटीं एकमेकांना कशीं 
घडका देऊं लागलीं तें लक्षांत येईल. 
फ्रान्सचे भांडवळ ऑस्ट्या-हंगेरींत १५ कोटि पौंड तर त्याच 
देशांत जर्मनीचें १७ कोटि पौंड; 'रुमानियांत १२ कोटि पौंड 
भांडवळ फ्रान्सने गुंतवठेळें तर जर्मनीचे ५ कोटि पौंड गुंतलेले. 
फ्रान्सचे तुकेस्थानांत १४ कोटि तर जर्मनीचें १० कोटि. ह्यावरून 
पूर्वे युरोपांत फ्रान्स आणि जर्मनीची आर्थेक व्यवहारांताळ झटापट 
कशी तांत्र होत चालली होती तें लक्षांत येईल. 
त्याचप्रमाणें जर्मनीनें अर्जेटेना आणि चीन या देशांतहि 
भांडवळ पेरण्यास सुरुवात करून इंग्छंडच्या निरपवाद वचेस्वाला शह 


""ूघ्नळजल््यन याक कळकदमहबविडवक- ._'दी९ ५७ ही 
* यासंबंधीचे कोष्टक पान ३० वर पाहा. र 


<*/५«५«५ 


1९0. न» :) ५५) 7” 0) “5 प्र (०४% ल्न, -्& 
१. १0-03 डर 


साप्राज्यशाही 
- न आंकडे दरालक्ष पोंडांचे आहेत. ी र 
> डी बनकर |. निर्यात मोंडवढ |... कणकोदेय 


_ ___* धनको राष्ट्र ।. निर्यात भांडवल | _ क्रणको देश 
. ग्रेट ब्रिटन | ३७०० |. युनाटेड स्वेटर्स आक अर्भारका 


| (७५०), कॅनडा (५१०), हिंदुस्थान 
(३८० ), ब्रिटिश दक्षिण आफ्रिका 
(२७० ), ऑस्ट्रेलिया ( ३३० ), 
अजेंटिना (२२०), ब्राझिळ (१५ ०), 
चीन ( १२० ); मेक्सिको ( १०० शः 
? : न्यू झीलंड (८०), रशिया (७० ), 

१ जपान (६० ), चिली (६० ), इजिप्त 
( ४० गी 


| पन्ति १६०० रशिया (५००), इंजित्त( १५० ), 
ड् र फ्रेंच उत्तर आफ्रिका (१ ५० ); तुके- 
कि; स्थान (१४० ), ऑ्ट्रयाहंगेरी 
७ (१४० ), रुमानिया (१२०); स्पेन 
र “ (११० ) सव्हिया (१००), यु. स्टे, 
0 -. ऑ. अमेरिका (८०), पोठुंगाल 
र (५० ), चीन (४०), जमनी (४० ), 
> जमनी १२०० याय (१७०), यु. स्टे, 
| ह त ऑ. अमेरिका (१५० ), तुकस्थान 
र ; | (१००), राशिया (१००), स्पेन 
र कृ ( १०८ ), अर्जेटिना (६०), सोव्हिया 
ल्क (६०), चीन (५० ), रुमानिया 
ध्य (५० ), जमन पूर्व आर्फ्रिका (५०), 
कि चिली (४०), 
"ण2-22-------_--म्तिको(२००) कॅनडा १९० (२००) कॅनडा १५० 
र हें कोष्टक अलेक्झांडर राडो यांच्या पुस्तकांतून घेतले दुसर्‍या 
> ; डि व आहे, दुसर्‍या एका 
इलत रश साल बजा या केळे आहे उवा घसा 
या राष्ट्रांना गुंतवलेल्या रकमांचे आंकडे अनुक्रमे ४ अब्ज पोंड, ५० अब्ज 
र, क्रक, २८००० अब्ज माक व९अनब्ज५० कोटि डॉलर असे दिक आहेत 
स र 1 


युनाटेड स्टेट्स ५०० | 


कहि . ६१४” 


ठु _साम्राज्यांचीवाढ त्वरा 
देण्याचा घाट घातला होता. आणि केंवळ' भांडवलाच्या निर्यातीं- 
तच नव्हे तर पोलादाच्या उत्पादनांतहि जर्मनी इंग्ढंडची बरोबरी 
करूं पाहत होता. 

* तेव्हां पूर्वे युरोपांतील जर्मनीच्या वाढत्या वचेस्वामुळें फ्रान्सशीं 
जमेनीचें वितुष्ट व परदेशांतील वाढत्या व्यापारामुळें इंग्ळंडशींहि 
त्याचें वितुष्ट. अश्या पारोस्थितींत कोणाचा तरी पाडाव झाल्याशिवाय 
इतर राष्ट्रांना आपला संसार पुढें चालवणें अशक्‍य होतें. निरनिराळ्या 
राष्ट्रातील भांडवल्शाह्या ह्या आपलें वचेस्व वाढबतां वाढवतां अक्या 
एका ठिकाणीं येऊन पोंचतात, कीं तेथें युद्धाची ठिणगी पडल्याशिवाय 
राहूंच नये. र 

१९१४ सालचें महायुद्ध हें साम्राज्यतृष्णेतून म्हणजे भांडवल- 

वांल्याच्या व पेढीवाल्य़ांच्या चढाओढींतुन निमोण झालें. मग त्याचें 
तात्कालिक निमित्त कांहीं असो. सध्यां सरहद्दीवर चाळू आहेत तक्षा 
प्रकारच्या चकमकी तर ह्या ४०-५० वर्षांच्या काळांत अखंड चाळूच 
होत्या. पण १९१४ पासून १९१८ पर्यंत जे महायुद्ध झालें त्या- 
मुळें शतकानुशतके मानवाने रचठेली विश्वसंस्कृति नामशेष होते 
कों काय अशी स्थिति निर्माण झाली. मेलेल्या माणसांची गणती 
'लाखांनीं, नष्ट झालेल्या संपत्तीची गणती अब्जांनीं करावी ठागळी. 
राज्यसत्ता ही धानिकांच्या भांडवलाची केवळ रखवालदार बनली, 
न्याय, संशोधन, संघटन वगेरेंत निपुण असे लोक त्याचे दास बनले 
आणि यांत्रिक शोधांच्या पाठबळामुळें अवधी समुद्रवल्यांकित पृथ्वी 
भांडवलशाहीच्या चिमट्यांत सापडली, मग तिच्या अंगभूत असणारे 
दोष बळावल्याबरोबर सर्वे प्रथ्वीवरीळ मानवी जीवन निश्चेष्ट झाल्यास 
नवऴ तें काय £ भांडवलशाहीच्या साम्राज्यतृष्णेस मर्यादा असणेच 


ट 


शक्‍य नाहीं. भांडवलशाही ही कांहीं व्या नाहीं. ती एक अमानषी 


- ३२ _______ साम्राज्यशाही 


_ शाक्ते आहे. यांत्रिक उत्पादन-साधनांबरीळ खाजगी मालकीच्या | 
पोटीं निमीण झालेली ती एक पद्धति आहे. ती नष्ट झाली नाहीं 
तोंपर्यंत महायुद्धासारखे विश्वसंहार करणारे प्रलय दर पिढीवर 
कोसळणारच. 


हें मत खरें कीं खोटें याची शह्यानिशा करावयास लांब जाव- 
यास नको. हातच्या कंकणाला आरसा हवा कशाला १ 


(३) १९१८ ते १९३६ 


१९१४ ते १९१८ सालचें महायुद्ध हे इंग्ळंड, फ़ान्स, 
जर्मनी येथील विकसित भांडवल्शाद्यांतल्या* म्हणजेच साम्राज्य- 
शाह्यांमधीळ विरोधामुळे निर्माण झाळें ही गोष्ट सूर्वैप्रकाशा- 
इतकी स्पष्ट असतां, त्या वेळीं इंग्हंड, अमेरिका व फ़ान्स यांनी 
स्वतःला छोकश्ाहीचे कैवारी म्हणून घेतें. जमनीळा लोकशाहीचा 
मारेकरी म्हणून शिव्या घातल्या आणि लोकांची दिशाभूल केली. 
पुढें १९१८ साठीं युद्ध बंद झाल्यावर 'लोकशाही?, “स्वयं. 
निणय' वगैरे गोंडस, सोज्ज्वळ, उदात्त शब्दांची जपमाळ लांब 
फेकून देऊन हीं राष्ट्रे जमनीचें साम्राज्य आपसांत वाटून घेण्याच्या 
कामीं गर्क होऊन गेलीं. १ ९१८ मध्यें जगाच्या नकाशाचे रंग 
पुन्हा वार पालटले १ इ'लडआण फ्रान्स हीं साम्राज्ये आकाराने, 
प्तिष्ठेने आणि बळानें आधकच वाढठीं. म्हणून त्या सालीं जगाची 
फेरवाटणी झाली असें मानण्यांत येतें. | 


१९१८ मध्यें जमेनीचा पराभव झाल्यानंतर म्रिटि् साम्राज्यांत 
१० लक्ष चौरस मेलांची आणि ८५ लक्ष प्रजाजनांची भर पडली 


मान्सला २५०००० चोरस मैदध आणि ५५ लक्ष प्रजाजन मिळाले 
बरजमठा २०००० चोरस मैल आणि ३७ लक्ष ५० हजार 


क जी र्र 


1 
प 


> 


<< 
व > या र हरा 


त हळ ह” 110)... 20% , 0 "200000 नीळ 9 0124321521 शर 
अ. - औ 2. ह: ९११. १५११120 26 (32-४० ०७-८४ ८०2 ४0, 22.0 .,:२4>-. ४४७८७0०७८८.) 
2610”) “18 2५ 202 र ५-५ ध्द 41:40 


र _____ साश्ताज्यांचीवाढ . र ३२ 


"आयजाजन व जपानला १००० चौरस मेळ आणि ७० हजार 

प्रजाजन मिळाले. 

ओंटट्रिया, हंगेरी, ब्गेरिया, स्पेन, बाल्टिक समुद्राच्या किनाऱ्या- 
वरील राष्ट्रें आणि डच वसाहती, अरबस्थान आणि बेल्जम 
कांगो” एवढ्या टापूवर इंग्रजांचे आर्थिक पाश पसरले ते निराळेच ! 
दक्षिण अमेरिकेंतील १९१४ पूर्वीच्या ब्रिटिश वर्चस्वाला मात्र 
खो बसून तेथें युनायटेड स्टेट्सनीं आपलें वर्चस्व प्रस्थापित केडें. 
आहे. १९२८ साल्पर्यंत दक्षिण अमोरेकेंतल्या* दहा संस्थानांप्रेकीं 
सहा संस्थानांतून इंग्रजी वचेस्वाची हकालपट्टी झालेली आहे. 

यांच काळांत फ्ान्सनं झेकोस्लोव्हाकिया, युगोस्लाव्हिया, स्मा- 
निया आणि पोलंड या देशांत व त्याचप्रमाणें बेल्जममध्येंहि आपठी 
आर्थिक सत्ता दृढ केली. 

जमेनीपाशीं बाहेर पाठविण्यास भांडवळ उरटें नाहीं इतकेंच 
नव्हे, तर इंग्लंड आणि अमेरिका यांचा तो कणको बनला. त्याच्या 
वसाहती तर गेल्याच होत्या, त्यांत भर म्हणून कोळशांच्या व्‌ 
लोखंडाच्या खाणींनीं समृद्ध असे कांहीं टापू फ़ान्सने घेतठे व कांहीं 
झेकोस्लोव्हाकियाला देण्यांत आले. महायुद्धानंतर झाळेळी आर्थिक 
खच्ची व मानह्याने ही सध्यांच्या जमनींतील मन:स्थितीळा आणि 
एकंदर परिस्थितीलाहि बऱ्याच अंशीं कारणीभूत झालीं आहेत. 


नना नाच धा. <. 14 य ?? > 


साम्राज्य-संपादनाचे नमुने” हे प्रकरण पहा, सध्यां कांगोमध्ये वनस्पति- 
जन्य तेलाचा व्यापार सन लाइट सोपचे प्रसिद्ध इंग्रज कारखानदार लेव्हर 
न्रदस यांचे हाती असून तेथल्या तांब्याच्या खाणीहि इंग्रजी भांडवल्वाल्यांचे 
मदतीनें चालत आहेत, 

धु याच युद्धाच्या महायशांतून रशियांचें समाजवादी सरकार निमाण झाले, 
ते साम्राज्यशाहीचें कट्टर विरोधी आहे, जे 


कशि 
सा....२ शत 


ह ् १९३६ सालच्या जगांतील घनको राष्ट्रे: निर्यात मांडवळकोठें व. 
. किती गुंतळें होतं तें पुढें दर्शविळें आहे. (आंकडे द.ळ. पों. आहेत.) 


____ धंनकोराष्ट्र ।. निर्यात भांडवल क्रणको देशा 


य की ऑस्ट्रेलिया ( ५७० ), हिंदुस्थान 
ति. २७०० (५३०), युनाटेड स्टेट्स (२८०), 
९: ब्राझील ( २६० ), साउथ आफ्रिका 
(२६० ), चीन (२२० ), न्यूझीलड 
( १४० ); मेक्सिको (१२०), मलाया 
(११० ), चिली (९०), जमनी 
(७०), जपान (७०), पश्चिम 
आफ्रिका (५०), उरुखे. (४०), 
क्यूबा ( ४०) [| हिंदुस्थान, चीन, 
आस्ट्रेलिया येथ इंग्लंडने. कित्येक 
कोटींचे नवीन भांडवल गुंतवलेले ह्या-. 
वरून दिसून येईल. ] 


हेने ), बेल्जम्‌ ( ४० १) 
| (४०), पेरू ( क 


पी केत अमेरिकेच्या फार मोठ्या रकमा | 
गुंतून तेथे ब्रिटिश न 


ी वरांध निमोण झाला, ] 


साम्नाज्यांची वाढ 


याट“: 


८५५८५५५५५८” /८/८५५५-/८/५८«- 


फ्रान्स ७३० | फ्रेंच उत्तर आफ्रिका (१०० ), 


< स्पेन ( ८०), अजैटिना ( ९०), फ्रेंच . 
हूडोचचायना ( ८० ), पोलंड (७० ), 
चीन (४०)वंगेरे, _ । 

जपान २०० गँच्यकूओ ( १२०), चीन (७०), 


[ जपानची इंग्लंड, अभरिका व॒ फ्रान्स 
यांचेबरोबर' चीनमध्ये स्पधा सुरू 
झाली. ] 


१९१८ च्या फेर-वाटणीनंतर जमनी मार्गे गेला व जपान हें 


प्रमुख राष्ट्रांच्या पंक्तींत येऊन बसलें. ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रेंच साम्राज्य, 
युनायटेड स्टेट्स, इटालियन साम्राज्य व जपानी साम्राज्य ह्या पांच 
साम्राज्यांना प्रबळ राष्ट्रं ( ५7९६ (०७५९5) या नांवानें लोक 
.- ओळखूं लागळे, व जगाचा राजकीय अगर आर्थिक व्यवहाराचा 
. प्रश्न निघाला कीं, या राष्ट्रांच्या मतावांचून पान हाळूं नये अज्ली 
परिस्थिति प्रास्त झाली. 


जगामध्यें आतां शांतता नांदुणार, लोकशाही नांदणार असें. 


मुत्सद्दीवर्ग बजावून बजावून सांगू लागळा. जणूं कांहीं जर्मनीने 
एकट्यानेच सवे कांहीं कुरापती आणि उपद्याप चालळ्वळे होते. 
१९२८ पर्यंत कशीबशी शांतता टिकली. ( तेवढ्या काळांतसद्धां 
हिंदुस्थान, ईजिप्त, सीरिया, मोरोक्को वगैरे साम्राज्यक्षाहीच्या पाक्ांत- 
सांपडलेल्या देशांत स्वातंः्य मिळविण्यासाठी जनतेने प्रचंड चळवळी 
चालवल्याच. पण त्या वरील प्रबळ राष्ट्रांनी दडपून टाकून आपलें बळ 


सिद्ध केळे.) १९२८ नंतर पुन्हा धरणीकंप होऊं लागले. जपाननें 
सर्वांसमक्ष चीनढा खालीं ओढळें, इटलीने अबिसीनिया घेतला. 


रश कर 311. पती १५०: ... 133 | 
4 डू र: 3 प क 
साभ्राज्यशाही - 


व व 22 कक ल्क्क्््््््््््ञ््न् १ 


>९/५५/५/५/८/४/४ 


जर्मनीने ऑस्ट्रिया, झेकोस्लोव्हाकिया, मेमेळ पचवले; इटलीने परबांच 
अल्बेनियी घश्यांत टाकळा १ 
आज सगळीकडे पुनरपि युद्धाची तयारी आणि य॒द्धाची घोषणा 
चाळ आहे. लष्करभरती सरू आहे. साम्राज्यशाही य॒द्धाचा डोंबाळा 
आज भडकणार कीं, उद्यां अश्या भीतीनें सवे जगास ग्रासळें आहे. 
अमक्यानें कुरापत काढली आणि तमक्यानें धक्का दिला म्हणून महा- 
> युद्ध भडकळें ही भाषा आपण यापुढें ऐकून घेतां उपयोगी नाहीं 
जगांतीळ बाजारंपेठा काबीज करण्यासाठीं हीं युद्धे होत आहेत, 
आणि साम्राज्यशाही-भांडवल्शाही असेपर्यंत तीं होत राहणारच 
१९३० सालचीं प्रबळ साम्राज्ये 
साम्राज्यवादी देशाचे नांव क्षेत्रफळ व लोकसंख्या कंसांत ददीविळी आहे 


पििजज्बगयाबाााशारबाब॒शुबाबा्ग॒ब॒ब॒ब॒ज॒ा॒॒ब॒॒॒बगयबअअगजजगबयय्््य्य्य .* 
साम्राज्याचे नांव | क्षेत्रफळ (मेलात ) | लोकसंख्या 
ब्रिटिश साम्राज्य १८१११००० ४८६५)००००० 
( इंग्लंड 3) ( ९४००० 3 ( ४६००००००७० ) 
युनायटेड स्टेट्स साम्राज्य | २७३८००० १२७०००००० 
( युनायटेड स्टेट्स )) ( २०२७००० 3 ( १२२३०००००० 3) 
4 ७००७ 2७७७ लाल्क्ा 11०7२ आ-->->>>5--२-->>>_््् य 
१ फ्रेंच साम्राज्य ४८२२००० १०२१००००० 
( फ्रान्स ) ( २१३००० ) (४२०००००० ) 
2: इटालियन साम्राज्य ९९९००० ४३७००००० 
; शः ( इटली 3) ( १२०००० 3) ( ४२३२०००००० ) 
शी -" - ______ जपानचे साम्राज्य २६३००० 


९१७०००००७० 


डर जपान 3) ( १४९००० 3) ६----:>:::३--४६४/__) (६९०००००) . ६९०००००० 3) 1 


. 8. बिह”, ,२ 


साम्राज्य-संपादनाचे राजमार्ग ह 800112: 


यांत्रिक शोधामुळे समाजाच्या जीवनांत छंड्यापासून बुंध्यापर्यंत 
उलटापालट घडन आली. भांडवळवाल्यांचे हातीं यंत्रसाधनें म्हणजे 
कारखाने, गिरण्या वगेरे राहिल्यामुळे ते समाजांत सत्ताधारी बनले 
प्रचंड प्रमाणांत वस्त तयार होऊं लागल्या. त्या प्रदेशांत पाठवणें 
आणि परदेशांतील धान्य, कापूस, रबर, तांबे, शिसे, जस्त, तेळ 
वगैरे माळ आयात करणें आवश्‍यक झाल्यामुळें बाजारपेठा आणि 
कच्चा माळ निमाण करणारे प्रदेश ताब्यांत ठेवण्यासाठी साम्राज्ये 
आवश्यक वाटू लागळीं आणि यंत्राच्या जोरावर सेन्य 
आणि रास्त्रसासुग्नी यांची झपाट्याने ने-आण करणारीं आगगाड्या 
आगबोटी यांच्यासारखी वाहतुकीची साधनें हाताशीं असल्यामुळें 
साम्राज्यांची आवश्‍यकता भासण्याचा अवकाश, कीं नवे नवे प्रदेश 


॥७॥४५५-०८- ९ . _ साम्राज्यशाही 


४८-८२...” /:-८222-/८-५८/८-८/८-/-५/--....”..-.... ७०५0५४७५१०१५५०५१०७७७००१००/००००१०००००००००->»»/>-००००००-७>७>>2>००>. '»५-” 


शर 


अंकित करून घेऊन तीं प्रस्थापितहि करण्यांत आलीं. १८७० 
सालापर्यंत युरोपांत इंग्हंडच औद्योगिक दृष्टया फार पुढें गेळेळे 
असल्याकारणानें जमनी, फ़ान्स, बेल्जियम, रशिया वगैरे राष्ट्रास 
साम्राज्याची तहान लागलेली नव्हती. पण युरोपांतीळ देशांत 


अवणेनीयच. त्यामुळें १८७० पासून १९०० सालापर्येतच्या 
अवघ्या तीस वर्षांच्या काळांत या राष्ट्रांनीं प्रथ्वीच्या पाठीवर्राळ 
जिंकून घेतां येण्यासारखी होती-नव्हती तेवढी जमीन जिंकून 
तिचें वाटप करून घेतलें. १८७० पर्यंत इंग्लंडने पुष्कळच मोठा 
प्रदेश जिंकला होता. पण त्यांपैकी हिंदुस्थान वगळल्यास उरलेला 
भाग फारसा मोठा होता असें म्हणतां येणार नाहीं. तेथून पुढे 
*हिंुस्थानमुळेंच इतर देशहि इंग्रजांना आपल्या ताब्यांत घेणें क्रमप्राप्त 
. झाळें! कारण हिंदुस्थानच्या वाटेवरील आम्रिकेसारख्या प्रदेशांत 
इतर राष्ट्रांना आपलें वर्चस्व वाढवू देणें म्हणजे हिंदुस्थान गमावन 
बसल्यासारखेंच असल्यामुळें इंग्लंडला साम्राज्यसंपादनाच्या शर्यतीत 


पुन्हा जोमानें भाग घ्याबा लागला. शिवाय त्याला दुसरॉहे एक. 


कारण होतेंच. युरोपातील राष्ट्र जोपर्यत इंग्लंडच्या मानाने यंत्र- 
. शक्तींत मागासलेली होतीं तोंपर्यंत इंगळंडचा माल फ़ान्स, जमनी, 
रशिया, ऑस्टरया इत्यादि राष्ट्रातून खपत होता आणि माळ खपत 


. होता इतकेंच नव्हे तर इंग्रजांना आप्रलें सांचलेळें भांडवलहि तेथे 


गुंतवणें शक्‍य होतें. पण युरोपांतील राष्ट जसजशीं औद्योगिक बनू 
> * टरी बनू 
लागलीं तसतसे तेर्थाळ भांडवलवाले इंग्लंडच्या व्यापाऱ्यांना आपली 
अशी खबरदारी बाळगू लागले, 
रच्या सरहद्दीवर संरक्षक जकार्ताचे तट 


व, शश | 
2 


._ औद्योगिक क्रांतीचें पाऊळ पुढें पडूं लागल्याबरोबर साम्राज्ये संपादन 
. करण्याची जी विलक्षण स्प्धी या युरोपीय राष्ट्रांत हागून राहिली ती 


साप्राज्य-संपादनाचे राजमार्ग 


-८५८८५८५५५/८५-५-८५-५-५५५-८५८-८५८८८८८-५८५८--८८--८-८-८८८५८-८८५८८८५८८८८५८५---८-८-८८८-८८८८-८८८८८४८४८८८८८- 


. २.” 


उभारून ठेवल्यावर इंग्रजी मालाला आणि भांडवलाला अथोतूच 
दुसर्‍या राष्ट्राकडे वळणें भाग पडळ. १८७० नंतरच्या साम्राज्य- 
संपादनाला हेंहि एक कारण घडलें आहे. 
एकोणिसावें शतक संपत होतें आणि विसावे शतक जगाच्या 
उंबरठ्यांत पाऊळ टाकीत होतें अक्या वेळीं विल्यम स्केविन ब्लंट 
नामक एका इंग्रजाने मावळत्या शतकाचे सिंहावळोन करून 
ब्रिटिश साम्राज्यशाहीविषयीं जे वैतागाचे उच्चार काढले आहेत ते 
वाचण्याजोगे आहेत. तो लिहितो: 

“ जुनें शतक- जवळ जवळ खलास होत आलें आहे. जगं 
खड्ड्यांत पडळें आहे, आणि जगाच्या पाठीवर आतांपर्यंत होऊन 
गेलेल्या कोणत्याहि साम्राज्याने केळी नसेळ इतकी बद्दमाषपणाची 
कामगिरी ब्रिटिश साम्राज्य करीत आहे. आपल्या हयातींतच कदाचित्‌ 
या साम्राज्याचा अंत झालेला आपणांस दिसेल. चीनमध्यें युरोपांतील 
सर्व राष्ट्र नरक निमाण करीत आहेत. मध्ययुगांत जश्या कृत्तली, 
ठूटमार, विटंबना चाळे तशीच आतांहि तेथें चालवीत आहेत. जमन 
बादशहा कत्तळ करण्याचा हुकूम सोडीत आहे आणि पोप महाराज 
कान पाडून घेऊन तटस्थ राहिळे आहेत. दक्षिण आफ्रिकेत आमचे 
सोजीर किचनेरच्या फतव्याअन्वयें उभीं देतें पेटवीत आहेत आणि 
या कृत्याबद्दढ आमच्या राणीसाहेब, आमचीं पालेमेटे आणि आमचे 
धर्मगुरु, इेश्वराचीं जाहीरपणे स्तोत्रे गात असून असल्या कृत्यांना 
पैसा पुरवीत आहेत. फिलिंपिनो जनतेला उखडून टाकण्यासाठी 
अमेरिकन सरकार प्रतिवर्षी ५ कोट पौंड खर्ची टाकीत आहे. 
बेल्जियन लोकांच्या राजानें आपळा सगळा खजिना कांगोमध्यें 
ओतला असून आपले खिसे भरावे यासाठीं तो निग्नांना गरांप्रमाणे 
राबवीत आहे. या कसाबखान्यांत फ्रेंच आणि इटालियन लोक सध्यां 


““ 


"ञ १४ ३२३ य” 2९८,” “क बक "७ - 8” 
“..) ४७५९०७. .५१"१५६ ८-५ ५५७७५. ७4३७४५१- ७ १//५/०॥७ नक्त १ 
0000040201) 000:3) आ ड्‌ 9460311. 
(0४... ने “ र र्म :- ् 
2.४."* 1 
:, न 
वि 
: 
1 


-_--- 


कख कश, साप्राज्यशाही 


. प्रामुख्यानें भाग घेत नसले तरी स्वस्थ बसण्याची त्यांना मनांतून चीड 
._ आठी आहे. सवे गोरी राष्ट्रं आज़ उघडपणे हिंसेच्या खेळांत झिंगून, 
- _ रंगून गेठीं आहेत--जणूं कांहीं खिश्चन धमीशीं त्यांचा काडीमात्र 

संबंध नाहीं. इश्वर या सर्वांचा सत्यानाश करो ! ज्या शतकांत 

जन्माला आल्याचा आम्हांला अभिमान वाटत होता, तें शतक हें 
अशा रीतीनें मावळत आहे! ” | 
पापभीरु आणि सदूवृत्त माणसाला ब्लंटचे उद्गार यथार्थ वाटतील. 
पण साम्राज्यशाह्ीच्या विकासाचा इतिहास असाच. असल्याचें आपणांस 
आढळून येईल. भांडवलशाही ही डोक्यापासून पायापर्यंत रक्ताने 
माखलेली आहे असें मार्क्सने एके ठिकाणीं म्हटलेळें आहे. साम्राज्य- 
संपादनाचा इतिहास हा देखील कपट, फितुरी, लांचळचपत, 
कत्तली, दडपेगिरी, असत्य, रक्तपात इत्यादि प्रकारांनी पानोपान 
भरलेला आहे. साम्राज्यशाहीच्या जमान्यांत बळी तो कानपिळी हाच 
न्याय शिष्टमान्य झालेला आढळून येतो. 
 आफ्रिकेचाच इतिहास पहा. १८७० सालीं सेसिल ऱ्होडस 
नांवाचा उंचाड्या आणि हाडकुळा इंग्रज दक्षिण आप्रिकेच्या 
किनार्‍यावर उतरला. त्यावेळी केप कॉलनी आणि नाताळ येथे ब्रिरिक्ष 
आणि डच लोकांची वस्त होती. आंतल्या भागांत बोञर लोकांची 
स्वतंत्र संस्थानें होती पण तेथेंहि वस्ति तुरळकच. त्यापुढच्या 
सवे प्रदेशावर तद्देशीय प्रजेचें आधिराज्य होतें. पण केवळ १५ 
वर्षांच्या अवधीत सेसिल ऱहोड्सच्या प्रयत्नाने बचुआनारेंड्स, किंबर्धे, 
द्रान्सव्हाळ एवढा प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्यांत सामील करून घेण्यांत 
आला. किंबलेमध्ये हिऱ्याच्या आणि टान्सव्हॉलमध्यें सर्वे जगांत 
ससद्ध अशा सोन्याच्या खाणी आहेत. मनांत आठे, भूमिगत 
. संपत्तीचा वास आला, कीं सरळ त्या प्रांतांत घुसावयाचें, फसवा- 


लो 


७७३७६१ --५-॥॥-८१५८५४७&४७५४/४४-४१ (५७८५-३६, 


-< 


साम्राज्य-संपादनाचे राजमार्ग 1214 | 


*-८०८४४/४-४५४४/४४५८८/८-///८८-८५५८८५८/५८५५//५/५/५४५५५-५५५८५ 


फसवीनें अथवा वेळ पडल्यास बंहुका रोखून तेथीळ जमातीच्या 
नायकाकडून खरेदीखत लहून ध्यावयाचीं व त्या प्रदेशावर आपला 
ताबा जाहीर करावयाचा असा ह्या साम्राज्यवाद्यांचा डकाइती . 
शिष्टाचार होता व आहे. १८८५ मध्यें बघुआनालेंड्स घेतल्यावर 
त्याच्या उत्तरेला उत्तम हवापाण्याचा असा माताबेळे आणि माद्योना 
हे दोन पंदेश र्‍्होड्सच्या नजरेस पडळे व गोऱ्या लोकांना राहण्यास 
योग्य असे ते प्रदेश आहेत असें वाटल्यावरून ते ताब्यांत घेण्याचें त्यानें 
ठरविलें. माताबेळे येथें लो बेंगुळा नांवाचा राजा राज्य करीत होता 
त्याच्या बरोबर पोतुंगीज लोक संधान लावीत आहेत अज्ली कुणकण 
लागल्याबरोबर र्‍्होड्सनें आपठे तीन लष्करी अधिकारी राजाच्या 
छावणींत पाठवून राजाची एका कागदावर सही घेतली. “' माझ्या 
राज्यांत जे कांहीं धातु अथवा खनिज द्रव्य असेल त्यांवर र्‍्होड्स 
याची संपूण मालकी असल्याचा उल्लेख त्या कागदांत होता 
सवलतीबद्दळ लो बेंगुला यांना १०० ० मार्टिनी रायफळी, १००००० 
बंदुकीच्या गोळ्या, आणि १०० पौंड रोकड दरमहा द्यावी असें 
ठरलें. आपलें एक मालकीचं जहाज असावें अशी राजाची भारी 
इच्छा होती, म्हणून जोडीला आणखी एक जनी आगबोटहि 
त्याला बहाळ करण्यांत आठी. बिचारा लो बेंगुला ! कांहीं काळाने 


त्यानंच खुद्द महाराणी व्हिक्टोरियाळा एक अजे केला. त्यांत तो 
मोठ्या अजीर्जीनें म्हणतो: 


“ थोड्या दिवसांपूर्वी मळा भेटण्यासाठी कांहीं लोक आले 
सोनें खणण्यासाठी जागा द्या असें म्हणाले. मोबदला म्हणून कांहीं 
वस्तु देण्यास तयार झाले, कागद लिहून माझ्या सहीसाठीं पुढें 
करण्यांत आला. यांत काय लिहिलें आहे असें विंचारतां म्हणाले 
कों आमचे शब्द आणि तुमचे शब्द त्यांत लिहिळे आहेत. मीं सही 


क. य 24 *» ह्मा €र क य त्य कु. 2-6 अ 
3 क '& श्कर हू - पटल 
2० ७०८... 3) ी (; 
५५-4५ र २५ ०८६- ५४. ८४ ८९ 1 
७ > वि चक क 


साम्राज्यशाही 


2222“ */४८४५८४५८४४५४४४४४४५४४४४४४४४४४ ४४४४४४४0४0 ४४00000000 


_ केली. नतर सुमारें तीन महिन्यांनीं दुसरीकडून मला कळलें, कीं त्या 


कागदांत माझ्या राज्यांतल्या सगळ्या खनिज संपत्तीचा अधिकार 


_ दिल्याचें लिहिलें होतें. 


या कागदावर बेंगुल्यानें सही केल्यावर थोड्याच काळानें तो 
सवे प्रदेश र्‍्होडेशियाचा भाग बनला ! 
_ साम्राज्य वाढवण्याच्या कामीं भांडवल्शाहीकडे नेतृत्वाची 
मक्तेदारी असली तरी प्रत्येक ठिकाण भांडवाल्यानंच जाऊन प्रत्यक्ष 


__ हुडकून काढण्याचें अथवा जिंकण्याचें काम केलेलें आहे असें नाहीं. 
. धाडसी प्रवासी, मागासलेल्या जातींना अज्ञानांतन आणि रानटी- 


“ 


. पणांतून वर काढण्यासाठीं एका हातांत बायबळ, दुसर्‍या हातांत क्रूस 
__ आणि ओठांवर येशू ख्रिस्ताचें नांव घेऊन जंगली प्रदेशांत पायपीट 
. _ करणारे पाद्री, नद्यांचे उगम शोधून काढण्यासाठी निघालेले संशोधक 


या सवीनींच या कामीं यथाशक्ति हातभार लावल्याचे आढळून येतं. 
अथीतू्‌ हे संशोधक काय, प्रवासी काय अथवा पाद्री काय ते केवळ 
प्रारभ करून देतात. नतर त्या प्रदेशांतल्या संपत्तीचे शोषण 


. करण्याचें कार्ये भांडवलबाल्यांकडेच येते. सध्यां बेल्जिअमच्या 


ताब्यांत असलेश्या पश्चिम आफ्रिकेतील कांगोचेंच उदाहरण घ्या. 
हा देश पाश्चात्य राष्ट्रांना गुलामांच्या व्यापारामुळे ठाऊक झाला. 
सतराव्या आणि अठराव्या शतकांत पश्चिम आफ्रिकेच्या किनाऱ्यावरील 
माणसें गुळाम म्हणून पकडून न्यावयाचीं व तीं अमेरिकेंत बिका- 
वयाचीं हा किती बरकतीचा धंदा होऊन बसला होता ते आप्रण 
पाहलेंच आहे. तथापि इंग्रजी व्यापारी आम्रिकेंतील माणसें वॅचून 
टिपून नेत असले तरी प्रत्यक्ष आफ्रिकेच्या भूमीबर त्यांनी आपळे तळ 
ठोकळे नव्हते. तयार माळासाठीं बाजारपेठा म्हणून आणि कच्च्या 
माढाचा पुरवठा करणार्‍या वसाहती म्हणून देशच्या देश ताब्यांत 


साम्रांज्य-संपादनाचे राजमार्ग 
घेण्याइतकी साम्राज्यशाहीची सवे बाजूंनीं वाढ झाढेली नव्हती. ती 
प्रवृत्ति १८७०. नेतर बळावळी आणि कांगो देशाळा या नवीन 
प्रवृत्तीचा चटका लगोलग बसला. 

स्टॅन्ळे नांवाच्या प्रवाशयानें कांगो देशांत प्रवास करून १८७८ 
मध्ये ॥1'०पा] 10 1)811£ 0011171011 ( अंघाऱ्या प्रदेशांतळा 
प्रवास ) हें पुस्तक प्रसिद्ध केलें. तो प्रदेश सुसंकृत करण्यासाठीं 
आणि त्याचा बिकास करण्यासाठी इंग्लंडने आपणांस मद्दतः 
करावी म्हणून स्टॅन्ठेनें खटपट केली; प्रण त्याला तेथें नकार 
मिळाल्यावर तो बेल्जमचा राजा लिओपोल्ड याचे दरबारीं गेला. 
लिओपोल्डनें त्याला पाठिंबा देऊन पैशाची सढळ हातानें मदत केली. 
कांगो इंटरनॅशनळ असोसिएशनची स्थापना होऊन तिनें तेथील 
टोळ्यांच्या नायकांकडून ४०० तहनाम्यांवर सह्या मिळवल्या व 
तद्देशीय लोकांनीं असोसिएशनळा रबर, हस्तिदंत सक्तीने मिळवून 
द्यावा म्हणून तेथील रहिवाशांवर कर* बसवण्यांत आले. 


1 साम्राज्यवाद्यांच्या भार्षेत कांही सोज्ज्वळ राब्द आहेत. त्यांपैकी विकास” 
करणे ( ए!0 067७1०] ), सुसंकृत करणें ( 1.0 ९711150 ), आणि खुला 
करणें ( 10 0101 ए] ) हे शब्द महत्त्वाचे आहेत, लोकप्रिय आहेत व 
शिष्टसंमत आहेत. इटटीनें अबिसीनिया जिंकल् तो त्यास सुसंस्कृत करण्यासार्ठी, 
जपाननें चीनवर अत्याचार चालवले आहेत ते चीनचा विकास व्हावा म्हणूनच !. 

* गोरे वसाहतवाले अथवा व्यापारी ऑफ़्रिकॅत गेले म्हणजे . हजारो 
एकर जमीन आपल्या ताब्यांत घेतात, खाणा. खोदतात, मळे तयार 
करतात. पण त्यासाठी शेतमजुरांची जरूरी असते. तेथील रहिवासी 
आपल्या इकडच्या भिल्ल किंवा गोंड लोकाप्रमा्णे आहेत. ते शेतीवर खपायला 
तयार होत नाहीत. जंगलांत हिंडून शिकार मारून उपजीविका करण्याचा 
वंद्धापरंपरा क्रम त्यांनीं काय म्हणून सोडावा £ तेव्हां त्यांस मजुरी करणें भाग 
पडावें म्हणून गोऱ्या लोकांनीं एक नामी युक्ति शोधून काढली आहे. ती 


[ पान ४४ वर चालू 


९७७७५६५ ७६५४५४॥.६॥॥३१५५॥॥१॥ ३७५५३१ ० 8१24 _ 1773220042 227/:, | 


. फ्री स्टेट ” अस्तित्वांत आली. कांगोमधीळ जुळमाची कहाणी म्हणजे 


. झाला यांत शंका नाहीं. १८९१ सालापोसूनच्या ९ वषात कांगो- 


- . 'कायद्याअन्वयें मुलांचा जन्म झाल्यापासून तीं वि 


___ मध्येंहि लहान मुलें कारखानदारांना विकण्याचा प्रधात आहे. ) आमिकेत 
: वषीखाळील मुलांना- म्हणजे निग्रो मुलांना--वेताचे )आ शड 


_ म्हणजे मूळचे रहिवाशी आहेत. १५ लक्ष गोर 


“५////५//४४५४४/////५५/५८४८५५५८-८५८८४-५८५८५८-५८/५५८५--८८८८८८५--८- 


अंगावर शहारे आणील, रक्त गोठवून टाकील, अशा कृष्णक्रत्यांची 
कहाणी आहे. पण त्यामुळें बेल्जममधल्या व्यापाऱ्यांचा खूप फायदा 


मधून निर्यात होणारें रबर ३ लक्ष फ्रँकपासून ३ कोटी ८९ लक्ष 
फ्रँक इतक्या किंमतीपर्यंत वाढळें आणि हस्तिदंत २८. लक्षांचे 
निर्यात होत होतें ते ५३ लक्ष फ्रँकच्याः किमर्ताचें नियात होऊं 
लागे. तथापि बेल्जमच्या भांडवलहाहीनें कांगोच्या बाबर्तात जरा 
अदूरदर्शीपणाचंच कृत्य केळें असें म्हटलें पाहिजे. कारण रोज. 


_ सोन्याचें अंडे घालणारी कोंबडी मारून तिच्या पोटांतीळ सगळी 


अंडी एकदमच लाटावींत असा विचार करणाऱ्या माणसाप्रमाणे 


__ बेल्जममधीळ भांडवलशाहीनें कांगोमधींळ रहिवाशांना इतक्या 


[पान ४२ वरून ] 
म्हणजे प्रत्येक रहिवाशावर वार्षिक कर बसवर्णे. हा औरंगजेबाच्या 


- जिझीया कराचाच आधुनिक मासला आहे. कर भरण्यास रोख पैसा गाठीशी 


नसल्यामुळें त्यांना मजुरीवर जावेंच लागतें. १९२६ साली दक्षिण ऱ्होडेशिया- 


तील अज्ञान मुलांसंबंधीं एक कायदा पास करण्यांत आला असून त्या 


कत घेतां येतात. ( जपान- 


च्च फटके मारण्याचा अधिकार 
आणे ५० लक्ष काळे आदमी 
र्‍या लोकांच्या ताब्यांत २३ 
-कोटी एकर जमीन तर ५० लक्ष निग्रोना २ कोटी ७० लक्ष जमीन अक्ल 
विभागणी आहे. अर्थात्‌ गोर्‍या लोकांना उत्तम सकस जमीन मिळाळी आहे 
ह सांगर्णे नकोच, सोन्याच्या खार्णीतील गोऱ्या कामगारास पाळीची १८ शि. 
% पेन्स तर निग्रो कामगारास २ रि, ८ पेन्स मजुरी मिळते 


माल्कांस आहे. दक्षिण आफ्रिकेत १५ लक्ष गोरे 


0200... 800030 0480402352 12400 1221 040,30095203212 


सास्राज्य-संपादनाचे राजमार्ग रॅ "-““४५ 


"८-८: ८//-/८५८५-/४/-८-/८८/५-८/-/५-/८५५८-/५८-”- 


___ निदैयपणानें राबवून घेतळें, कीं त्यांची लोकसंख्या ४ कोटींवरून उतरत 
उतरत आतां ती ८५ लक्षांवर येऊन ठेपली आहे. रवर आणि हस्ति- 
देताचा व्यापार जवळजवळ संपुष्टात आला आहे. कांगोमधीळ 
मृत्युसंख्येचे आंकडे पाहिले तर तेथीळ लोकसंख्या . इतक्या झपा- 
ठ्यानें कशी घटली याचे आश्चथे वाटणार नाहीं. न्यू फेबियन रीसर्च 
ब्यूरोनें प्रसिद्ध केळेल्या १10७०० ० ठगळ्णां8] 060116 
या पुस्तकांतून पुढील आंकडे घेतले आहेत. कांगोमधीळ रुंडाउरुंडी 
येथील मजुरांसंबंधींचे हे आंकडे आहेत. - 


- साल हजारीं स्ृत्यूचें प्रमाण 
ल. १३० रर. 
बिया, १९३० रद 
- व 


राष्ट्रसंघ प्रस्थापित होऊन दहा वषे लोटल्यानंतर कांगोंतील मृत्य- 


संख्येचें हें प्रमाण आहे. मग १८७० पासून १९१४ पर्यंतच्या 
काळांत तेथें प्रत्यक्ष यमाचा ददरबारच भरत असेल यांत काय संशय १ 


असो. इकडे स्टॅन्ले कांगोमध्यें बेल्जमचें साम्राज्य प्रस्थापित 


करीत होता त्याच वेळीं टाउबमन नांवाच्या इंग्रजाने १२५००० 


ट्र 


पौंडांच्या भांडवलावर युनायटेड आफ्रिकन कंपनी काढून नायगर - 


नदीच्या कांठच्या प्रदेशांत व्यापार करण्या 
मिळवण्याची खटपट चालवली होती. 

कंपनीनंहि त्याच नदीच्या उगमाकडच्या 
पाठवळे होते. दोनतीन वर्षे इंग्रज आणि 


चा मक्ता ग्लॅंडस्टनकडन 
त्या सुमारास एका फ्रेंच 
प्रदेशांत आपले दलाल 
फच कंपन्यांत भावांची 


0 8220200200/22202-0/%०४-५००/-००-०->>>०>०८००»०-०»०/-.---4->>-.४>... “<<: -८-८८--५-.-. 


_ चढाओढ चोल शेवटी इंग्रज कंपनीनें फ्रेंच कंपनी विकत घेऊन 
-._. शाकली, 
_ एवढें होत आहे तों जर्मनीमाफत फ्लेगेळ नांवाचे एक व्यापारी 
___ त्या प्रांतांत येऊन दाखल झाळे आणि उत्तर नायगेरियांतल्या सुलताना- 
. __ कडून व्यापाराच्या सवळती मिळवण्यासाठी त्यांची कारस्थाने सुरू 
. झालीं. जमेनांच्या आधीं आपलें सोवळेंभांडें सुलतानाच्या घरांत फेकून 
' देण्यासाठीं इंग्रजांनीं जोसेफ थॉमस नांवाच्या एका तरुण गृहस्थास 
___ झाडले. तो घाईघाईने निघाला आणि मोठ्या साध्किलीनें त्यानें मोका 
साधला. तेर्थाळ प्रमुख नायकाबरोबर तहनामे करून तो परतत होता, 
- इतक्यांत वारेंतच त्याला श्रीयुत फ्लेगेळ भेटले. कोर्‍या तहनाम्यांची 
भेंडोळी पडशींत घाळून स्वारी पडावांतून चाळली होती. बरोबर कांचेचे 
_ मणी, काडतुसे, कादिळाच्या कांचा, अलार्म घड्याळें वगैरे मौल्यवान्‌ 
भेर्टासुद्धां होत्या. पण त्यांचे बेत फसळे आणि थॉमस विजयी झाला. 
नंतर थोड्याच दिवसांत टाउबमननें ४०० तहनामे करून घेतले 
___._. आणि १८८५ सालीं किनार्‍्यालगतच्या प्रदेशावर इंग्रजांनीं आपली 
__ सत्ता जाहीर करून टाउबनच्या कंपनीला प्रदेश हस्तगत करून 
:_ त्याचा राज्यकारभार करण्याची परवानगी. दिली. सध्यां नायगे- 
__ रिथाच्या वसाहतीचे क्षेत्र इंग्ढंडच्या तिपटीने असून तेथीळ ठोक- 
___ संख्या २ दोन कोटींची आहे. सरकारनें टाउबमन यांना “सर! ही 
__ पदवी अपण करून त्यांचा बहुमान केला आहे. हे तहनामे 
बडवून आणण्याच्या कामांत भाग घेतठेळे सर जॉन्स्टन नांवाचे 


___ गृहस्थ होते, त्यांनीं “माझें जीवित' म्हणून एक ग्रंथ लिहिळा असून 


जश त्यांत तहनामे कसे घडवून आणीत त्याबद्दल मजेदार हकीगत 
__ सांगेतली आहे. एके प्रसंगी ते पडावांतून जात असतां त्यांना 
_ निग्नो लोकांनीं घेरळें, व आपल्या मुख्याकडे नेलें. सणाचा द्विवस 


1 


असल्यामुळें नाईक मंडळी दारू पिऊन रंगठीं होतीं! जॉन्स्टन 
यांनीं “ बढ्या गोऱ्या राणी !!कडून आपण आल्याचें सांगितलें व 
तहनाम्याचे कागद पुढें केढे, कागदावर आधिक अथवा गुणक चिन्हा- 
सारख्या फुल्या केल्या. कीं झाळी सही ! तेथें जमलेल्या नायकांत 
फुल्या करण्याची चढाओढ लागून राहिली. जॉन्स्टननें त्यांना मणी 
आणि कापड दिछें व निग्नो लोकांनीं परतभेट म्हणून मेंढरे व 
बकरीं दिलीं. अश्या रीतीने कागदावर फुल्या उठवून तेथील जमातींनी 
ब्रिट्शि सत्तेचा अंगीकार केला ! 

सन १९०० मध्यें सुमारें १० ढक्ष पौंड देऊन इंग्रज सरकारनें 
कंपर्नाचे हक्क आणि नागगेरियाचा प्रत्यक्ष कारभार आपल्या 
ताब्यांत घेतला. जमेनीनें त्याच्याच शेजारचा कामेरूनचा प्रदेश 
आपणाकडे घेतला होता तो १९१८ च्या तहानंतर फ़ान्सर्ने 
बळकावला. जवळजवळ सर्वे पश्चिम आफ्रिका आज फ्रान्सचे 
ताब्यांत आहे असें म्हणतां येईल. 

दक्षिण आफ्रिकेंत आणि पश्चिम आफ्रिकेंत ' इंग्ढंड, जमनी, 
फ़ान्स आणि बेल्जम यांनीं कसा जम बसविळा तें आपण पाहिलें. 
आतां आफ्रिकेच्या पूर्वे किनाऱ्यावर इंग्रजांनीं काय करामती केल्या 
. त पाहूं. दुसर्‍या चाढूसच्या कारकीदींपासून दोनशें सव्वादोनशें 
गुलामांचा व्यापार करून इंग्लंडने आपल्या घरीं पर्वेता- 


सारखे संपत्तीचे डोंगर उभारठे आणि नंतर गुलामांचा व्यापार 


इंग्लंडमध्ये बेकायदेशीर ठरून आमच्या देशाच्या किनाऱ्याला पाऊळ 
लागलें, कीं दास्याची बेडी खळुकन तुट्टून पडलीच असें समजा अशीं 
भावनोत्कट काव्येंहि त्या वेळच्या कर्वानीं लिहिलीं. पण इंग्लंडचे 


सात्राज्य-संपादुनाचे राजमार्ग ... मि ४७ 


देव असें आहे, कीं त्याला पापापासून जसा पैसा मिळतो तसा . 


उण्यापासूनहि हाम होतो. गुळामागेरी बेकायदा केल्यावर जेथें जेथें 


न 


"0110 0 का क 


8८ क्ला - साम्राज्यशाही 


ती चाळत असेल तेथें तेथें ती बंद पाडण्याची जबाबदारी | 


__ आठीच. आणि जेथे तीं लवकर बंद पडेना तेथें सैन्य पाठवून ती 


बंद करणें आणि गुलामगिरीचा हा असला रानटी प्रकार तेथें पुन्हा 

चाळू होऊ नये म्हणून तो भाग कायमचा वहिवाटीस घेणं हेंहि क्रम- 

प्राप्त कतैव्य होऊन बसलें ! पूवे आफ्रिकेंत असाच प्रकार घडला. 
या कामांत इंग्ळंडांतीळ . पाद्री, व्यापारी आणि सेनापति या 


_ सर्वीनींच मनापासून भाग घेतला. म्हणजे ब्राह्मण, क्षात्रिय आणि 


1 


. वैद्य एक झाले म्हणाना ! 


सुडान, केनया, युगँडा या भागांत गुलामांचा व्यापार मोठ्या 


' घामधुमीनें चाळत असे. १८७० च्या सुमारास साम्राज्याच्या वाढीला 


फार जोरानें सुरुवात झाली तें आपण पाहिळेंच आहे. त्याच वेळीं या 
: प्रदेशांत मुसलमान व्यापारी गुलामांना पकडून विकतात याचा 
बोभाटा करण्यास मिशनऱ्यांनी सुरुवात केळी. गुलामांच्या व्यापारा- 
संबंधींच्या भडक गोष्टी इंग्रजी वतेमानपत्रांतेत जाड ठशांत येऊं 
लागल्या आणि ही शरमेची गोष्ट इंग्रजी सत्ता जगांत हयात असतां 
व्हावी याची चीड येऊन थोर अंतःकरणाचे लोक पुढें सरसावले. 
त्यांत मिशनरी लोकांच्या बरोबरच ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेव्हिगेशन 
कंपनीचे सूत्रधार सर विल्यम मॅकिनन हे व्यापारी गृह॒स्थहि होते. 
इश्वरावर श्रद्धा आणि व्यापारांत बरकत यांची सांगड घालण्याची त्यांचे 
अंगी विक्षलण हातोटी होती. त्यांना मदत म्हणून ठॉंडे किचनेर, लॉड 
ठगार्ड आणि नायगेरियाचे प्रकरणामुळें आपल्या ओळखीचे झाठेळे सर 
हॅरी जॉन्स्टन हें त्रिकूट होतेंच. पैकीं सर विल्यम्‌ हे वाहतूक कंपनीचे 
प्रमुख असल्याकारणानें त्यांनी आपल्या राजकारणाची सुरुवात 
झांजिबार, युरोप व हिंदुस्थान या देशांना वक्तशीर टपाळ नेण्या- 
आणण्यापासून केळी. या पुढचें पाऊल म्हणजे १८७७ सालीं 


(८८५. ८ .१9/७७ ४. ८,840 ९८७ .७४५॥./2.८””** व -॥्त््य डी 
ु १ > > 2 3-५ ५ 721202 50020): १७//१/ 


साश्राज्य-संपादनाचे राजमार्ग कि 82021.50.0 


झांजिबारच्या सुळतानाकडन त्याच्या ताब्यांत आफ्रिकेमध्यें* जे 
जे प्रदेश होते त्यांचेवर अधिकार व तेथीळ कारभार चालवण्याची 
परवानगी मिळाली. हे प्रदेश म्हणजेच सध्यां केनया कॉलनी 
आणि टांगानिका या नांवानें ओळखले जाणारे देश होत. नंतर 
कांहीं वर्षांनीं ब्रिटिश. इस्ट आफ्रिका असोसिएशनः* स्थापन होऊन 
तिला उरलेसुरठे सवे हक्क सुलतानानें देऊन टाकले. या कंपनीचा म्ही 
बखरकार म्हणतो कीं, ““ अशा प्रकारें सुलतानाची फार 'दिंवसां- 
पासूनची इच्छा तृप्त झाली.!' यावर लिओनाडं वूल्फ यांनीं अक्ली 
खोचक टीका केली आहे कीं, “ आपला प्रदेश पख्याच्या हवाली 
करण्याची इच्छा फार दिवसांपासून मनांत बाळगणारा राजा ही एक . 
इतकी अपूवे चीज आहे, कीं त्याच्या बाबतींत अधिक चौकशीच 
करावयास हवी.// वर्रील कंपनी स्थापन झाल्याबरोबर ह्या भागांत 
बंड उभें राहिलें. सरसाहेबांनीं बिटिश प्रजेला खुलासा दिला, कीं 
ही गुलामांच्या व्यापाऱ्यांची कारवाई असली पाहिजे. पुंडावा मोडून 
काढण्यासाठी लगेच दोन आरमारी जहार्जे पाठवण्यांत आलीं. 
गुलामांचा व्यापार बंद करण्याच्या निमित्ताने लष्करी हालचाली 
चाळू झाल्या व बंडे दडपून टाकून एक दोन वर्षांच्या अवधींत 
- केपनार्चे राज्य स्थिर करण्यांत आलं | 
साहाजेकच यानंतर सर विल्यमांचे डोळे नवीन मिळवलेल्या 
प्रदेशाच्या पश्चिमेस असलेल्या सुपीक अक्या य॒गँडाकडे वळल्यास 
नवल नाहीं. तिकडेहि गुलामांचा व्यापार थांबण्यासाठी कॅप्टन 
छुगाड ( आतां हे कॅप्टनसाहेब लॉर्ड झाळे आहेत ) यांना सैन्यासह 
पाठवण्यांत आलें. या ग्रृहस्थांना न्यासाठॅंडमध्यें असल्या लढायांचा 
अनुभव आलेला होता. त्यांना य॒गांडामधीळ कांहीं रहिवासी आधींच 


ख्रिश्चन झाळे असल्याचें आढळून आलें. याचा अर्थ असा, कीं फ्रेंच व 
सा.... 


१70४८.) ७४६५५५१, %/-%/ १. (४, ७) ८-५-& ५०५४५७१ ७॥_ 1 ८7_.,"213-3 ५.९0...) ७ १ ब 4 क. प हॅ!” | | 
९५ ११४४ जे १३१२ >” ० -, "म जं 
1१. ; भु 


भः 
१ 


५० वक्ष ,.. साम्राज्यशाही 


] 
इंग्रज मिशनऱ्यांनी तेथीळ जमीन आधींच पोखरून ठेवलेली होती. पण 
दोन देद्यांचे मिशनरी तेथें गेळेळे असल्यामुळें कॅप्टन ठुगार्ड यांचे. 
कार्य थोडें बिकट होऊन बसलें. 

त्याचें कारण उघड होतें. इंग्रजांना आणि फ्रेंचांना नेमका तोच 
प्रदेश हवा होता; आणि त्यासाठींच त्या दोन्ही थोर राष्ट्रांनीं पाद्यांना 
तेथें अगोदर धाडून दिलें होतं. युगांडाचा राजा म्वांगा हा अत्यंत निर्दय 


.००/५/-५५/////22/2222222//22222/-/2/-/:-/:222//:/2/2222222/::/“2 
८८“ 


आणि.अरेराव आहे असें इंग्रज म्हणत; तर फ्रेंच म्हणत कीं तो दयाळू । 


आणि प्रगातिपर आहे. कसेंहि असो. म्वांगाच्या राज्यांत लबकरच 
यादवी माजळी आणि ब्रिटिशांच्या यांत्रिक बंदुका म्वांगाच्या सैन्या- 
वर रोखल्या गेल्या. एवढ्यावरून म्वांगा काय समजावयाचे तें 
समजला आणि त्यानें कंपर्नाचें वचैस्ब मान्य केलें. 

पण युगांडाबरोबर आगगाडीशिवाय व्यापार करीत राहणें 
किफायतीचें होत नाहीं हें कंपनीच्या डायरेक्टरांना कळून चुकले. 
होतें. कारण वाहतूक भळतीच महाग पडे. म्हणून १८९० सालीं. 
सर विल्यम्‌ यांनीं त्या दृष्टीनें हालचाळ सुरू केळी. कंपनीला 
आगगाडीमुळें फायदा होणार असला तरी आगगाडीचा रस्ता तयार 
करण्यांतळा खरा उद्देश पूव आफ्रिकेंतला गुलामांचा व्यापार बंद 
.व्हाबा आणि तेथीळ रहिवासी सुधारावेत एवढाच आहे असें 
सांगण्यांत आलें. 

सुधारणेचें नांव निघतांच पाद्री पुढें सरसावळे. कंपनीच्या 
डायरेक्टरांत एक व्हिक्टोरिया महाराणांचे जांवई होते. तेव्हां 
आगगाडीसाठीं हागणारा पैका ट्रेझरीकहून मिळवण्यासाठी फारसे 
हेलपाटे घालावे हागठेच नाहींत. दुसरे एक डायरेक्टर चर्च-मिशनरी 
सोसायटीचे खाजेनदार होते. त्यांनी सोसायटीची खास सभा 
बोलावून सरसाहेबांच्या योजनेला केवळ नैतिकच नव्हे तर आर्थेक 


साज्राज्य-संपादनाचे राजमार्ग शी ५९./ 
पाठबळाहे द्यावयाचें कबूळ केळे. .मग काय विचारतां, प्रटेस्टंट 
इंग्रजांकडून भराभर मदत होऊ लागली, आणि अशा प्रकारें युगँडा 
रेल्वेची प्रस्थापना झाली. 

हा प्रकार इकडे चाळू असतां न्यासाळँंडवर सर हॅरी जोन्स्टन 
चढाई करून निघाळेच होते. अथोत्‌ तेथौहि गुलामांच्या व्यापाराची 
सबब होतीच. मध्य आफ्रिका आणि उत्तर झांबेझिआ हे टापू इंग्रजी 
रक्षणाखाठीं आहेत अशी घोषणा आधींच करून ठेवण्यांत आली 
होती. पण त्या टापूची व्यवस्था अथवा आंखणी झालेली नव्हती, तें 
काम जॉन्स्टन यांचेकडे सोपवण्यांत आलें. तेथील गुलामांचा व्यापार 
अरबांचे हातीं होता व तेथल्या कांहीं निग्नो नायकांचें त्यांना पाठबळ 
होतें. न्यासा सरोवरांत येणाऱ्या प्रत्येक बोटीकडून कर वसूळ करण्याचा 
अधिकार आपणाला आहे असं सांगून तेथला एक नाइक टोळ वसूळ 
करी. कांहीं बोटी व्यापाऱ्यांच्या तर कांहीं पाद्यांच्या असत. त्या 
सगळ्यांनाच जकात भरावी लागते. तेव्हां असल्या उन्मत्त नायकाचा 
पाडाव करावा म्हणून पाद्यांनीं आणि व्यापार्‍यांनी एका सुरानें 
ओरड चालवली. 

जॉन्स्टननें ५० शीख शिपाई बरोबर घेऊन चढाई केली. 
ज़ॉन्स्टनची तुकडी त्या नायकाच्या गांवीं येऊन पोचते इतक्यांत 
गुलामांची तुकडी घेऊन चाललेले व्यापारी त्याला दिसले. त्यांना 
अडवण्यांत आलें, जॉन्स्टनच्या तुक्डाजवळ तीन डोंगरी तोफा होत्या 
त्या त्यांनी मोर्चावर चढवल्या व व्यापार्‍यांनी शरणचिठी दिली 
नाहीं तर गांव जमीनद्दोस्त करण्याची धमकी दिली. नाईक ऐकेना. 
पण तोफांतून एकदोन गोळे सुटून दहा-पांच घरें खाली आल्याबरोबर 
हजारों रहिवासी माफीची याचना करीत जॉन्स्टनच्या पायांशी 
लछोटांगण घालीत आले. 


ग 


साम्राज्यशाही 


४४४४00४ ॥॥000४४४॥॥४५/५५५५/०//५/८/८-५८८/८८/५८८८८८८८८/५८-८४५५/८८/५५/८८/८/८८४५८५/८/८/८/५/-०८८/८-८८८८८८८८/८८८८८८८४५४५४५५४/ 


गुलामांचा व्यापार बंद करण्याचें नायकाने कबूळ केळे. टं १ 
इंग्रजांचे हवालीं झाळी व तिळा फोरे जॉन्स्टन असें नांव . देण्यांत 
आलें. गढीच्या भोवतालच्या प्रदेशावर इंग्रजांचे प्रभुत्व मान्य 
करण्यांत येऊन जकात इंग्रजांनी वसूळ करावी ही गोष्टहि नायकाने 


मान्य केली. 


तात्पर्य, केनया, युगँडा, न्यासाळँड वगैरे प्रदेश इंग्रजांच्या 
स्‌वेस्वीं आहारी गेळे. १८९४ साठी कंपनीचा अधिकार खढास 
होऊन इस्ट आफ्रिकेवर इंग्रज सरकारचा ताबा जाहीर करण्यांत आला. 
नुकत्याच त्रिपुरी येथें मरळेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनाला इजिप्त 


मधील राष्ट्रीय पक्ष जो बफद्‌ त्याचे प्रतिनिधि अभिनंदनाचे संदेश 


घेऊन मुद्दाम इजिप्तठून आले होते. हिंदुस्थान व इजिप्त हे एकाच 


. दुःखाने समानशील झालेले देश आहेत असें त्यांनीं आपल्या भाषणांत 


सांगितळें. तेव्हां इजिप्तकर इंग्रजांचे वचेस्व कसें बसलें तं पाहूं. 
१८६९ मध्यें ड लेसेप्स या फ्रेंच इंजिनिअरनें सुवेज कॅनॉलचे 
काम पुरें केळे. युरोपांतून हिंदुस्थान, सिलोन, सिंगापूर, हाँगकाँग, 


' ऑस्ट्रेलिया, न्यू झीळंड वगेरे ब्रिटिश साम्राज्यांतील प्रदेशांशी दळणवळण 


ठेवण्याच्या दृष्टीने सुवेझ कॅनॉल हें एक मर्मस्थान होऊन बसलळें. तो 
आपल्या ताब्यांत असणें आवश्यक आहे ही गोष्ट डिझराएलीसारख्या 
महाधूर्त साम्राज्यवाद्याचे लक्षांत येण्यास फार अवकाश लागला नाहीं. 
त्यानें सुवेश कालवा आपल्या हातीं आणण्याचें ठरवले. प्रत्यक्ष 
स्वारी-लढाई न करतां कजाच्या जोरावर देश ताब्यांत आणण्याच्या 
मार्गाचें अवलंबन फ्रान्स आणि इंग्लंड यांनी केळे. १८६५ ते १८७३ 
च्या दरम्यान इजिप्तमधील तुकेस्थानचा व्हाइसराय इस्माइल्पाशा 


कणही औ..* ३ 


पत्रा व्व 4000 0/०20 40:02 3200 क र 
* रे टे 1 
%.,. ७५6 8.7? 


ह 


५” 
०-02222222-2--222:2/---- 


साभ्नाज्य-संपादनाचे राजमार्ग 


>५८-८८-५८-८८८५८५८”८८८- ५५/८८/५८८५” 


याला या दोन देश्यांनी जवळजवळ १० कोटी पौंडांचें कर्ज दिलें. 

प्रजेला शक्‍य तितकें पिळून आपली पत वाढवण्याची त्यानें शिकस्त 
केळी; पण त्याचा पाय चिखलांतून वर निघेचना. तेव्हां त्याचे 
सुवेझ कॅनाळमधील शेअर इंग्लंडने विकत घ्यावें असें ठरलें. डिझरा- 


. एलीनं .इस्माइलप्राश्याचे शेअर ३६,००,००० पौंड देऊन सन 


१८७५ सालीं खरेदी केळे. इतके करून सुद्धां १८७६ सालीं 
इस्माइलपाशाचें दिवाळें निघावयाचें तें निघाळेंच. त्याच्या कारभारावर 
देखरेख ठेवण्यासाठी एक आंतरराष्ट्रीय कमिशन बस॒वण्यांत येऊन 
एक इंग्रज ब एक फेंच असे दोन दिवाण त्याला मदतनीस म्हणून 
दिळे गेळे. पण पाशा त्यांस जुमानीना. पाशाला कर्ज देणाऱ्या 
युरोपियन सावकारांनी इंग्रज व फ्रेंच सरकारांवर दडपण आणून पाशाला 
तुर्की सरकारकडून बडतफ करवळें व १८७९ सालीं दुसर्‍या एका 
नेभळट पाशाची नेमणूक होऊन पुढील पांच वर्षे इजिप्त हा इंग्रज 
फ्रेंच सरकारांचे जोड अमलाखाली. राहिला. 

पण इजिप्तमधील जनता या परकीय छडबुडीचा द्वेष करूं लागली 
होती. अरबी पाशाचे नेतृत्वाखाढी १८८२ सालीं तिनें बंड पुकारलें. 
तें झोडपून काढण्याचे कार्य इंग्ढंडनें आपल्या शिरावर घेतळें व. 
इंग्रजी आरमाराने अलेक्झांडिया बंदरावर तोफांचा भाडिमार केला. 
फ्रेंच आरमारानें यांत भाग घेतळा नाहीं. त्या वेळीं साम्राज्य- 


. शाहीचा विरोधक म्हणून गणण्यांत येणारा ग्लॅडस्टन हा इंग्लंडचा 


मुख्य प्रधान होता. रेम्से मॅक्‍डोनल्ड हे समाजवादी (1!) गृहस्थ 
पतप्रधान असतांहि हिंदुस्थानांत दडपशाहीला ऊत आला होता; 
७७१७७०0000 चया 6 रुळा कट 3 परळ कत आहत ह 

* इजिप्त वगैरे भूमध्य समुद्राच्या दक्षिण किनाऱ्याचे प्रदेश व सीरिया, 


पॅलेस्टा ड्न ष्र ७ किनार (»२ 
पकषेस्टाइन वगैरे पूर्वे किनाऱ्यावरील भाग हे त्या काळीं तुकेस्थानाच्या 
साम्राज्यांत मोडत असत, 


(८८७ र साप्राज्यश्ाही 
त्याच मासल्याचें हें वरील उदाहरण आहे. इजिप्तमध्ये इंग्रजांचे जे ] 

( म्हणजे ३ कोटी पौंड भांडवल ) निर्माण झाळे आहेत त्यांचें केवळ 

._ संरक्षण करण्यासाठींच आपण हें कृत्य केळें असें ग्लंडस्टनसाहेबांनी 

समथन केलें. पण हिंदुस्थानबरोबरचें दळणवळण अबाधित राखणे 

.हेंच मुळांतळें खरें कारण होतें व तें कांही लोकांनीं उघडपणे 

बोळू्नहि दाखवले. कारण या वेळीं इंग्रजांचा जगाशीं चालणारा जो १ 

१ 


| सबंध निर्यातीचा व्यापार, त्यांपैकीं एकअष्टमांश व्यापार एकट्या 

______ सुवेझ कॅनॉलमधून चालत होता. 

त १८८२ सालीं म्हणजे अरबीपाशाचें बंड मोडल्यानंतर 
इंग्रजांनीं इजिप्तता कारभार आपल्या हार्ती संपूर्णपणे घेतला. 
इजिप्तसाठीं एक राज्यघटना तयार करण्यांत येऊन इंग्रज सछागारांचे 

______ मदतीने तेथील कायदेमंडळें चाळू लागलीं. कायरो येथें ब्रिटिशांचा 

_______ कॉन्सल जनरलम्हणून एक सर्वश्रेष्ठ अधिकारी राहूं लागला. पुढें ९१ ४ 

ज्र साळी इजिप्त हें इंग्लंडचे आश्रित राष्ट्र ( 01०6०01510 ) आहे 

| असें जाहीर करण्यांत आलें. 

ज्याप्रमाणें आळींतळें एक घर घेतळें, कीं सावकार त्या घराच्या 
डाव्या उजव्या बाजूची घरं घेत घेत सगळी आळीच एक दिवस 
आपल्या नांवावर चढवावी अशा दृष्टीनं हालचाल करीत राहतो, 
त्याचप्रमाणें साम्राज्यवादी भांडवलशाहीची कृति असते. इजिप्त 
घेतल्यावर इजिप्तची जणू कांहीं गंगामाईंच अक्षी जी नाइळ तिच्या 
उगमाच्या दिशिळा तोंड करून १८८२ सालापासून इंग्रजांची 
पावळं पडूं हागळीं. या प्रकरणाच्या अगदीं सुरुवातीलाच आपली 
सेसिळ ऱहोड्स ह्या साम्राज्यवादी घेंडाची ओळख झालेली आहे. 
त्याच्या मनांत सतत वास करणारी एक मनीषा अशी होती, कीं 
केप ऑफ गुडहोपपासून कायरोप्यत म्हणजेच अटटँटिक महा- 


। ऑस्कर 


१ 4000॥01000000100र्‍000070..1-102.)0,221000/ध ह > 2११७. /-) 


साप्नाज्य-संपादनाचे राजमार्ग  ढ। क्‍॒।षण५. 


५५-८५ ८”/५५५५५५५/५//५४४“४४४४४४४४/४४४४0” 


सागरापासून भूमध्यसमुद्रापर्थत कोठेंहि ब्रिटिश मुळखाच्या बाहेर 
पाऊल टाकल्यांशिवाय जातां आळे पाहिजे. आफ्रिकेच्या शरीराचा 
माथ्यापासून थेट पायापर्यंत उभा छेद घेत ब्रिंटिश सत्तेची तरवार 
गेळी पाहिजे. सेसिळ र्‍होड्स ही व्याक्ते म्हणजे साम्राज्यशाहीचें 
इंगित बोळून द्ाखाविणारा मनकवडाच होता. १८८२ सालीं सुरू 
केलेल्या ह्या कारस्थानास खाटुममध्यें जनरळ गॉडेनच्या मृत्यूमुळे 
पायबंद्द बसला. पुढें १८८५ सालापासून १८८९ पर्यत इंग्रज जथच्या 
तेथें थबकून होते. या मध्यंतरीच्या काळांत इटळी, जर्मनी बगैरे 
राष्टांचा पाठेंबा 'आपल्या कारस्थानास मिळवण्याची त्यांची खटपट 
चाळू होती. १८८९ सालीं अबिसीनिग्रावर इटलीला. छः करून. 
त्यांनी आपल्या आक्रमणास पुन्हा सुरुवात केली 

पण इकडे फ्रान्सची कांहीं निराळीच योजना सुरू होती 
उत्तरेकडून दक्षिणेकडे इंग्रज सरकत होते तर फ्रान्स पश्चिमेकडून 
पूर्वेकडे मजल द्रमजळ निघाला होता. फ्रेंच कांगोपासून सुरुवात 
करून आफ्रिकेचा आडवा छेद्‌ घेत घेत आपण आरबीसमुद्राच्या 
किनाऱ्यावर एडनच्या पश्चिमेस असलेल्या फ्रेंच सोमालीलँडलळा 
जाऊन मिळावे म्हणून फ्रेंचांचा धाडशी प्रवासी माशेड याचे प्रयत्न 
सुरू होते. अबिसीनियाळा रख्सामुग्री पुरवून अबिसीनियाकडूनच 
फ्रेंचांनी इटलीचा कांटा परस्पर काढवळा. १८९६ मध्यें अडोवा 
येथें इटलीचा पार नायनाट झाला. त्याबरोबर माशैडनें जोरानं पुढें 
सरकण्यास सुरुवात केली 

लॉडे किचनेर नाइलच्या कांठाकांठानें वरवर सरकत होता 
तर फ्रेंच सं्योधक माशीड पूर्वेकडे घुसत होता. त्याची किचनेरशी 
१८९८ साठीं फाशोडा येथे गांठ पडली, सहा महिनेपर्यंत हे दोन 
राष्ट्रांचे प्रतिनिधि एकमेकांसमोर तळ ठोकून बसले होते आणि इंग्लंड 


ह :___ साप्ताज्यशाही | 
_ व फ्रान्स यांची आतां जुंपणार येथपर्यंत प्रकरण येऊन ठेपळें होते. पण 
रशियानें फ्रान्सला पाठिंबा देण्याचें नाकारल्यामुळें फ्रान्सने पड खाडी | 
“ आणि सूडान प्रांत इंग्रजांचे ताब्यांत आला. त्या वेळीं सूडानवर इजिप्त । 
_ आणि इंग्लंड यांचें जोड-वचेस्व राहील असें जाहीर करण्यांत आलें. 
अथात्‌ इजिप्तच जेथें इंग्रजांचे ओंजळीने पाणी पीत होता तेथें जोड- 
वर्चस्व याचा अर्थ एकट्या इंग्रजांचे वर्चस्व असाच होता. त्या वेळीं 
_____ झाकून ठेवलेली ही गोष्ट १९१९ सालीं इजिप्तला 'स्वातंत्रया'चे हक 
_____. बहालकेले तेव्हां उघडकीस आलीच. सध्यां सूडानबर इजिप्तला कोण- 
त्याहि प्रकारचा हक्क सांगतां येत नाहीं. सूडानची जमीन उत्कृष्ट 
-____ असून तेथें उची जातीचा कापूस पिकतो. नाइल्च्या कालव्यामुळ 
_____ व आगगाढ्यांचे सोईमुळे तेथीळ व्यापार गेल्या २५॥२० वर्षात 
____ तिप्पट झाला आहे. सूडानमधीळ कापूस उंची दजीचा असल्या- 
_____ कारणानें सूडानला स्वातंत्र्य देणें म्हणजे त्या कापसावर जगणाऱ्या 
____ भँचिस्टर येथील गिरण्यांना दिवाळें काढण्यास सांगण्याप्रमाणे आहे. 
__ सूडानळा कधीं काळीं स्वातंत्रय मिळणार असेल तर तें स्वतःच्या 
.___ बळावरच संपादन करावें लागेल. 


_._.ळ र्‍होड्ससारख्या साम्राज्यवाढी भांडवलवाल्यानें आणि स्टॅन्ठे- 
___ सारख्या साम्राज्यवादी प्रवाशाने साम्राज्यवाढीला कशी मदत केली 
__ तैं आपण पाहिलें. पण प्रत्येक वेळीं साम्राज्यवादी राष्ट्रं नेहमींच 
_ इतक्या आडवळणाने जातात असें नाहीं. पुष्कळदां अगदीं उघड- 
____ पण आरमार अगर लष्कर पाठवूनहि आपणास हवे ते प्रदेश तीं 
_ हैस्तगत करून घेतात, अगर आपणास सवेस्वीं अनुकूळ असे तह- 
____ नामे करून घेतात. चीनला याचा अनुभव फारच उत्तम प्रकारें 
. आलेला आहे. प्रत्यक्ष सरकारच अश्या प्रयत्नांत पडे म्हणजे. 
__ कोणत्याहि आडवळणी प्रयत्नांची आवश्‍्यकताहि उरत नाहीं. सध्यां_ 


२९५ 
"५५१ 


् 


७०/१४/०४०५ 
(२ ४५ 


साप्राज्य-संपादनाचे राजमार्ग -__ ण 
अल्बेनियाळा आपल्या जाळ्यांत पकडण्याचा जो प्रयत्न इट्लीनें 
चालवलेला आहे त्यांत वरीळ नीतीचाच अवलंब केल्याचें दिसून येईळ.* 


तथ्रापि, आपळें उद्दिष्ट तडीस नेण्यापाठीं साम्राज्यवादी राष्ट्र 


काय युक्त्या योजतील तें सांगणें मुष्किीचें आहे. जपाननें ९८९४ 
मध्यें कोरिया जिंकला. तेव्हांपासून एक नवीनच याक्ते हस्तगत 
- झाली. जो प्रदेश आपणाला हवा असेल तेथील लोक जर एखाद्या 
जुनाट अगर दुर्बळ राज्यांतळे प्रजाजन असतील, तर त्यांना स्वातंत्र्य 
मिळवण्याचे कामी उद्युक्त करून आपलें सैन्य व आरमार त्या 
प्रदश्ांत घुसवायचें आणि नंतर आपणच तो प्रदेश घशांत टाकावयाचा. 


१९०० सालीं अमोरिकेनें थाच मागीनें फिलिपाइन बेटें मिळवली. 


पण फिलिपाइन बेटें मिळवल्यानंतर नाइलाज होऊन अमेरिकेला 
आणखीहि एक प्रदेश त्याच मागीन गिळंकृत करणें भाग पडळें.तो देश 
म्हणजे सध्यांच्या पनामा कालवा ज्या भागांत आहे तो पनामा देश. 

फिलिपाइन बेटें सिंगापूरच्या पूर्वेस आणि जपानच्या दक्षिणेस 
आहेत. हीं बेटें छोटी पण भारी मोळाचीं आहेत. त्यांच्याभोवती 
जपान, इंग्लंड, फ्रान्स आणि जमनी (१९०० सालीं या भागांत वचेस्व 
बसवण्याची जमेनीची फार जोराची खटपट चाळू होती) यांसारख्या 


सुसरींचा गराडा पडलेला असल्याकारणानें हें मागिक त्या केव्हां. 


मटकावतील त्याचा नेम बाटत नव्हता. अमेरिकेच्या एका बाजूला अँट- 
टछॅटिक महासागर आणि दुसऱ्या बाजूळा पॉसाफिक महासागर अशी 
परिस्थिति असल्याकारणानें ही दोन्ही अंगें संभाळण्यास अमे- 
रिकेला पुरेसे आरमार बाळगावे लागे. ९९०० पर्यंत जपानखेरराज 
सगळींच बलाब्य राष्ट्र अमेरिका खंडाच्या पूर्वेळा एकत्रित 


झालेलीं होतीं. त्यामुळे अमेरिकेचें आरमार बहुतकरून अस्टँंटिक 


महासागरांतच तळ करून असे. पण फिलिपाइन बेटें घेतल्यावर 
ना कुलानानननाऱमााे अस्बानिया जिकूनहि घेतला. 
* हृ पुस्तक लिहून झाल्यानेतर इटलीने अल्बेनिया जिकू घेतला, 


। 


राज्यांत मोडत असे. तेथील सरकारबरोबर पत्रव्यवहार सुरू झाला आणि 


(आह ॥११५०१/५॥/१॥/-/७॥॥१/.-१ ५१००५७५११५ ५ , तर 


साम्राज्यशाही 


_ मागच्या दारींसुद्धां आरमारी कुत्रीं बांधून ठेवण्याची आवश्‍यकता, 
. उत्पन्न झाढी. इतकेंच नव्हे, तर वेळ येइल त्याप्रमाणें या समुद्रांतळीं 
आरमारी जहाजें त्या समुद्रांत आणि त्या समुद्रांतळीं या समुद्रांत 
झपार्यानें कशीं नाचवतां येतील याची विवेचना सुरू झाली. 
सुवेझ कालव्याचें उदाहरण जगाचे डोळ्यांसमोर होतेंच. इतकेंच 
नव्हे तर ज्या जगप्रसिद्ध फ्रेंच इंजिनियरानें-लेसेप्सनें-सुवेझ कालवा 
खणला त्यानें अमेरिकेला प्रत्यक्ष कृतीनें एक मार्गीहे दाखवून दिला 
' होता. . सुवेझ कालवा पुरा झाल्याबरोबर हा अचाट कल्पक आणि 
धाडसी इंजिनिअर दक्षिण अमेरिका व उत्तर अमेरिका या जुन्या 
खंडांना जोडणाऱ्या भूमिनाळेकडे वळलां आणि त्यानें तेथें १८८१ 
सालीं खोदकामाळा सुरुवात केळी. सात वर्षे काम चाललें, 
८०००५०३००० पोंड खचे झाले, ५०००० माणसें हिंवतापानें 
मेळी, आणि लेसेप्सच्या कंपनीचे दिवाळें निघून तेथल्या जंगलांत 
लेसेप्सची यंत्रसामुग्री गंजत पडून राहिली. 
पण १९०१ साठीं फिलिपाइन बेटांचा पुरा कबजा हाती. 
आल्यावर अमेरिकेची दृष्टि आपोआप या पनामा-योजनेकडे वळली. 
अँटलॅटिक-पॅसिफिक महासागरांना सांधणारा पनामा कालवा 
किती आवश्यक आहे तें जनतेला पटवून देण्यासाठी ढगेचे 
वर्तमानपत्रांतून प्रचार सुरू झाळा. त्या वेळी थिओडोर रूझवेल्ट 
हा अमेरिकेचा अध्यक्ष होता. पनामा कालवा खोदळा कीं. 
अमेरिकेचें आरमारी सामर्थ्य हुप्पट वाढवल्याप्रमाणें होईल असें त्यानें 
जाहोर केळें. त्या वेळीं पनामाचा प्रदेश कोलंबियाच्या लोकसत्तोक 


2 


कनाल्साठी लागणार्‍या सहा मैल रुंदीच्या जमिनीसाठी १ कोटी 
डाडर राख व अडीच लक्ष डॉलर दरवर्षी भाडें म्हणून द्यावयाचें ठरलें. 


ह 


0 “५321370323. 


साप्राज्य-संपादनांचे राजमार्ग 0002123 


/2/८//-/८८-८--८८८८८८८८४५-/८८८८८४८४५८८ _-.”.४५/-/५४/-५”-५५/-५”५५”/५४€४४४४४४४ 


परंतु कोलंबिया सानिटनें या संधीचा फायद्दा घेऊन जरा अधिक 
ताणून धरण्याचें ठरबळें. ३१ ऑक्टोबर १९०२ रोजीं या वाटा- 
घाटी फिसकटल्या. तथापि रूझवेल्ट असल्या किरकोळ बुजगा- 
वण्यांनीं दबणारा नव्हता. त्यार्ने अमेरिकेच्या कॉँग्रेसला एक संदेश 


पाठवून कोळंबियाची. मान्यता असो वा नसो, कॅनालचें काम हाती. 


घ्यावेंच असा सहा दिला. त्याच वेळीं त्यानें एका मित्राढा लिहिलेल्या 
एका खाजगी पत्रांत तो म्हणतो, 

“ पनामा स्वतंत्र असते अथवा त्याळा या घटकेला स्वतंत्र करतां 
आलें असते तर फार बरें झाळें असते: पण मी असें प्रकटपणें म्हणणें 
म्हणजे बंडाला चिथावणी दिल्यासारखे होईल, तेव्हां तसें तर म्हणतां 
येत नाहीं.'' 9 ; 

पण रूझवेल्टळा जाहीरपणानें तसें म्हणण्याची जरूरीच नव्हती. 
३१ रोजीं ओक्टोबर वाटाघाटी फिसकटल्या आणि पनामाच्या 
जनतेनें बरोबर तीनच दिवसांनीं म्हणजे २ नोव्हेंबर रोजीं कोळेबिया- 
विरुद्ध बंड पुकारळें ! काय दैवयोग पहा ! झाळें, लगेच स्वातंत्रय 


'पुकारण्यांत आळे. अमेरिकेचे दयीसारंग पनामाच्या स्वातंत्र्यवीरांना 
मदत करण्यास तयार होतेच. ते किनार्‍यावर आठे आणि कोलंबिया 
सरकारच्या सैन्याळा त्यांनीं किनाऱ्यावर उतरण्यास मज्जाव केळा. 


५५८५४ 


पनामा फुटून स्वतंत्र बनळें. १८ नोव्हेंबर रोजीं पूर्वीच्याच अटांवर 


( म्हणजे एक कोटी डोळर रोख व २॥ लक्ष डॉलर वार्षिक भाडे 
या अटींवर ) दहा मैळ रुंदीची जमीन अमेरिकेला कायम वहिवाटी- 
साठीं देण्यांत आळी. त्या भागावर अमेरिकेनं तरबेदी करावी व 
सावेभोमत्वाचे हक गाजवावे असेंहि ठरळें. अवघ्या १८ दिवसांच्या 
अवधींत एक राष्ट्र बंड करून स्वतंत्र होऊन दुसर्‍या अवाढव्य 
राष्ट्राच्या उदरांत गडप झालें सुद्धां ! 


द र 
के. “, ५६८७७८० 


____ कॅनॉल्चें काम ताबडतोब सुरू झाळें आणि १९१४ सालचे 
__ महायुद्ध उभे राहिल्यानंतर थोड्याच दिवसांनीं कॅनॉल वाहतुकी-. 
_ साठीं खुला करण्यांत आला. र. 
____ १९२१ साठीं अमेरिकेनें पनामा राष्ट्राटा आणखी २ कोटे 

. ५० लक्ष डॉलर देऊं केळे. त्याचें कारण असें सांगतात को, खुद्द 
____ अमेरिकेंतील तेलाच्या विहिरी आटत चालल्या असून अमेरिकेच्या 
.____ दक्षिणेस असणाऱया प्रदेशांतील म्हणजे विशेषेकरून मेक्सिको, वेने- 
_ झुएला, आणि कोलंबिया या राष्ट्रांतीळ विहिरी झपाट्याने उपसण्यास 
___ सुरुवात केली नाहीं तर इंग्लंड तेळाचे बाबतींत लवकरच अमेरिकेवर 
__ मात करील अशी भीति अमेरिकन इंजिनिअरांनीं व्यक्त केल्यामुळें 
__ पनामाळा खूष करण्याकरतां (कीं त्याच्या हातांत सोनेरी बेड्या 
/_ ठेवण्याकरतां १) ही रक्कम देऊं करण्यांत आली. 
_______ वर साम्राज्य-संपादनाचे जे मार्ग वर्णन केळे आहेत त्यांवरून 
___. सध्यांचे साम्राज्यकर्ते फार क्रूर आहेत, कपटी आहेत, नीच आहेत 
-__. असें जर कोणास वाटत असेळ तर त्यानें तते खुशाल. म्हणावें. 
तथापि इतिहासाचा अभ्यास केला तर देश जिंकण्याच्या याच तऱ्हा 
___. आहेत. जाळपोळ, लटाढूट, विश्वासघात, कत्तळी यांचा जो 
__ परंपरागत वडिल्याजंत हक्क एकोणिसाव्या शतकांतील माणसाचे 
__ हातीं आला तोच त्यानें वापरला. फरक इतकाच कीं, एकोणिसाव्या 
. शतकांतील माणसांचे हातीं जी यांत्रिक शक्ति एकवटली होती व 
.( आज ती पूर्वीपेक्षा हुजारपटींनीं वाढली आहे) तिच्यामुळे त्याच्या 
'झेत्यांचे परिणाम आधेक व्यापक, आधिक भयंकर होऊं लागले. 
. सध्यां मनुष्याचे हातीं अथवा काटेकोरपणानें बोळावयाचें तर मनुष्य- 
_ समाजांतीळ धनिक वर्गाचे हातीं पूर्वीपेक्षा शतपर्टानीं अधिक कार्यक्षम 
__ अशी वाहतुकीची, उत्पादनाची, मतप्रचाराची, व संहाराचीं साधनें 


| 
| 


१ 00604049.221// 202.) :1/1.'/” 8080600101. 
9030121112): 


- साम्राज्य-संपादनाचे राजमार्ग 


आलेली असल्यामुळें. मानवी समाजाच्या शरीरावर त्या साधनांचा 
परिणाम शंभरपटींनीं होतो इतकेंच. पण त्यावरून पूर्वीच्या काळच्या 
ओबडधोबड आणि साध्यासुध्या साधनांनी व्यवहार करणाऱ्या 
मनुष्यापेक्षां सध्यांचा त्याचा वंशज अधिक अनीतिमान्‌ अथवा 
दुगुणी आहे असें समजण्याचे कारण नाहीं. 
उत्पादनसाधनांच्या अंवतींभंवतीं कांहीं सामाजिक गरजा व 
__ सामाजिक संबंध निमीण होतात, त्यांनीं मयीदित व निर्येज्रित अशा 
जगांत माणसें आपले व्यवहार करीत असतात व त्यांच्या व्यवहारांचे 
परिणाम एकंदर समाजावर सौम्यतेनें अथवा तीवतेनें होत राहतात. 
साम्राज्यशाहीचा व्यवहार हा व्यापारी नफ्यातोट्याच्या हिशेबाने 
चाळत असल्यामुळें तिच्या कक्षंत सापडलेली माणसें मग ती. 
धमंगुरु असोत, कीं सैनिक असोत; व्यापारी असोत, कीं 
प्रयोगशाळेंत काम करणारे शाखज्ञ असोत; एकाच कायद्यानें बद्ध 
होऊन 'यंत्रारूढा'प्रमाणे तीं काम करीत असतात. तें यंत्रच जर 
बदललें तर ह्याच माणसांच्या व्यवहाराचा सामाजिक परिणाम निराळा 
झालेला आढळून येहळ व सध्यांच्या व्यवहारांत दिसणारे लोम, 
कपट, नफाळू दृाष्टे, स्प वगैरे प्रवृत्तींना अथे राहणार नाहीं. पण 
हें यंत्र* जोंपयेत कायम आहे तोपर्यत समाज सुधारणें शक्‍य नाही. 


या बाबतींत नॉमेन ळेज यांनी एक उद्दाहरण देऊन वरील 
म्हणणें स्पष्ट केळें आहे. गुलामांच्या व्यापाराच्या काळांतल्या समाजां- 
तीळ व्यवहाराचा दाखला त्यांनीं घेतला आहे. समजा कीं अहा 
जहाजाचा मालक आहे, त्यानें चांगला धनसंचय केला आहे आणि 


*यत्र हा शब्द येथें नेहमीच्या अर्थानें नसून मानवी संबंध; व्यवहार, व वस्तु- : 


उत्पादनाची पद्धति नियंत्रित करणारी समाजरचना या अर्थी तो वापरला आहे. 


०२.३.  ४४- 


2062 0५७४७ ८ ४-१ ७ कळत... 


_ साम्राज्यशाही 


७ 1-% 
>--८-८८८-८८८८५८-/८८/८-८५८८/८८-/५-/८/८८८/५//-/५-/८/८/८८८/८८/८५///८८८//८/८८८//८/८८/८८८/८/-८///<////<</<<./<_._।““““*“*““ 


दरवर्षी थोडाफार तो धमोदायाहे करतो. ब॒ हा त्याच्या जहाजावरील 


कप्तान असून आफ्रिकेंतून अमेरिकेंत नेण्यांत येणारे गुलाम त्याचे 


_____ देखरेखीखाली नेण्यांत येतात. क हा एक निग्नोनाइक आहे. आपली 

जमात सधन व्हावी म्हणून या इंग्रज लोकांकडून दारूगोळा विकत 
__ घेऊन तो दुसऱ्या एका टोळीला पराभूत करतो व त्यांतीळ कैद्यांना 
_ गुलाम म्हणून विकतो. ड हा क पासून गुळाम विकत घेतो व ते 
बळा बिकतो. प्र्न असा आहे कीं, यांत गुन्हेगार कोण£ या 
चारांतीळ प्रत्येकजण आपल्याला प्रैसाअडका . मिळावा म्हणून 
___ आपापले व्यवहार करीत आहे. कला किती अत्याचार करून गुलाम 
पकडावे लागतात हें अला माहिती नसेळ. अ किती नफा उपटतो 


वागवतो त्याची उठाठेव डला कशाला ? पण हे चोंघे एका विशिष्ट 
पद्धतीतील दुवे बनळे आहेत हीहि गोष्ट खरीच; आणि मनांत दुष्ट 


___. . पद्धतीचे पुरस्कर्ते बनलेले दिसतात. 


मला स्वतःला लेजू यांचें उदाहरण तितकेसे समर्पक वाटत 
नाहीं. आपण दुसरें एक उदाहरण घेऊं. समजा की, मला माझ्या- 
जवळचे एक हजार रुपये कोठें तरी गुंतवावयाचे आहेत. माझ्या 
मित्राकडून कळलें कीं, बमी शेळचे शेअर फार चांगळें डिव्हिडंट 
| __ देतात म्हणून मीं त्या कंपर्नाचे एक हजार रुपयांचे शेअर घेतले 
आणि कंपर्नाचे मॅनेजर कंपनीचा व्यवहार नीटपणे चालवून वर्ष- 
अखेर मळा चांगळें भरपूर व्याज देतील या आशेने वाट पाहत 
बसलो. मी कंपनीचा भागीदार झालो खरा, पण कंपनीच्या प्रत्यक्ष 


_ व्यवहाराशी नफ्याची वाट पाहत बसण्यापळीकडे माझा कांहीं संबंध 
__ राहिला नाहीं. | 


२ “कु न ऊ-.८/- ४५.,.८००/४४३..” के ७४0... 32. १... व ४ 
र 1 3 ९" 5 3830400200 व 231 2:20) दन 
0 374 “ * (१76. 
| छन, -*ड ४ 


तें कला माहेती नसेळ. ब जहाजावरील गुलांमाना किती निष्ठुरपणे 


हेतु नसतांहि ते इतिहासांतल्या अत्यंत दुष्ट म्हणून गणल्या गेलेल्या 


ी 


"त 1. (3102. तत 00. /. औ.$ %७ ०.” कोई ये ह किन 17.1. ”.. 
>) के 7५८--३ 0408! टोक कया १4७. 


साम्राज्य-संपादनाचे राजमार्ग 0000000622 
. आपण असें समजूं कीं, बर्मा शेळ कंपनीची डिबोईे येथें एक 
फार मोठी शाखा असून त्या शाखेत १०००० मजूर- पुरुष व 
स्रिया-काम करीत आहेत. कंपनीची भरभराट व्हावी, भागीदारांना 
उत्तम व्याज देतां यावें या सदिच्छेनें, कंपनीचा निष्ठावानू नोकर 
म्हणून तेथील मॅनेजरची ख्याति आहे. तो जातीनें हिंदु आहे. 
पुढें तेथील मजुरांना असें वाटूं ढागळें की, आपणांस मिळते ही 
मजुरी फारच थोडी आहे, तींत वाढ झाली पाहजे. आपली मजुरी 
वाढवावी असा त्यांनीं मॅनेजरकडे अजे केळा. मजुरांना वाढ द्याव- 
याची म्हणजे खचे जास्त होणार, इकडे तर मुंबई सरकारनें पेट्रोलवर 
कर बसवळाच आहे, तिकडे रशियाचे तेळ बाजारांत येण्याची 
धास्ती आहे. असा सारासार विचार करून मॅनेजरनें ती मागणी 
धुडकावून लावली व त्यानें मजुरांना सांगितळें की, परवडत असेल 
तर कामावर या नाहीं तर रस्ता सुधारा. मजुरांनीं संप केला. 
कंपनीचे काम बंद - पडळें. तेढाची मागणी पुरी पाडतां येईना 
तेव्हां गिऱ्हाईक दुसर्‍या कंपनीकडे जाऊं ठागलें. मॅनेजरनें आपलें 
कतेव्य ओळखून दुसरे मजूर कामावर घेण्याचें ठरवले. इकडे 
संप्रवाल्यांनीं दुसऱ्या मजुरांना कामावर जाऊं द्यावयाचें नाहीं असें 
ठरवून ते कंपनीच्या दाराशी निरोधन करूं लागले. मॅनेजरने 
पोलिसांची मदत मागितळी. सरकारनें ती दिळी. कोणाच्याहि 
कायदेशीर कामांत ( कंपनी चालवणे हें कायदेशीर नव्हे काय? 
कतेव्य नव्हे काय ?) कोणी अडथळा केळा तर त्याला संरक्षण 
देण्यास सरकार बांघेळें आहे. पोलीस आले त्यांनीं नव्या मजुरास 
आंत जाऊं देण्यासाठीं रस्ता मोकळा करा असें फमाविलें. संपवाले 
जाईनात. लाठीहछा झाळा---गोळीबार झाला. चारदहा मेले, पांच- 


पंचवीस जखमी झाळे. सरकारच्या कृत्याचा मीं निषेध केला. पण 


साम्राज्यशाही 


"-५/-//- न 
22/2८/८८८८ (८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८“/४€४€४४४€€ 


-“८-///८४५८८८८८<८“- 


वर्षाअखेर सहा रक्‍्क्यांऐवजीं चार टक्के व्याज दिलें असतें तर कंपनी- 
च्या व्यवस्थापकांचाहि मीं निषेध केला असता. 
वास्तविक मजुरींत मढ मागणारे मजूर, कंपनीसाठी पोलीस 


___ मागवणारा मॅनेजर, मजुरांवर लाठीमार करणारा पोलीस, आणि 
_ नफा घटू घटू नये अशी. अपेक्षा करणारा मी यांत नीच 


कोणीच नाहीं- दुष्ट कोणीच नाही. पण आम्ही अशा ' एका 
सामाजिक संबंधाच्या चौकटींत वावरतो आहों, कीं तिच्या मयीदांत 
वावरतांना असे प्रसग अपरिहाये ठरावेत. ती चौकट मोडून तिच्या 
पार न होतांच हे प्रसंग येऊ नयेत अश्यी अपेक्षा करणें अगदीं 
फोल आहे. । 

यापुढें जाऊन आपण अशी कल्पना करूं कीं, बमी कंपनीच्या 
खाणीचे शेजारींच, कांहीं अंतरावर फार मोठ्या तेलाच्या खाणी 
लागण्याचा संभव असून त्या खाणी चालवण्यासाठी मुंबईत हिंदी 
लोकांची कंपनी निघणार आहे अक्शी कुणकुण तेथील मेनेजरांना 
लागळी. शेजारच्या खाणी इंग्रजी भांडवलानें चाललेल्या बमौ 
कंपनीला मिळाल्या तर थोड्याशा भांडवलाच्या आधारें. कंपनीला 
दोन्ही ठिकाणच्या खाणी चाळवतां थेतीलळ, एकाच  मॅनेजरावर 
काम भागेल व नफ्याचे प्रमाण वाढून भागीदारांना अधिक व्याज 
देतां येईल. कंप्रनी इंग्रज, मध्यवर्ती सरकार इंग्रज, मॅनेजर हिंदी, 
नव्या कंपनीचें भांडवळ हिंदी, इंग्रज कंपनीचा मी भागीदार 
हिंदी. ज्या कंपनीचे शेअस मीं घेतले त्या कंपनीचे मॅनेजरानें अशा 
वेळीं काय करावें £ आपल्या इंग्रज मालकांना कळवून हमखास 
पद्रांत पडणारे घबाड परकी कंपनीला मिळवून देऊन माझा 
नफा वाढवावा, कीं त्याच क्षेत्रांत एक जबरदस्त प्रतिस्पर्धी 
निमाण करून आपली राष्ट्रीय वृत्ति दाखवावी £? आणि समजा कीं 


707 . 


साम्राज्यशाहीचें अंतरंग दप 


४ /7-//:“4“““““““““““/““*“““-“““८४५८४४५४५८५“- »५५/५/८//८-/- 


- हिंदी कंपनी निघरूंच नये म्हणून बर्मा कंपनीनें कांहीं लाख रुपये त्यांचे 


पदरांत टाकले व त्यांना स्वस्थ बसण्यास सांगितळें तर त्यांनीं काय 
करावें 2 हा प्रश्न अवघड वाटतो. पण त्याला अवघडपणा येण्याचे 
कारण कांहीं विशिष्ट समाजपद्धति आहे, म्हणजे त्या समाजपद्धतीला 
कारणीभूत झाळेली उत्पादनपद्धति आहे 

म्हणून साम्राज्यशाहीच्या ब्यवहाराचा डोलारा ज्या उत्पादन व 
आर्थिक व्यवहारपद्धतीवर आधारलेला आहे त्यांचें स्वरूप आपण 
समजून घेऊं या. 


:4 


२ 
***» 


साम्राज्यशाहीचें अंतरंग * 


“: जवळजवळ सवे जगाची फाळणी झाली आहे. उरल्या- 
सुरल्या जगाची वांटणी सुरू आहे. कांहीं प्रदेश जिंकले जात 
आहेत, कोठें वसाहती होत आहेत. रात्रीच्या वेळीं माथ्यावर 
दिसणाऱ्या पण दुळेम अशा तार्‍्यांकडे पाहून मनांत विचार येतात, कीं 
शक्‍य असतें तर हीं ग्रहनक्षत्रें पण जिंकून घेतलीं असतीं. असे विचार 
माझ्या मनांत वरचेवर येतात. डोळ्यांना इतकें स्पष्ट दिसणारे तारे 
हात न पोंचण्याइतके दूर असावेत ही किती खेदाची गाष्ट.!" 


* ह्या विषयावर सांगोपांग माहिती हवी असेल त्यांनीं हॉन्सन, लेनिन, 
बुखारित वगैरेची पुस्तकें मुळांत वाचावी. येथें आंकड्यांची गदी न करतां 
केवळ स्थूल वर्णन केळें आहे, । 

सा: 


शक. ५. १४१८”. /८॥** ५0/08/7040”. 2 ' लह. 4:42 आहि. 420 /:.2/04/2,.. 201) 1/-:-. 222: 


म 2//-020 


साम्राज्यशाही 
____ ता. २८ एप्रिल १९३९ रोजी सवे जगाचें जिकडे लक्ष | रि 
. होतें त्या हिटलरच्या भाषणांतीळ हा उतारा नव्हे. पूर्वीच्या एका 
__ प्रकरणांत आपल्या परिचयाचे झाळेळे विख्यात साम्राज्यवादी सेसिळ 
'ऱ्होड्स यांचे हे उद्ार आहेत. अलेक्झांडर ल्हान होता तेव्हां त्यानें 
_ शका बेफाम घोड्याला वठणीवर आणून आपली कतेबगारी प्रकट 
केली; तेव्हां त्याचा बाप म्हणाला, “ मुळा माझे राज्य तुला अगदी 
अपुरे पडेळ.?? अलेक्झांडरने आपल्या ऐन तारुण्यांतच त्या वेळीं 
___.ळ ठाऊक असलेलें बरेचसे जग जिंकले, आणि जिंकावयास जग उरलें 
. नाहीं म्हणून त्यानें म्हणे अश्रहि ढाळळे. हे आधुनिक 'शिकंदर? 
सुद्धां जिकावयास जग उरलें नाहीं म्हणून आकाशाकडे आाशाळभूत- 
. पणाने पाहत बसले आहेत. 
_ सेसिल ऱ्होड्स किंवा जोसेफ चेंबरळेन यांच्यासारख्या साम्राज्य- 
वाद्यांना खरोखरच जग:अपुरें वाटतें. आपल्या “' साम्राज्यशाही !? या 
अथांत ठेनिननें असें म्हटलें आहे की, “ ह्या काळाचें ( १८७०- 
१९१३) वैशिष्टय जर कोणतें असेळ तर तें हें की, जगाची फाळणी 
पुरी झाळी आहे. यापुढें जगाची फेरवाटणी होणें अशक्य या अर्थानें 
. वाटणी पुरी झाली अथे म्हणणें नाहीं. फेरवाटणी शक्‍य आहे. ती व्हाव- 
___ याचें टळत नाहीं. पण भांडवलशाही राष्ट्रांची जी साम्राज्यनीति आहे 
___ तिच्यामुळें आतांपर्यंत पुर्थ्वीच्या पाठीवर मोकळ्या पडलेल्या जागा 
वाटून घेण्याचें कार्य पूर्ण झाळें आहे. जगाचे तुकडे पाडण्यांत आले ते 
प्रथम याच काळांत. आतां यापुढें देश एका मालकाचे हातून दुसर्‍या 
मालकाचे हातीं जातीळ इतकेंच. देशाला मालक कोणीच नव्हता 
तो प्रथमच मालक मिळाला असें होणार नाहीं.” 


____ एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि विशेष करून 
_ शेवटच्या पंचविशींत साम्राज्यशाहीची दौड इतक्या झपाट्यानें झाली 


५. 


७३१६८५४४-५५-६७ ८-१ ५.// 24 (9.९८) "१ 0600 01100 द 
न ॥, 4५. ॥,९५./१२४ डी, भत 


साम्राज्यशाहीचें अंतरंग 


-2//८“--<- _“- 


५८५/८८०५/५५५८८-/-/-८/८८८८८-८५/८८८/-८८८-८/८/८८/८८८८/<- 


कीं तो एक चर्चेचा विषय बनून त्यावर ग्रंथ लिहिळे गेळे. हॉब्सन 


यांचा साम्राज्यशाही हा ग्रंथ सवेमान्य आहे. त्यांत ते लिहितात 


की, १८८४ पासून १९०० पर्यत इंग्लंड, फ्रान्स, आणि जमेनी 


ह्या तीन देशांनीं अनुक्रमें २७०००००, ३६०००००, आणि 


१०००००० चोरस मैलांची साम्राज्ये कमा विली. 
१८६० च्या पूर्वी साम्राज्ये वाढवण्याच्या नीतीला विरोध 
करणारे लोक इंग्लंडच्या मुत्सद्द्यांतच होतें हे आपण प्राहिळेंच आहे. 


__ साम्राज्याचा गाडा आपण हाकीत बसण्यापेक्षा अंकित प्रदेशांना स्वयं- 


शासित करणें हें अपारिहार्यच नव्हे तर इष्ट आहे असें समजण्यांत .. .. 


येई. खुद्द डिझराएलीसारख्या साम्राज्यवाद्याने १८५२ साठीं असे उद्गार 
काढले कीं साम्राज्य हें आपल्या “' गळ्याभोंबतींचें लोढणें '! आहे. 
अशी कोणती गोष्ट एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तराधात घडली 


कीं जिच्यामुळें इंग्ढंड वगेरे सारख्या राष्ट्रांची नवे नवे प्रदेश 


जिंकण्यासाठी धावपळ सुरू व्हावी ! व 
१८७० च्या सुमाराला पाश्चात्य राष्ट्रांतील भांडवल्शाहीचें जुनें 


रूप बदळून तिला नवें रूप प्राप्त झालें. पूवी भांडवल्याहीमध्यें 


खुल्या स्पर्धेला वाव होता तो नष्ट होऊं लागून भांडवल्शाहीमध्यें 


ठेकेदारीचा जमाना सुरू झाला. म्हणजे समान धंद्यांतठे अथवा. 


एकमेकांवर अबळंबून असणार्‍या धंद्यांतठे भांडवलदार एकजूट होऊं 
लागळे आणि त्यांच्याच बरोबर पेढ्या आणि कारखाने यांच्यांतीळ 
भांडवळांत एकसूत्रीपणा येऊं लागला. 

मांडवळशाहींतळी स्पर्धा नष्ट कां झाली £ “ माळाचे दर उतरवून 
स्पर्धा करण्यांत येते. मालाची स्वस्ताई मजुरीच्या उत्पादनक्षमतेवर आणि 


त्याचबरोबर किती प्रमाणावर माळाचें उत्पादन होतें यावर अवलंबून 
आहे. म्हणून मोठें भांडवळ लहान भांडवलांच्या धैद्यांना मारून 


०८५६४.- 6.24: क 
७ पटल - 
डा वी 


का सय यण त्य 


चट र साम्राज्यशाही 


2५ ० 2 डर क 
टाकते. स्पघी सुरू झाळी कीं छोटे भांडवलदार धुळीस मिळतात. 


. पैकी कांहींच भांडवळ बड्यांच्या हार्ती जाते तर कांहींच अजीबात 


नाहीसेंच होतें? असें माक्सेनं १८६८ सालीं लिहून ठेवळें आहे. 

पण ही स्पघी जर थांबवता आली तर दिवाळें निघेपंयत 
भाव उतरवण्याचे कारणच उरणार नाहीं. आपल्या सर्वाच्या 
परिचयाचे असे मोटरचें उदाहरण घेऊं. पुणें ते. नगर 
उतारूंची ने-आण करणाऱ्या पांच कंपन्यांच्या मोटारी आहेत 


असे आपण समजू. पहिली कंपनी एका टक्षाधीशाची आहे. 
' आणि त्यानें दहा मोटारी ठेवल्या आहेत. दुसरीचा मालक 


साधारण बर्‍्यापैकीं आहे व त्याच्या पांच मोटारी आहेत. तिसऱ्या- 
च्या चार आहेत आणि उरलेल्या दोघांच्या तीन तीन आहेत. 
हुहा मोटरवाल्या मालकाच्या मनांत पुणे-नगर रस्त्यावरची सगळी 
उतारूंची वाहतूक आपल्या हातांत ध्यावयाची असली तर तो काय 
'करीळ£ एुण्याहून नगरचें भाढें १॥ रु. असलें तर तें १) रु. 
करील. मग ९ करीळ, नंतर १२ आणे, ८ आणे करील. मोटरला 
ळागणारा पेट्रोळखर्च अंगावर पडणार नाहीं अश्या बेतानें इतकेंच 


_ नव्हे तर कांहीं दिंवस तो अंगावर सोसूनहि गाड्या चालू 


ठेवीळ. चार, आणि तीन गाड्यांचे मालक ऐव्हांना घरीं बसलेले 
असतील, आणलेल्या गाड्यांचे हप्ते चुकते केळे नाहींत म्हणून 
कंपनीने त्यांच्या गाड्या ओढून नेल्या असतील, अगर बारा गाड्यांच्या 
मालकाने त्यांच्या गाड्या स्वतःच विकत घेतल्या असतील. नंतर 


त्याची स्पधी उरली पांच मोटरींच्या मालकांबरोबर. ती फार वेळ. 


चाळू राहिली तर तोसुद्धा डबघाईला येईल, किंवा दहा मोटर- 
वाल्याबरोबर त्यांचा “ जॉईंट !' होऊन स्पधी थांबेळ आणि मग 
नगर-पुणें रस्त्यावर पुन्हा ते हवे तसे भाव चाळ करतील. 


"4822721780: 02९4/.”1027 1,765 -““/8) 


क .रिवयययववययापाा आड. 


| 


> २ र 3 .>.४५>..% ४4112. 1:22: 4102). हं भक 4 “5 
> “शु | »५ प 2१ 


९१ - साप्राज्यशाहीचे अंतरंग १८. ८७४ 


"*"*“**“* 2 & 


४४४८८८८५८८”... 
४४४0४४४0४0४//0///////८-८/८/८८/८/५८८८/८८८८८८८८८-८८/८/८८८८८८८८-८८८८/५८८८- 


असाच प्रकार फार मोठ्या प्रमाणावर इतर राष्ट्रांत चाळत 
हाता. ज्या धैद्यांत अद्यापि ठेकेदाऱ्या निमाण झालेल्या नाहींत तेथें 
'तो अद्यापहि चाळ असल्याचें आढळून येतें. ( उदा. हिंदुस्थानांतील 
सीमेंट, कापड वगैरे धंदे घ्या ) 

१८७० सालानंतर जमेनी, इंग्लंड, . फ्रान्स वगैरे राष्ट्रांतील 
मोठमोठ्या धंद्यांतून संघ, ठेकेदार्‍्या उत्पन्न होऊं लागल्या. ज्या 
स्पर्धेच्या जोरावर भांडवलट्याही वाढली त्याच भांडवल्शाहीर्ने 


स्पर्धेच्या तत्त्वाची हकालपट्टी केळी. १९१९ सालीं इंग्लंडांतील ट्रस्ट 


कमिटीनें सादर केलेल्या रिपोर्टांत असें मत नमूद केळे आहे कीं, 
बहुतेक प्रत्येक धंद्यांत टूस्ट अथवा संघ स्थापन करण्याची वृत्ति 
बळावत असून स्पर्धेला ठगाम लावून भावावर नियंत्रण ठेवणें हा 
त्यांतळा उद्देश आहे. स्पर्धेला कह्यांत कशाला आणावयाचें आणि 
भावांचें नियंत्रण कशाकरतां करावयाचें तें सांगण्याची जरूरी नाहीं 


नफ्याचें प्रमाण वाढत जावें यासाठीं ही यातायात भाडवलवाल्याना ी 


करावीच लागते ! 

आणि एकाद्या धंद्यांतीह प्रमुख कारखानंदारांचा संघ बनला कीं 
आपल्या धंद्यामध्यें दुसरा कोणीहि प्रतिस्पर्धी राहूं नये म्हणून हरतऱ्हेचे 
उपाय योजण्यांत येतात. ठेनिननें आपल्या ग्रंथांत ठेकेदारांकडून 
योजण्यांत येणाऱ्या उपायांची यादी केस्टनर नांवाच्या जमेन 
अर्थशास्त्रज्ञानें लिहिळेल्या एका पुस्तकांतून दिली आहे, ती अशी : 

संघांत सामील न होणार्‍या कारखानदारांस--- 

(९) कच्चा माल मिळूं न देणें 

(२ ) वाहतुकीचीं साधनें मिळूं न देणें 

(२ ) बाजारपेठ मिळूं नये अशी तजवीज करणें 


॥ 


_ साप्राज्यशाही 


> ५/५/५८५ >> 


( ४ ) गिऱ्हाइकांनीं संघार्शांच व्यवहार करावा असा गिर्‍्हाइका- | 
__ कडून करार करून घेणें 

(५) माळाचे भाव उतरवीत जाणें. कांहीं काळपर्यंत ऐन 
किंमतीपेक्षा कमी किंमतींत माळ विकतां यावा म्हणून लक्षावधि 
रुपयांचा तोटा सोसणे 
ह (६) मजूर न मिळतील | > 
_' . (७) क्रजे न मिळेल अशी तजवीज करणें. 
| (८) बहिष्कार पुकारळा जाईल | 

भांडवलवाल्यांच्या संघटनेला अश्या प्रकोर सुरुवात झाली कीं 
___ त्यांच्यांत आणखी एका धंद्याचे प्रतिनिधि येऊन बसतात, ते म्हणजे 
_ पेढीवाळे. पेढीवाल्यांचा अथवा बँकांचा मोठ्यांतठा मोठा गुण हा 
_ कीं मधमाशी ज्याप्रमाणें भोपळ्याच्या फुलापासून तों करवंदाच्या 
_____ फुलापर्यतच्या सर्वे तऱ्हेच्या फुलांतील मध गोळा करून मोहोळ 
___ भरते, त्याप्रमाणे बँकांच्या द्वारा पेढीबाला देशांतीळ कानाकोपर्‍्यांत 
______ राहणार्‍या माणसाच्या सात पदरांतल्या गांठीचे पैसे आपल्या बँकेत 
आणन साठवतो. माक्‍सेने म्हटळें आहे कीं “फार मोठ्या प्रमाणावर 
उत्पादन सुरू झाळें कीं एक नवीन शक्ति कार्यक्षेत्रांत वावरूं लागते 
ती म्हणजे पेढ्या ही होय. स्पर्धेच्या क्षेत्रांत तिचा हत्यारासारखा 
उपयोग करून घेतां येतोच; पण समाजांत मोठ्या अथवा छोट्या 
_ प्रमाणांत पसरलेला जो धनसंचय आहे तो अदृऱ्यं हातांनी एकत्र 
____._. करून कांहीं वैयक्तिक अथवा संघटित झालेल्या भांडवलवाल्यांचे 
____ हार्ती आणून देण्याचें कार्य त्या करतात. पेढ्या हें भांडवलाचे 
केंद्रीकरण करणारें येत्र आहे.” 
_ ____._. प्रचंड प्रमाणावर उद्योगधंदे चाढावयाचे म्हणजे कर्जाऊ रकमांची 
____ जरूरी लागतेच. अशा वेळीं पेढीवाल्यांचेकडे धाव घेतल्यावांचून 


साल्नाज्यशाहीचे अंतरंग 

गत्यंतर राहत नाहीं. कारण दश्ांतळा पैसा उद्योग-धंद्यांसाठीं 
हमखास कोठें मिळणार असेल तर तो बँकांकडेच. 

साहजिकच पेढीवाल्यांना महत्त्व प्राप्त झाळें आणि इंग्लंड वगेरे 


- सारख्या राष्ट्रांतून प्रचंड पेढ्या स्थापन होऊं लागल्या; इतकेंच नव्हे 


तर त्या पेढ्यांचेंहि कारखान्यांच्या धतीवर संघटन होऊं लागलें. 
आणि हें संघटन जसजसें वाढत चालळें तसतशी त्यांच्या हातीं फार 
मोठी सत्ता एकवट ठलागळी. दाभर पेढ्यांच्या ऐवजीं देशांत 
चारच मोठ्या पेढ्या व्यवहार करूं लागल्या कीं कोणत्याहि 
धेद्यासाठीं भांडबळ लागळें म्हणजे त्या चार पेढ्यांपैकी कोणत्या 
तरी एका पेढीचे उंबरठे झिजवणें प्राप्त झाढें2 अशा 
परिस्थतीत पेढ्यांचे हात अनेक प्रकारच्या कारखान्यांत शिरू 
लागले. ज्या धंद्याला कजे दिलें असेळ तो धंदा चालतो कीं नाहीं 
म्हणजे कजोऊ रक्कम. देणाऱ्या. पेढीच्या मनासारवा चालला आहे 
कीं नाहीं हें ती पेढी पाहणारच. याचाच अथे धंद्याच्या व्यवहारा- . 
वर त्या पेढीचें नियंत्रण राहणार आणि तें चांगळें परिणामकारक 
व्हावें म्हणून आपल्या विश्वासाचे कांहीं लोक त्या धेद्यांतील 
डायरेक्टरांचे म्हणजे नियंत्रकांचे अथवा व्यवस्थापकांचे 
जागीं घुसडण्याचा प्रयत्न पेढीवाला करीत रहाणार. धंद्यावर 
नियंत्रण ठेवण्याचा दुसराहि एक मार्गे पेढ्यांचे खिश्ांत असतो. 


भ 


कोणताहि धंदा निघण्याचे वेळीं त्याचें भांडवळ जमवण्यासाठी भाग ५ 


( शेअर ) विक्रीला काढतात. ते मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करूनहि 
धद्याचें नियंत्रण आपल्या हातीं ठेवणें बँकांना शक्‍य असतं. 
येणेप्रमाणे धेदे आणि पेढ्या. यांचे परस्परसंबंध वाढत जातात 


ते इतके कीं पुष्कळ वेळां कारखान्यांतीळ डायरेक्टर आणि बँकांचे 


डायरेक्टर ह्या एकच व्यक्ति आहेत असें आपणांस आढळून येतें. 


साभ्राज्यशाही. 


(-५८/-/५८/-/५८/-/-८/./८/५८/८/-//-/८/-/८/८८/८/८/५-५//८/८//८//”€€€४€४४४४४ 


2५” 


उद्योगधंद्यांचे ज़ संघ बनतात ते अनेकविध असतात. एकाच 


____ प्रकारचे धंदे एकत्र होऊन संघ बनतो. उदाहरणार्थे, हिंदुस्थानांतील 


सीमेंटचा धंदा. पूर्वी हिंदुस्थानांत अनेक सीमेंटचे कारखाने होते व 


ते अनेकांच्या मालकीचे होते. त्यांचे एकीकरण होऊन असोसिएटेड 
समिट कंपनी नामक कंपनी स्थापन झाली आहे.* पण प्रत्येक 


वेळीं संघ होतात ते एकाच प्रकारच्या उद्योगधंद्यांचे होतात असें 
नाहीं, तर ते परस्परपूरक धंद्यांचोहे होतात. उद्दाहरणार्थ ठोखंड, व 
पोलाद तयार करणारी एक फार मोठी कंपनी आहे असं मानलें 
तर तिळा लागणारा हजारों टन कोळसा दुसर्‍या कंपनीकडून 
घेण्याऐेवजी ती स्वतःच कोळशांच्या खाणी चालविण्यास घेईल 
अथवा फोड यांचा मोटार कारखाना आहे, तेथें दरवर्षी 
लाखों रबरी चाके लागतात, तीं दुसऱ्या कारखान्यांतून न घेतां 
स्वतःच्याच कारखान्यांत ते तीं चाके तयार करतीळ किंवा रबरी 
वचार्के तयार करणाऱ्या कारखान्याबरोबर गट बनवतील. 


समजुतीसाठीं आणखी एक काल्पनिक उदाहरण घेऊं. कॉँग्रेस 
सरकार देशी उद्योगधंद्यांना उत्तेजन देणार आहे ही गोष्ट जाहीर 
झाळी आहे. त्याचा फायदा घेऊन कांहीं मंडळींनीं असें ठरवळं कीं 


_ कागदाचा लगढा तयार करण्याचा एक कारखाना कारवारच्या 


बाजूळा काढावयाचा. कारखाना तिकडे तेथे काढण्याचें कारण असे 
कीं तेथें लगद्यासाठीं आवरयक असणारें कच्चे द्रव्य ( बांबू ) मुबळक 


___ तयार होतें, आणि सरकारकडून अत्यंत स्वस्त दरांत मिळतं. धंदा 


नवीन आहे, अद्यापि लोकांचा विश्वास बसलेला नाहीं, त्यामुळें भाग 


सध्यां या कंपनीला रोठ डालमिया यांची कपनी प्रतिस्पर्धी म्हणून उभी 


ञ -_ आहे, पण कांहीं दिवसांनीं असोसिएटेड सीमेंट आणि डालमिया यांचा एक 


जबरदस्त गट होण्याचा संभव आहे. 


न %/20/6522 3242021020. 2212: ):71707117/02:072 
साप्राज्यश्ाहीचं अंतरंग -  -७३ 


>*/५/*. '२५९/५/५/५--० 


विकण्यास अडचण पडत आहे असें पाहून मंडळी “ कृष्णागोदावरी 
बँके! कडे गेलीं. बँकेनें सवे परिस्थिति पाहिळी व दहा लाखांच्या 
विक्रीस काढलेल्या भागांपैकी पांच लाखांचे भाग खरेदी केले. यापुढें 
कंपनी निघाल्यावर तिचा धंदा बुडीत होऊं नये म्हणून कृष्णा-. 
गोदावरी बँकेचें व्यवस्थापकमंडळ दक्ष राहणारच, व कंपनीच्या 
डायरेक्टरांत आपल्या डायरेक्टरांपैकीं कांहीं लोक असावे अशी 
: खटपटहि तें करणार, पि 
लगदा तयार करणारी कंपनी उत्तम चाटू ढागली असें समजू 
मग लगदा तयार होतो तेथेंच कागद म्हणजे पक्का माळ तयार 
केला तर तो स्वस्त दरांत परवडेळ आणि घसघशीत नफा मिळवतां 
येईल अक्षी रास्त आशा मनांत धरून कंपनीने “' कारवार कागद 
कंपनी” नांवाचा कारखाना. काढून कागद तयार करण्यास सुरुवात 
केळी. कंपनी मोठी झाली. भांडवळ १० लाख होतें तें एक कोटीच 
झाळें. कजीऊ रक्कम देतांना आणखी एका ' सह्याद्रे ' बँकेचे डायरेवटर 
या मोठ्या कंपनीच्या डायरेक्टर मंडळांत शिरछे. पुढें असा बूट 
निघाळा कीं कारवारांत नारळीचें उत्पन्न होतें त्या नारळांपासून 
तेळ, काथ्या सुंभें वगेरे माळ मोठ्या प्रमाणावर तयार केला आणे 
तेलापासून उत्तम साबण तयार केलें तर चांगळी किफायंत होईल. 
तेव्हां वरील दोन बँकांनी आणखी एक “' कोंकणटक्ष्मी ” म्हणून 
कंपनी स्वतः भांडबळ पुरवून काढली. तीहि ठोक चालू लागली. ' 
नंतर अश्ली कल्पना निघाली कीं कोल्हापूरजवळच्या. फोंडा घाटांत 
' अल्यामिनियम सापडते पण तें तेथील दरबार काढण्यास तयार नाहीं; 
तीच पर्वताची ओळ कारवारास गेढी आहे हें लक्षांत घेऊन आपण 
आपल्या भागांत अल्युमिनियम शोधण्याचा प्रयत्न कां न करावा १ 
कल्पना येण्याचा अवकाश कीं “ कृष्णा-गोदावरी ' व “ सद्याद्रि” 


साश्राज्यशाही 
_. बँकांच्या प्रमुखांनी तिकडे संश्योधक पाठवले. त्यांनीं अहवाळ सादर 
. केला कीं कारवारच्या डोंगरांतहि अल्युमिनियम आहे. तेव्हां 
“ कारवार अल्युमिनम्‌ कंपनी '” निघाली. आतां “ कारवार-कागद 
:“ कारवार टक्ष्मी ' आणि “ कारवार अल्युमिनम्‌ !” या कंपन्या 
निरनिराळ्या अंतरावर चालवावयाच्या म्हणजे जळणाचा खर्चे फार 
येतो; तेव्हां घाटमाथ्यावरची एक नदी अंडवून तिच्या पाण्यावर वीज 
तयार करून ती तिन्ही कंपन्यांना पुरबावी व तीच वीज वर नेऊन 
घाटमाथ्यावरील बेळगांव वगैरे शहरांनाहि पुरवावी म्हणजे उत्पन्नाचे 
आणखी एक साधन हातीं येईल असा हिशोब करून “' कारवार 
बिजली कंपनी ?' स्थापन झाली. 

आतां या चार कंपन्या आणि ढोन बँका यांचे संबंध कसे 
असतील त्याची कल्पना करा. त्या सर्वांचा एक गट बनेळ आणि 
_ लो चांगला सामर्थ्येवान्‌ असा गट बनेल यांत दका नाहीं. त्याच- 
___._ प्रमाणं या सहा घटकांतील प्रमुख मंडळी सामान्यपणे तीच तीच 
___. असतील हेंहि उघड आहे. | 
__ हिंदुस्थानांतील उद्योगधंद्यांचे भांडवळ संघटित होत जाऊन ते 
कांही प्रमुख व्यक्तींचे हातांत कसें एकवटळें आहे तें पाहावयाचे 
असेंळ तर भाई अशोक मेहेता यांनीं * काँग्रेस सोशलिस्ट ! पत्राच्या 


आपण त्यांनीं दिलेलीं एकदोनच उदाहरणें घेऊं. 

-____ “अँंड्यू यूल आणि कंपनी? या व्यवस्थापक कंपनीच्या व्यवस्थे- 
__.. खार्ठी एकंदर ५४ धंदे असून त्यांत १९ ज्यूटचे, १५ चहाचे, 
__ १२३ कोळशाचे, २ वाहतुकीचे, १ साखरेचा, ९ विम्याचा आणि 
_ इतर ११, इतक्या धंद्यांचा अन्तभोव होतो. त्याचप्रमाणें मार्टिन 
____ आणि कंपनी नांवाच्या दुसर्‍या कंपनीकडे एकंदर २६ कार- 


१९३६ सालांतील ३६ ते २९ अंकांत लिहिलेले लेख वाचावे. _ 


“  साप्राज्यशार्हाचें अंतरंग 


यर 22४४४४४४४४४ 


./५५५५/५//५५५/५/५/४४४४४५८ 


खान्यांची व्यवस्था असून त्यांत ७ कोळशाचे, ८ इलेक्टिसिर्टाचे, 
१ इंजिनियरिंगचा, ८ वाहतुकीचे व इतर २ असे धैंदे सामावठे 
आहेत. अशा प्रकारें सात कंपन्यांचे हाती २०१ कारखान्यांच्या 
नाड्या असल्याचें त्यांच्या ठेखांवरून दिसून येईल, यांत आणखी एक 


लक्षांत ठेवण्यासारखी गोष्ट अशी आहे कीं, या सात कंपन्या म्हणजे 


इंग्हंडांतील याहिपेक्षां प्रचंड कंपन्यांची केवळ शेपटें आहेत. उदा- 


हरणार्थ, ५४. धंद्यांचें नियंत्रण करणारी ही अँड्ये यूल कंपनी 
छंडनमधीळ यूळ कॅटो आणि कंपनीशीं निगडित झाळेळी आहे. 


अँडूच्र यूळ केपनीच्या ५४ धेद्यांतीळ डायरेक्टरांच्या १५१ जागा 


४० व्यक्तींचे हाती आहेत. त्यांत देखीळ ७ जणांचे हातांत ९८ 
जागा असून तिघांचे हातीं १७ डायरेक्टरांच्या जागा आहेत. 

आतां व्यक्तींचे दृष्टींनेंविचार केळा तर ईं. डब्ल्यू. वॅट्स नांवाचे 
एक गृहस्थ ५९ धंद्यांत डायरेक्टर म्हणून काम करीत आहेत. सर 
पुरुषोत्तमदास ठाकूरदास हे २४ ठिकाणीं डायरेक्टर आहेत, आणि 
सर ढछूभाई सामळदास हे १७ ठिकाणीं डायरेक्टरचें काम पाहात. 
वेट्स्‌ साहेबांच्या ५९ धंद्यांत १२,००,००,००० रुपयांचं भांडवल 
गुंतठेळें असून सर ढल्लूमाईचे हाती १२ कोटींचे भांडवळ आहे. 
पण सबीत सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास यांचा नंबर वर लागेल, 
ते एकूण ४१२००००००० रुपयांच्या भांडवलाचे नियंत्रक आहेत. 

ही हिंदुस्थानांती गोष्ट सांगितली, याच आंकड्यांची दसपट, 
शेभरपट करा म्हणजे पाश्चात्य व पोवात्य राष्ट्रांतील फोड, मॉगन, 
रॉकफेलर, स्ताइडर, व्हिकर, करप, मित्सुई इत्यादि भांडवळवाल्यांची 
- व त्यांच्या संघटित भांडवलाच्या सामथ्यींची कल्पना येईल. 


आणि नेमका हाच प्रकार युरोपीय राष्ट्रांत १८७० पासून 


> २.० 


_ ७६ साप्राज्यशाही 


२५०५-५५-८८ 


->५-८/---<५-<-“ 


मोठ्या जोमानें खुरू झाळा.* म्हणूनच भांडवलाहीच्या एका नव्या 
पर्वाला तेव्हांपासून सुरुवात झाळी असें म्हणतात. भांडवलही 
नव्या स्वरूपांत अवतर्णि झाल्यापासून दोन गोष्टी घडून आल्या 
पहिली गोष्ट म्हणजे स्पधा नाहींशी झाली व त्यामुळें गडगंज नफा 
मिळूं छागून बँकांचेपार्शी रिकामें पडून राहीळ इतकें भांडबळ जमू 
लागळें. आणि दुसरी गोष्ट अशी कीं मालाचे उत्पादन. अवाढव्य 
प्रमाणांत होऊं लागून त्याला घरचें गिऱ्हाईक पुरेसे होईना. न 
खपलेल्या मालाचे ढीगच्या ढीग गुढामांत आणि न गुंतवलेल्या 
भांडवलाच्या संदुकाच्या संदुका बँकांच्या तळघरांत पडल्या आहेत 
अर्से दृशय दिसू लागलें. माळ आणि भांडवल या दोघांना .वाट 
फोडून देणें आवश्‍यकच होतं. युरोपकडे अथवा अमेरिकेकडे 
ळण्याची सोय उरली नव्हती, कारण त्या देशांनी आपल्याभोवती 
जकातीचीं उंचच उंच कुंपणे घातलीं होतीं. शिवाय त्यांच्यापाशींहि 
माळ आणि पैका झपाट्याने साचू छागळा होता. ह्या संपत्तीच्या 
फुगत चाललेल्या पाण्यास पसरण्यासाठीं क्षेत्र मिळावे म्हणूनच या 
काळांत साम्राज्य वाढवण्याचें धोरण पतकरण्यांत आलें. 
कांगोचा प्रवास करून आल्यावर स्टॅन्ठे प्रथम इंग्रजांकडे गेळा 
हें मार्गे सांगितळेंच आहे. त्यानें आपल्या प्रवासाचे वणन श्रोत्यांपुढे 
करतांना काय सांगितलें तें बाचा : 

“ कांगोच्या प्रवेशद्ठारापलीकडे ४ कोटी लोक उभे आहेत 
आणि मँचेस्टरचे गिरणी-माळक त्यांना वस्त्रे लेववण्यासाठीं आतुर 
झाळे आहेत. त्यांना लागणारें लोखंडी सामान तयार व्हावें म्हणून 
बर्गिंगहॅममधीळ लोखंडाच्या मट्ट्या तापून लालभडक झाल्या आहेत 


_ * ह्याबद्दल विशेष माहितीसाठी लेनिनच्या साम्राज्यशाही या पुस्तकांतील 
प्रकरणें १, २ व ३ वाचावींत 


अ. ९॥६/५११//./ ० ./). 1.20 
- ५, १५८-५॥॥////८ 
“ * 1.>%/.> 


साभ्राज्यशाही चे अंतरंग य ७७ 


"५९/५/५”- 


त्यांतूनच त्यांच्या वक्षःस्थलांना शोमबणाऱ्या चिजा« तयार होतील. 
आणि ख्रिस्ताचे सरदार जे पाद्री ते आपण या अज्ञान-सागरांत 
डुबलेल्या लाडक्यांना केव्हां बर काढूं या विचाराने तळमळत आहेत.” 

युरोपांतीळ कारखानद्वारांना साम्राज्यश्याहीचा मार्ग सापडला. 
इतरांनींहि तोच मार्ग सुधारण्याचें ठरवळें. अमेरिकेंतळा एक आंमदार 
१८९८ सालीं म्हणतो :-- 

६: अमेरिकन लोकांना वापरतां येणार नाहीं इतका माल 
अमेरिकेंतळे कारखाने तयार करीत आहेत आणि खाऊन संपणार 
नाहीं इतकें धान्य अमेरिकन भूमींत तयार होत आहे. मवितव्यतेनें 
'आपणांसाठीं एकच नीति आंखून ठेवली आहे. जगाचा बाजार 
आपल्या हातीं आला पाहजे आणि आपल्या हातांत तो येणारच. 
तो कसा हस्तगत करून घ्यावा तें आपल्या आईने ( इंग्लंडने ) 
आपणास शिकवटेंच आहे. अमेरिकन मालाचा प्रचार करणाऱ्या 
वखारी आपण जगभर प्रस्थापित करूं या. आपल्या जहाजांनीं 
समुद्र भरून टाकूं या. आपल्या प्रतिष्ठेळा साजेशीं आरमारी दले 
खडी करूं या. आणि मग आपल्या व्यापारी तळांच्या भोवती 
आपलें निशाण फडकवणारीं स्वयंशासित वासाहतिक राष्ट्रें तयार 
होतीळ व तीं आपल्यावरोबर व्यापार करूं लागतील. 

व्यापार, आरमारें, वसाहती, साम्राज्ये ! 

येथें अडा एक प्रश्न कोणी कोणी उपस्थित करतात कीं, 
संघटित भांडवलशाही निमीण झाल्यामुळें घरीं पुरेना इतकें भांडवल 
आणि घरच्या माणसांना संपेना इतका माळ, तयार झाला म्हणतां 
याचा अभ्रे इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका, जमेनी वगैरे देशांतील दारिद्य 
फिटळें अता करावयाचा कीं काय £ तर तसें नाहीं. भांडवलशाहीची 
हीच तर अचाट आणि विपरीत करणी आहे कीं तिच्या राजबटींत 


खे. 


2८८८५८८८८८ ८४८८८/-८८-/<८<4<५<-----4-__4>4“४४४४ 


संपत्तीच्या गाभार्‍्यांत द्रारिद्य आणि समृद्धीच्या सागरांत उपास- | 
__ मारीचा वडवानल नांदू शकतो. युरोपियन देशांतल्या गरीबांच्या 

'वस्तींत. हजारों प्रकारच्या सुधारणा करतां येण्यासारख्या होत्या. पण 
__ त्यांचेकडे लक्ष देण्यास भांडवल्शाहीला फुरसत नव्हती खरें 
__ बोलावयाचे तर अशा गोष्टींकडे. लक्ष पुरवणे ही भांडवलशाहीची 
प्रकृतिच नव्हे. इंग्लंड, फ्रान्स वगैरे राष्ट्रांच्या तिजोर्‍यांत हजारो. 
पौंड आणि फ्रांक परंदेशीं केव्हां जावयास मिळेळ म्हणून तळमळत 
_ पडले होते र. 
_____ कारण समाजाच्या हितासाठी काय पाहिजे याची चौकशी 
.__ झांडवलळवाळा कधीं करीत नाहीं. याचसाठीं रस्किननें मोठ्या ऱ 
तिरस्काराने पाश्चात्य राष्ट्रांत त्या वेळीं साठलेल्या अथोळा 
वेल्थ अनर्थ इल्थ असें म्हटलें आहे. भांडवळवाला एकच प्रश 
विचारतो, “ मळा यावर किती नफा सुरेळ?' आणि जेथें. 
____ नफा तेथें भांडवळ जाईल. मग त॑आपपर पाहत नाहीं, मायदेश 
_ शत्रेदश पाहत नाहीं. मांजराला आपुलकी नसते, त्याला आपलें पोट 
' तेवढे दिसते असें म्हणतात. तें खरें की खोटें कोणास ठाऊक. पण 
भांडवळ मात्र नफ्याशिवाय दुसरी गोष्ट ओळखीत नाहीं. एवढें खरें 


म्हणतांच येणार नाहीं 
यासंबधी ळेनिननें आपळे विचार पुढीढप़रमाणें मांडळे आहेत. 
“ सव्रे देशांतून मागसळेल्या स्थितींत आढळून येणारी शेती 
. सुधारावयाची असें मांडवळशाहीनं ठरवळें, जनतेच्या राहणीचे मान 
___ सुधारण्याची तिनें खटपट केठी........ तर फाजील भांडवळ झालें 
___ आहे असें म्हणण्याची पाळीच कधीं येणार नाहीं. पण मग 
__ भांडवळशाहीला भांडवलशाही म्हणतां येणार नाहीं. पण तिचें स्वरूप 


“ग २७.५५ कल हा, 


सास्राज्यशाहीचे अंतरंग ी ७९, 
। १ शं 
जोपर्यत कायम आहे तोंपर्यंत जनतेच्या राहणीचा दर्जा सुधारण्या- 
साठीं फाजीळ वाढलेल्या भांडवलाचा उपयोग कधींच करून घेण्यांत . 
येणार नाहीं. कारण मग नफ्यास काट मारावा लागेल. त्याऐवर्ज[ 
बाहेरच्या देशांत भांडवळ पाठवून नफा अधिक मिळवण्यांत येईल. 
धनिक आपलें भांडवळ मागासलेल्या देशांत पाठवतील. असल्या देशांत 
नफा चांगळा मिळतो. कारण तेथें भांडवळ मिळणें माष्किर्लाचें असतें, 
जमिनी स्वस्तांत पडतात, मजुरी कमी असते, आणि कच्चा मालहि 
सवंग मिळतो.?! » 
तात्पये, संघटित भांडवलामुळें व पेब्या आणि उद्योगधंद्रे यांच्या 
___ एकजुटीमुळें जो अपरंपार माळ व पैका साठला होता त्या दोघांनाहि 
साम्राज्य-संपादनामुळें वाट मिळाळी. समजा कॉ इंग्लंडने 
हिंदुस्थानाळा एक कोटी पौंड कजे दिळें तर हें कजे इंग्लंडकडून 
अश्याच अटीवर देण्यांत येईल कीं हिंदुस्थानाला लागणारा माल, 
मग ते आगगाडीचे रूळ असोत कीं इंजिने असोत, विजेचे 
डायनामो असोत, रायफली असोत, कीं कापड विणण्याचीं यंत्रे 
असोत, हिंदुस्थानानें इंग्ढंडकडूनच घेतळीं पाहिजेत. ह्या चोख 
व्यवस्थेमुळे कजीवर व्याज मिळते आणि माळावर फायदाहि 
- मिळतो! आणि बँका आणि कारखाने मोठ्या थारानें 
कालक़मणा करूं लागतात. अथीतूच बँकेत पैसे ठेवणारा 
ठेवीदार आणि कारखान्यांचा भाग ( शेअर ) घेणारा भागीदार 
असल्या व्यवहारावर खूष होऊन साम्राज्यशाही होच जगाचें 
खरें कल्याण करणारी शक्ति आहे असें मोठमोठ्याने मुठी वळून 
सांगण्यास तयार झाले, ते साम्राज्य वाढवण्यास आणि रक्षण करण्यास 
तरुण वर्ग सिद्ध झाला, आणि किप्लिंगसारखा कवि साम्राज्याचे 
._ प्रवाडे मोठ्या गुरमीनें गाऊं लागला तर नवल कसळें £ या दृष्टीने > 
र क अ; 


शि 


पि ष्टी 


मि ह 00.00000000000000000000पतश्‍रयाय 4 
५६५५०७ ५०१५५५७१३० ब:: ०200५) र ३, न 
१2०० 9 ह र 


व ! साभ्राज्यशाही 


>८८८८८८८८/८८८८/४८८८८४५४८४८८४८८५४४/४४/८/८४/५४५५८४५८८५-८- 


ऱ जगाच्या आर्थिक इतकेंच नव्हे तर सामाजिक जीवनाचे नियंत्रण 

_ ” _ करण्याची प्रचंड शक्ति पेढ्या-कारखान्यांचे हाती. आली आहे. 

___ म्हणूनच १८७० पासून अद्यापपर्यत चाळू असलेल्या युगाला पेब्या- 

कारखान्यांचे युग म्हणंजेच साम्राज्यशाहीरचे युग असें म्हणतात. ग 

-___ . ही परिस्थिति ध्यानांत धरूनच हॉब्सननें १९०२ साठी 

-____ प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या पुस्तकांत साम्राज्यशाहीची व्याख्या अशी 
जं केली कीं; | - 

“ स्वतःच्या देशांत जो माळ आणि जें भांडवळ खपवतां. 
येईनासें होतें त्या फाजील साठलेल्या भांडवळाला परदेशांतील बाजार- 
पेठा आणि उद्योगधंदे यांच्या द्वारा वाट करून देण्यासाठीं उद्योग- 
धंद्यांचें नियंत्रण करणार्‍यांनी केलेला प्रयत्न म्हणजेच साम्राज्यश्ाही.!” 

__ हे प्रयत्न सुरू झाळे कीं भांडवलवाल्यांच बरोबर सैन्य द्यावें 
लागतेंच. कारण प्रचंड प्रमाणांत चालणाऱ्या कारखान्यांना जा प्रवेतप्राय 
कच्च्या मालाचा ढीग लागतो तो आणण्याचें काम एकट्या व्यापाऱ्या- 
कडून होणें शक्‍य असत नाहीं. कच्च्या माढांचे देश मागासलेले 

______ असले तरी स्वाभिमानी लोक तेथेंहि आढळतात. त्यांना नव्या युगाची 
_____ ,शिकवण बंदुकी-तोफाशिवाय नीट देतां येत नाही. १९३५ साठीं 

जु इट्लीनें अंबिसीनियावर चाळ करून जाण्याचें ठरवळें तेव्हां ८ ऑगस्ट 

१९३५ च्या न्यूयॉक टाइम्समध्ये पुढीलप्रमाणें मजकूर आला होता. 

इटळी आवि्सीनियांत कापूस पिकवणार, 
त्या उत्पन्नांतून लढाईचा खर्च भरून निघेल, 
कापसाची प्रचंड प्रमाणावर आयात. सोनें, लोखंड, ऐंटिंनम 
तांबे, वगेरे धातु मिळोत अगर न मिळोत, सध्यां खर्चे होत 
असलेले अब्जावाधे लिरां एकट्या कापसाच्या उत्पन्नामुळे मरून 
निघतील, असा इटलीला विश्वास वाटतो. जा 


ऱ 


0७० ५५ म 


त शा 


साम्राज्यशाहीचं अंतरंग 34020 7700)7)-. 

ह अट कवल या मळा म यी अय 

प्रतिवर्षी इटली सुमारें ७9००००,००० लिरांच्या किंमतीचा 
कापूस अमेरिकेतून खरेदी करतो. तो पैसा जवळ जवळ सगळा 
अमेरिकेंत जाता. त्याचप्रमाणें कॉफीच्या खरेदीचा पैस्ताहै-- 
१८५०००००० लिरा, अमेरिकेडाच मिळतो. हे दोन पदार्थ 
मिळून इटलीच्या एकंद्र आयातीपैकीं १३.५ टक्के आयात होते. 

साम्राज्ये मिळवावयाचीं तीं यासाठीं. 
_ संघटित भांडवलशाही आपल्या व्यापारी मोहिमेवर निघाली की 
त्या त्या राष्ट्रातील राजकीय शाक्ति तिच्या मागोमाग पाठराखणी- 
प्रमाणें जात असते याबद्दल आश्चर्ये वाटण्याचे कारण नाहीं. 
भांडवल्शाहीच्याच आधारावर सध्यांचीं राष्ट्रं विद्यमान्‌ वैभवाला 
आणि प्रतिष्ठेला पोंचळेळीं आहेत. तेव्हां आपल्या पोशिंद्या भांडवळ- 
शाहीचा बचाव सवेस्व पणाला लावून करणें हें. आपला स्वतःचा 
बचाव करण्याप्रमाणेंच सरकारळा वाटल्यास नवळ काय £2 शिवाय 
सरकारवर लोकमताचें दडपण आणण्याचें कार्येहि भांडवलवाले हां हां 
म्हणतां करून दाखवतात. 

कारण एक तर मोठमोठ्या उद्योगधंद्यांत पुष्कळसे भांडवळ गुंतव- 
छेळे लोक मंत्रिमंडळांत असतात, राजघराण्यांत असतात, फडाणिशींत : 
असतात; त्यामुळें सरकारी यंत्राची चक्रे हवी तशीं फिरवणें आणि तेथें 
वशिळे लावणें फार सोपें होतें. दुसरें असें कीं लोकमत तयार करण्याचें. 
आजच्या काळांतील अत्यंत प्रभावी साधन म्हणजे जीं वतेमानपत्रें तीहि 
प्रमुख भांडवलबाल्यांचे हातीं असतात. त्या वतमानपत्रांतून आपल्याला 
अनुकूळ असा मतप्रचार रोजच्या रोज चालवून, लढाखो, कोट्यवधि 
वाचकांचे डोळ्यांसमोर तींच तींच मतें मांडून त्यांना मतप्रचाराचे 
___ जाळ्यांत गुरफटून टाकणें शक्‍य होतें. याच्याहि पुढें जाऊन देशांतळे 

प्रमुख राजकीय पक्षच्या पक्ष पैशाच्या जोरावर विकत घेण्याची करामत- 
सा....६ 


आ... 


८२ सात्राज्यशाही 


-.७..----/८/-///////४४// ॥..०.-..->-.>.//>/2//>>2>/>2:///:/८::-/:://”/“>“>>>न.न््न्ब्ब्ब्ब््् 


सुद्धां संघटित मांडवळाला अशक्य असत नाहीं. जपान आणि अमेरिकेंत 
एका भांडबळवाल्या गटाच्या हाती एक पक्ष तर दुसऱ्या गटाच्या 
हातीं दुसरा एक पक्ष अशी परिस्थिति आहे. जर्मनीतील नात्सी 
पक्षाला तेथीळ फार मोठ्या भांडवळवाल्यांचा पाठिंबा होता, म्हणूनच 
तो पक्ष वरचढ झाला. ज्या पक्षाला संघटित भांडवल पैशाचा मलिदा . 
चारतें त्या पक्षानं संघटित भांडवळाला आवश्‍यक अशी साम्राज्यवादी 
नीति . पत्करावी आणि तिचा पुरस्कार करावा यांत विपरीत अस 
काय आहे £ किंबहुना सवे साम्राज्यवादी राष्ट्रांत कारखानदार, 


. प्रेढीवाले, व्यापारी, वतेमानपत्रकार, राजकीय पुढारी व सेन्याधिकारी 


यांची एक जातच बनलेली आढळून येईल. ते केवळ सोईसाठी 
निरनिराळीं नांवे धारण करीत असतात. पैशाच्या, रक्ताच्या; 
सामाजिक दर्जाच्या अशा अनेक संबंधांनीं ते एकमेकांशीं निर्गाडत 
झालेळे असतात. इंग्लंडचे माजी मुख्य प्रधान बाल्डविन,परराष्ट्रमंत्री 


. सर सम्य॒अळ होअर, किंवा नेव्हिळ चेबरलन वगेरे व्यक्ति घेतल्या तर 
- त्यांचे संबध फार मोठमोठ्या "बँकांशी आणि उद्योगधंद्यांशीं जळलळेले 


आहेत असें दिसून येईल. चुलतभावाची बँक, आतेभावाचा रेल्वेच्या 


* अथवा आगबोटीच्या सामानाचा कारखाना, मामेभाऊ आरमारांतीळ 


सारंग ( सरदार ) आणि आपण स्वतः परराष्ट्रीय खात्यांत एक 
बडा अधिकारी अशीं दृश्ये अनेक राष्ट्रांत पाहावयास सापडतील. 
मग पेढीवाल्यानें आणि कारखानदारानं मनसुबे रचावेत, एखादा 
प्रदेश हेरून काढावा आणि त्यांची योजना यशस्वी करण्यासाठी 
सरकारनें आरमाराची मदत त्यांना द्यावी असे देखावे कां दिसणार 
नाहींत £ 

अमेरिकेंतील एक सैन्याधिकारी मेजर जनरल स्मेडले डी. बटलर 
यानें आपल्या नोकरीच्या काळांतील वत्तान्त कथन केला आहे त्यावरून 


*) 


१» * आत 


सास्राज्यशाहीचे अंतरंग ८३ « 


५५/५/५५८४५५/८/५४५५५५५४५५५५८४८५४४५८४५८८- 


परकारळा संघटित भांडवलवाल्यांसाठीं काय करावें लागतें तें स्पष्ट 


५ आमच्या देश्याच्या सर्वांत चपळ अशा सैन्याविभागांत म्हणजे मरीन 
कोअरमध्यें ( नाविक ढलांत ) मीं तेहतीस वर्षे चार महिने चाकरी 
केली. दुय्यम लेफ्टनंट पासून भेजर-जनरळ पर्यंतच्या सर्वे जागांवर 
मीं काम केळेळें आहे. त्या काळांतळा बहुतेक वेळ मी बड्या 
भांडवलळवाल्यांचा--वाळ स्ट्रीटचा( अमेरिकेंतील पेढ्यांच्या अड्डा )- 
बंगल्बच्चा म्हणूनच काम केलें. थोडक्यांत म्हणजे भांडवलवाल्यांतर्फ 
कामे करणारा मी एक गुंड होतों 

१९१४ सालीं अमेरिकेंतीळ तेलाच्या व्यापाऱ्यांचे हितसंबंध 
मेक्सिकांत आणि विशेषतः टांपिकांत सुरक्षित राहावे म्हणून मी 
मदत केळी. हाइटी आणि क्‍यूबामध्यें नॅशनल सिटी बँकेच्या नोकरांना 
सारावसुली बिनआयासानें करतां याबी अशी मीं तजवीज केली. 
१९०९ ते १२ च्या दरम्यान ब्राउन बंधूंच्या आंतरराष्ट्रीय बँकेचा 
व्यवहार सुरळीत चाढावा म्हणून निकाराग्वांतीळ लोकांना “'सीधे!! 
केलें. डोमिनिकन लोकसत्ताकांत अमेरिकेच्या साखर कारखानदारांसाठीं 
१९१६ मध्यें मी 'सेस्कृतीचा प्रसार केढा. १९०३ मध्ये अमे 
रिकन बागायतदवारांकरतां होंडघरासमधीळ जनतेला मीं वठणीवर 
आणलें. १९२७ मध्यें स्ँडडे आइल कंपनीवर कोणी हात टाकंनये . 
म्हणून मीं चीनमध्यें देखरेख ठेवली 


वरीळ काळांत अगदीं मवाल्यांतल्या एखाद्या दादाप्रमाणें मी 
वागलो. त्याबद्दळ मला मानपान, पहुरके, बढत्या मिळत गेल्या. 


* मेजर जनरल स्मेडले डी. बटलर हे संस्कृति वगेरे शब्द उपरोधाने वापरीत 
आहेत. 


साश्राज्यशाही 


>-५--८/-५८५-/८५५-८/-८८४५८५८/८””४८५८४४४४४४४४४४४ 


__ मला वाटतें कीं मी अल्‌ कपोनला* सुद्धां चार हिकमती शिकवल्या 


असत्या. कारण शहराच्या तीन विभागांत तो आपलीं कारस्थाने 
चाळवी एवढीच त्याची करामत. आम्ही मरीन कोअरचे लोक तर 
उभ्या तीन खंडांत धुमाकूळ मांडीत असूं,” 

वशिळे, दमदाटी, कजीऊ रकमा बंगैरे बाबतींत साम्राज्यवादी 
राष्टांचे डावांवर डाव आणि पेचांवर पेच चाळू असतात. आणि हे 
सर्वे डाव आणि पेच संपळे कीं मग प्रत्यक्ष तलवारीला हात घालावा 


लागतो व युद्धाळा सुरुवात होते. सरतेशेवटी केव्हां तरी लढाईची 


पाळी येणार ही गोष्ट नक्की असल्यामुळें प्रत्येक राष्ट्र त्या वेळी 
आपण कमी पड नये म्हणून लढाईच्या तयारींत कसूर करीत 
नाहीं. आणि हसरें राष्ट्र कमर कसून लढाईची तयारी करीत आहे 
असें पाहून इतर सर्वेच राष्ट्रं कडेकोट बंदोबस्त ठेवू लागतात. मग 
शस्त्रास्त्रांचे ढीग पडतात, तोफांची ळांबी फुटाफुटानें वाढू लागते, 
एकाहून एक प्रचंड आणि वेगवान्‌ विनाशिका, पाणबुड्या वगेरे 
तयार होऊं लागतात, आणि अधिकांत अधिक प्राणहानि ब 
वित्तह्यानि करणारे बाँबगाळे शोधून काढण्याच्या कामीं मोठमोठे 
शास्त्ज्ञ गढून जातात. अंतू ह्या सवे तयारीचा फायदा भांडवल- 
वाल्यांसच मिळतो. बारसें असो कीं बारावें असो भटजीची दाक्षिणा 


__ जशी चुकत नाहीं, त्याचप्रमाणें मनुष्याला जीवन पाजणारी विहीर 
___ फोडण्यासाठी दारू हवी असो किंवा त्याला विषारी धूर पाजण्यासाठी 


बाँबगोळ्याची दारू हवी असो, मांडवळवाल्याचा नफा कांहीं चुकत 


__ नाहीं. त्यामुळें साम्राज्य वाढळें तरी नफा, महायुद्ध झाळें तरी नफा, 


* अल कपोन : अमेरिकेमध्ये दारूबंदीच्या काळांत बेकायदा दारू गाळून 
व इतर बेकायदा कृत्ये करून कोट्यधीश झालेला हा जगप्रासेद्ध डाकू सध्यां. 


भ __ तुरुंगांत असून तो ऑगस्टमध्4 सुटणार आहे. 


क, ८. अव 
१७. 


- साध्राज्यंशाहीचे अंतरंग _ ८५. 


अशी मोठी सोइस्कर भूमिका भांडवलवाल्यांना घेतां येते. गेल्या 
महायुद्धांत सर बेसिळ झाहराफसारखे शस्त्रकारखानदार कोट्यर्धाश 
झाले. अमेरिकेंतल्या एका कंपनीनें हेकडा ४५८ टक्के डिव्हिडंट 
दिळें आणि जे. पी. मॉर्गन नांबाच्या कारखानदारानें २०० कोटी 
डॉलर नफा मिळवला. आणि ही केवळ दारूगोळा करणाऱ्या एकट्या 
दुकट्या कारखान्याचीच गोष्ट नाहीं. .लढाईत सर्वेच गोष्टी महाग 
होतात, पण त्यांतल्या त्यांत माणुसकी ही चीज सर्वात महाग होते, 
याचा प्रत्यय हिंदुस्थानांतीहे आलेला आहे. त्या वेळीं आपल्याकडच्या 
रंग, कापड वगैरे पदार्थांच्या व्यापाऱ्यांनींहि अफाट नफा मारला ही __ 
गोष्ट सर्वांना ठाऊकच असेल.* 


असो, तात्पये असं कीं संघटित भांडवल्शाहीमुळें ज्याप्रमाणे 
साम्राज्यशाही अपरिहार्य होऊन बसते त्याचप्रमाणें साम्राज्यशाहीच्या 
राजवटींत जगाच्या पाठीवरील बाजारंपेठांसाठीं व कच्च्या मालाचा 
पुरवठा करणाऱ्या मालकीच्या प्रदेशासाठी महायुद्धेंहे अपरिहार्य 
होऊन बसतात. एकदां महायुद्ध होऊन युद्धाची खुमखुमी जिरली 
म्हणून पुन्हा युद्ध होणार नाहीं असा निर्वाळा देणेंहि शक्‍य ना हा क 
महायद्ध संपले म्हणून संघटित भांडवलशाही आणि साम्राज्यशाह 
हुकळ नाहींशी झाळी असें थोडेंच आहे. साम्राज्यवादी राष्ट्रांच्या 
बलाबलाचें प्रमाण बदलले कीं पुन्हा य॒द्धाचा प्रसंग येऊन ठेपतोच 
आपणाळा जपानचे व इट्लीचें उद्दाहरण घेतां येईल 
महायुद्धाचे वेळीं जपान व इटली इंग्लंडचे बाजूनें लढली. त्यामुळें 
व्हसोयच्या तहानंतर त्यांना थोडाफार प्रदेशहि मिळाला. तद्नंतर 


ह 


*गेल्या साली इंग्लंडांत १० नवीन कोट्यधीश तयार झाले, आणि बेकारींतहि 
वाढ झाली अंशी बातमी नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. 


पट. साघ्राज्यशाही - 
-_____ हुहा वर्षीत त्या राष्ट्रांतील भांडवळ्शाही वाढत गेळी आणि संघटित 
____ झाली. त्यांच्यापाशी होतें तेवढें साम्राज्य त्यांना पुरेना. तेव्हां 
त्यांच्या वाढत्या भांडवळाळा वाट करून देणे आवशयक झालें व 
जपानला मँच्यूरिया आणि इटलीला ऑबिसीनिया मुकाट्याने खाऊं देणें 
इंग्ढंड, अमेरिका, आणि फ्रान्स या राष्ट्रांना भाग पडळें. अमेरिकेच्या 
आमदाराने म्हटल्याप्रमाणें साम्राज्यक्षाद्यांच्या “ आईने ( इंग्लंडने ) 
वाट द्वाखवून!? ठेवलेळीच होती. त्याच मागीन जपान गेला, इट्लीहि 
गेला. पण तेवढ्यानें त्यांचे समाधान होईना. जपाननें एुमन्हा 
एकवार चीनवर हछा चढवला. तें युद्ध अद्यापि चाळूच आहे 
इटलीने आतां कोठें डा मारावा १ स्पेनवर कीं बाल्कन राष्ट्रांवर 


2 2:22. 210: “होळ 2 


एक चिमुकलें राष्ट्र-अल्बेनिया-गुडफ्रायडेच्या मुहृतोवर त्यानें गट्ट 

करून दाखवळेंच. पण लोणच्याच्या फोडीनें पोट भरते थोडेच. हा 

केवळ मासला म्हणून चाखला. इटली आपली घुभुक्षित दृष्टि सभोवार 

फिरवीतच आहे. आणि शांततेच्या मागीन सवे साम्राज्यांना एकत्र 
; राहतां येईल हा सिद्धांत पुन्हा एकवार सपशेळ खोटा ठरला आहे. 
भ _____ जोप्रकारजपानव इं्लाचा तोच जमेरनांचा. महायुद्धाच्या दोषाचें 


खापर त्या देशाच्या मार्थी मारून कोट्यवधि पोंडांचा दंड जर्मनी- 
______ कडून वसूळ करावयाचा व जगांतीळ बाजार-पेठांतून त्या राष्ट्राला 
उठवून लावावयाचें असा बेत ठरवून जित राष्ट्रेवागलीं. अमेरिकेनं कोट॒य- 
___ वेधि डॉलरचे भांडवळ जमेनींत गुंतवले. पण महायुद्धांपूवींच जमेनींत 
भांडवलशाहीची प्रस्थापना फार मजबूत रीतीनें झाळेळी असल्यामुळें 
आणि महायुद्धाच्या धुमश्चक्रींत जर्मन प्रदेश्ांतीळ कारखान्यांची नासधूस 
फारशी झालेली नसल्यामुळें तेथील भांडवळ्शाहीनें युद्ध संप्रल्यापासून 


साप्लाज्यशाहीचे अंतरंग प्त 


“८८५४५४४४४८ 


बारा पंधरा वर्षांत आपली घडी पुन्हा जमवली. अर्थात्‌ या बाबतींत 
इंग्छंड, फ्रान्स, इटली, जपान, आणि अमेरिका या देशांतील 
भांडवल्यांच्या परस्पर वैमनस्याचा त्यांना चांगळाच फायदा मिळाला 
आहे. तें कांहीं अप्तो, आज जर्मन भांडवलशाही पुन्हा साम्राज्य मिळावें 
म्हणून सर्व राष्ट्रांना पुन्हा युद्धाच्या खाईत लोटण्यास तयार 
झाळी आहे हें आपण पाहतोंच आहों. आणि उद्यां जमेनीचा अथवा 
इटलीचा अगर जपानचा पाडाव झाला म्हणून जगावर महायुद्धा- 
सारखा प्रसंग पुन्हा कधीं येणार नाहीं असें मानण्याचे मुळींच 
कारण नाहीं. 

भांडवठाचें. संघटन १८७० ते १९१२ पर्येतच्या काळांत 
जितक्या प्रमाणांत झालें होतें त्यापेक्षां किती तरी अधिक प्रमाणांत ते 
१९१८ नंतरच्या काळांत झालेलें आहे आणि त्यासुळें मानवी 
व्यवहाराची सर्व बाजूंनीं नाकेबंदी करण्याचें व हरतऱ्हेच्या 
व्यवहारांतुन फायदा निर्माण करण्याचें संघटित भांडवलाचे कार्य 
फार प्रचंड प्रमाणांत चाळू आहे. जपानांतीळ पख्यात मित्सुह गटा- 
विषयीं एके ठिकाणीं असें वाचल्याचें आठवतें कीं, एक वेळ जपानी 
सरकारचा प्रतिनिधि नाहीं असा देश प्रथ्वीच्या पाठीवर सापडेल 
पण मित्सुद्दे कंपनीचा प्रतिनिधि नाहीं असा देश शोधूं गेले तरी 
सापडणे कठीण, इतका द्या कंपनीचा व्याप मोठा आहि. 

“: आधुनिक भांडवलशाही आणि खाजगी मालमत्ता ” या 


नांवाचे एक पुस्तक ए. ए. बळे आणि जी. सी. मीन्स नामक 


* यासंबधी अधिक सविस्तर विवेचन येथे करणें शक्‍य नाही. ते विशेष 


े.-»». १ तुच. १. 


बारकार्ईनें हवें असलें तर जॉन स्ट्रची यांचें “ भांडवलशाहीवरील अण्टरचे 


स्वरूप? ( ७१० ०. 08108118 011815) ह्या पुस्तकांतील र्श्वें 


प्रकरण वाचावे, 


4.५. 
(1 


साम्राज्यशाही 


-/४/५/५/५”२/५”५” 


लेखकड्टयानं प्रसिद्ध केळें आहे. त्यांत ते अशी माहिती देतात कीं 


अमेरिकेमध्ये बँकेच्या व्यवहाराव्यातोरेक्त व्यवहार करणाऱ्या 


३००००० संस्था आहेत; त्यांपैकी केवळ २०० संस्थांचे हातांत 


सवे संस्थांचे हाती असलेल्या संपत्तीपैकी ५० टक्के सपत्ति साठलेली 


आहे. पैकीं १५ संस्था अद्या आहेत कीं ज्यांचें प्रत्येकी मांडवळ एक | र 


अब्ज डॉलर आहे ! एकट्या अमेरिकन टेलिफोन आणि टेलिग्राफ 
कंपनीच्या हातांतळें भांडवळ युनारेड स्टेट्सपैकीं एकवीस संस्थानांच्या 
एकंदर संपत्तीपेक्षां अधिक भरेल. 

ह्या दोनशें संस्थांपैकी कांहीं संस्थांशी अमेरिकेतल्या नागरिकांचा 
हरघडी आणि पदोपदीं कसा संबंध येतो तें लेखकांच्याच शब्दांत 
वाचू या: 

“£-ह्या प्रचंड कंपन्या म्हणजे अमेरिकन धंद्यांचा जणूं कांहीं 
सांगाडाच आहे. त्यांचेबरोबर नागरिकांचा संबंध उठल्या बसल्या येत 
असतो. त्यांच्याकडूनच तो आपले सवे कार्यभाग करून घेतो. 
थोडासा प्रवास करावयाचा म्हटला तरी त्याला प्रचंड अद्या आगगाडी 


. संघाला उद्दार आश्रय द्यावा लागतो. त्या आगगाडीचे इंजिन अमेरिकन 


लछोकोमोटिव्ह कंपनीनें तरी बनवळेळें असेळ अगर बाल्डविन लोको- 
मोटिव्ह वक्‍समध्यें तरी तयार झाठेळें असेळ. डबा अमोरेकन कार 


. अँड फोंडरी कंपनींत अगर त्यांच्याच एकाद्या शाखेत तयार झालेला 


असेळ. अमेरिकेंतल्या अकरा कारखान्यांपैकी कोणी तरी एकानें रूळ 
बनविले असतील हें निश्चित.कोळसा काढणार्‍या चार कंपन्या आहेत, 
त्यांच्याचपैकीं कोणी तरी कोळसा पुरविळेळा असणार. किंवा कदाचित्‌ 
तो रेल्वे कंपनीच्या मालकीच्या खाणींतलाच असेळ, समजा कोणी 


मोटारनेंच प्रवास केला तर? मग ती मोटर फोडंची तरी असेळ किंवा 
_ कायस्ठरची असेल किंबा जनरळ मोटर्सची अथवा स्टुड बेकरची 


7. ी 1 
१ क वट... २१. ३५ क ९६२०॥.-. तद 


“““<““:८८८८८/५/५८८-८/८-८८/५५८८५८-५५/५/५८५५८-८/५८/८/८/८/८४८८/८८८८५४५४४-५/५४४//</<-<--<..../-__।।।>_।“- 


असेळ; आणि तिच्या टायर्स त्या फायरस्टोन, गुडइयर, गुडरिच, 


किंवा युनाटेड स्टेट्स रबर कंपनी या चार कंपन्यांपैकी कोणत्या तरी 
एका कंपनीच्या असतील.... 

तुम्ही म्हणाळ एकादी व्यक्ति घरकेबडी असेळ, एकलकोंडी असेल. 
मग ह्या कंपन्यांचा हात त्या व्यक्तीपर्यंत कसा पोंचेळ? प्रण त्याच्या 
घरची वीज आणि गॅस यांच्यापैकींच एकादी कंपनी पुरवीत 
असणार. घरांतलीं अल्युमिनमचीं भांडीं अल्युमिनम कंपनी ऑफ 
अमेरिका कंपनीची असणार. त्याचा रेफ्रिजरेटर जनरल मोटसे 
कंपनीचा तरी असेळ किंवा जनरळ इलेक्ट्रिक अथवा वेस्टिंग हाउस 
इलेक्टिकचा तरी असेळ. त्याच्या घरच्या मोऱ्या नळ वगैरे बहुधा 


क्रेन कंपनीचे असावेत. अमेरिकन रेडिएटर अँड स्टँडर्ड सॅनिटरी - 


कार्पोरेशननें त्याच्या घरच्या चुलीबंबाची सोय लावळेली असावी. 
त्याच्या बाणजिनसांपैकी निदान कांहीं वस्तु तरी तो ग्रेट 
अटलांटिक आणि पॅसिफिक कंपनीकडून विकत घेत असलाच 
पाहिजे; आणि औषधें घेतठेळीं असणार युनायटेड डूग कंपनीकडून. 


वाणजिनसांचे डबे अमेरिकन कॅन कंपनीने बनवलेळे असणार. 


स्विफ्ट, आमर, अथवा विल्सन कंपनीकडून तो मटन घेत असला 


पाहिजे. बिस्किटे नॅशनल बिस्किट कंपनीकडूत घेतळेलीं असतील..... 


रेडिओ लावून मनरंजन करावयाचें म्हटळें तर त्याला रेडिओ 
कार्पोरेशन ऑफ अमेरिकेच्या परवान्यानें तयार झालेलाच रेडिओ 


घ्यावयास हवा. तो चित्रपट पाहावयास गेला तर पॅरामाउंट, फॉक्स किंवा 


वार्नर ब्रदसकडे गेळें पाहिजे, (त्यांतली फिल्म बहुधा कोडंक कंपनीची 


असणार ) आणि सिनेमा. थिएटरंसुद्धां वर सांगितटेल्या कंपन्यांच्याच 


मालकीची आहेत. विढोभनीय जाहिराती वाचून कोणतीहि सिगरेट 


घ्यावयाची तो ठरवी त्याहा सिगरेट तयार करणाऱ्या चार मोठ्या 


0 


के . 


(४ 


> 


72. 


_ ८ १३-५३ ७४४१३८ नक व 
र ० 1 साश्राज्यशाही 


कंपन्यांपैकी एका कोणत्या तरी कंपनीची सिगरेट घ्यावीच लागणार 
आणि ती सुद्धां कोपऱ्यावरीळ युनायटेड सिगार स्टोअरच्याच 
दुकानांतून घेतली पाहजे.!! 


जगांतील बाजारपेठा, वसाहती, खाणी, मळे एवब्यांचीच 
फाळणी करून संघटित भांडवळशाही थांबलेली नाहीं; पंचमहाभूतांना 
आपल्या सोईप्रमाणें वाटून घेऊनहि तिचें समाधान झालेलें नाहीं; तिनें 
माणसांची मते, मनोरंजनाचीं साधनें, जीवनांतल्या हरएक गरजा 
यांची देखीळ आपसांत वाटणी करून टाकलेली आहे ! आतां फक्त 
ग्रहनक्षत्रांची वांटणी तेवढी करावयाची राहिली आहे. इंग्ढंड, जपान, 
इटली या देशांचे राजे जीं साम्राज्ये आज विद्यमान आहेत त्यांचे 
मालक नव्हत अथवा अमेरिका, फ्रान्स या देशांचे अध्यक्ष हेहि त्यांचे 
मालक नव्हत. साम्राज्यांचे खरे मालक त्या त्या राष्ट्रांतील भांडवल- 
दार आहेत. ते बांधतीळ तें तोरण आणि आंखतीळ तें धोरण. 
तेथीळ सरकारे हीं भांडवलदारांच्या हुकमाची तामिली करणारीं 


"२/५/४५/५/५/५-”५/१ 


नोकरमाणसें अथवा त्यांच्या क्रणकोंकडून व्याज वसूळ करणारे. 


पठाणी तगादवेदार होत. यापलीकडे त्यांची किंमत नाहीं. 


११७ ७2 ७ 


साम्राज्यशाही म्हणजे भांडवलशाहीचे ठेकेदारींत झालेलें रूपांतर 
असें ठेनिननें म्हटळें आहे. मांडवळशाहींतीळ स्पधी संपून तिळा 


ठेकेदारीचें स्वरूप प्राप्त झाळें व तिचा आणि पेढीवाल्यांचा संबंध 


क सर्वेच व्याख्या सापेक्ष असतात; त्यांत वर्ण्ये विषयांची 
विकासाबरोबर स्पष्ट होत जाणारीं अंगें-उपांगें सांगतां येणे शक्‍य 


82.4 रष”)... > ब: . ६.. ११.॥/॥(॥/४. ७», 


साज्नाज्यशाहीचें अंतरंग 


होत नाहीं हें टक्षांत धरून आम्हीं साम्राज्यशाहीची पांच लक्षणांनी 


यक्त अशी व्याख्या देत आहां 


(१) भांडवलाचे आणि उत्पादनशक्तीरचे केंद्रीकरण अशा 


प्रमाणावर होत जातें कीं, त्यापासून ठेकेदाऱ्या निमाण होऊन 
त्या आर्थिक जीवनाचें परिणामकारक रीतीनें नियंत्रण करूं लागतात. 

(२ ) पेढ्यांतीलळ भांडवलाचा कारखानदारांतील भांडवलाशीं 
एकजीव होत जाऊन ह्या दोन भांडवलांचे आधारें भांडवलवाल्यांचा 
वरिष्ठ सत्ताधारी वग तयार होतो 


(२ ) भांडवलाची निर्यात होऊं लागते व ह्या नियोतीला अत्यंत . 


मोठें महत्त्व प्राप्त होतें 

( ४ ) आमन्तरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या मक्तेदाऱ्या निमाण होऊन त्या 
आपसांत जगाची फाळणी करून घेतात. 

(५ ) प्रबळ अद्या भांडवलदार राष्ट्रांकडून प्रथ्वीवरील प्रदेशाची 
पुरी वांटणी होते. 

साम्राज्यशाही म्हणजे भांडवलशाहीची अशी एक विकासावस्था 
कीं जिच्यांत ठेकेदारी आणि पेढी-भांडवळ यांचें वचेस्व प्रस्थापित 


झालेळें असते. जिच्यांत भांडवलाच्या नियीतीला फार मोठें महत्त्व 
प्राप्त होतें जिच्यांत आन्तरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या मोठमोठ्या कारखाना- 


संघांत जगाची वाटणी व्हावयास प्रारंभ होतो; जिच्यांत प्रथ्वीवरील 
प्रदेशांची प्रबळ अद्या भांडवलदार राष्ट्रांत विभागणी होऊन गेलेली 
असते. 

. ही व्याख्या दिल्यानंतर लगेच लेनिननें हेंहि स्पष्ट शब्दांत 
सांगून ठेवळें आहे कीं साम्राज्यवादी राष्ट्र कृषिप्रधान देशच आपल्या 
“ताब्यांत घेतात असे कांहीं लेखक भासवतात; पण ही त्यांची 
विचारसरणी चुकीची आहे. साम्राज्यश्षाहीला असला पंक्तिप्रपंच 


साभ्राज्यशाही 


“४/2४///८:::///:/:/“:::“:<““/“/:/222/22222:-“::“:::“““-““ 


२>५८-५८४८/-८-८५८८८५८-”८/५८८४५/”८८५८- 


ठाऊक नाहीं. जो देश आपल्या कक्षेत ओढतां येईल त्याला आपल्या 
कक्षेत ओढण्यास साम्राज्यशाही मागें पुढें प्राहणार नाहीं. ती असा 
विचार करणार नाहीं कीं हा देश कृषिप्रधान आहे कीं उद्योगप्रधान आहे. 


घडामोडी चाळू आहेत त्यांचेवरून कळून येईल. नुकताच जर्मर्नानें 


अधिकांत अधिक उद्योगप्रधान देश होता. 

तात्पर्य, साम्राज्यशाहीच्या पकडींत उद्योगप्रधान देश फारसे 
आढळून येत नाहींत किंवा अपवादानें आढळून येतात याचें कारण 
ते साम्राज्यशाहीशीं बरोबरीनें दोन हात करूं शकतात, समान- 
शस्त्रांनी लढू शकतात हेंच होय. जेथें त्यांची शक्ति कमी पडते तेथे 
तेहि या बकासुराच्या उदरांत गडप होतातच. लहान माशाला 
मोठ्या माशानें गिळावें हा जो मात्स्यन्याय तोच सध्यां साम्राज्य- 
शाहीच्या युगांत सर्वत्र आढळून येत आहे. 


उपसंहार 90 


| _____ रशियाचा पुढारी स्टॅलिन यानें म्हटलें आहे ते सत्य आहे. साम्राज्य- 
-__ वाद्दी राष्ट्रे प्रथ्वीचे पाठीवर आहेत तोंपर्यंत महायुद्धे टळणें कसें 
_ अशक्य आहे तें आपण समजून घेतलें; पण कोणी अशी शंका 
उपस्थित करील कीं, क्षणाक्षणाला ज्या महायुद्धाची भीति वाटत 


लेनिनची विचारसरणी किती बिनचूक होती तें युरोपांत सध्यां. ज्या 


र 


चेकोस्लोव्हाकिया बळकावळा तो तर युरोपांतीळ छोट्या राष्ट्रांत 


आज जगाचे डोक्यावर महायुद्धाचें वजन केव्हां कोसळून पडेल 
. याचा नेम उरलेला नाहीं. किंबहुना या घडीलासुद्धां महायुद्ध सुरू 
असून जगाच्या फेरवाटणीला सुरुवात झाठेडी आहे असें समाजवादी 


उपसंहार ऱ्य ९३ 


आहे तें महायुद्ध पुन्हा जमनीच्या आततायीपणामुळेंच ओढवणार असें. 
दिसते; आणि जमेनीमध्यें तर फॅसिस्ट तत्त्वज्ञानावर राज्यकारभार. 
ळक चाललेला आहे. मग फॅसिझम हा देखील साम्राज्यवादीच असतो 
_ कीं काय? आणि फॅसिझम जर साम्राज्यवादी असेळ तर मग 
फॅसिझम्‌ आणि आमच्या ओळखीची जी संघटित भांडवलशाही 
यांच्यांत कांहींच फरक नाहीं असें का तुमचें म्हणणें आहे £ 
ह्या प्रश्नांतच खरोखर त्या प्रभ्नाचें उत्तरहि सामावठेळें आहे. 
साम्राज्य-कल्पना ही फॅसिस्ट तत्त्वज्ञानांतीलळ मूलभूत कल्पना आहे. 
त्याचप्रमाणें युद्धाची आवश्‍यकता ही देखीळ फॅसिस्ट तत्त्वज्ञान मोठ्या 
आग्रहाने प्रतिपादीत असतें. राष्ट्रांतील हरएक व्याक्ते युद्धाला उपयोगी 
पडेळ व युद्धाविषयीं उत्सुक असेळ अद्या प्रकारचें शारीरिक 
व॒ मानसिक शिक्षण शाळा, _ व्यायामशाळा, वृत्तपत्रे आणि 
व्यासपीठे यांचे मार्फत नागरिकांना ' देण्याचें कार्य फॅसिस्ट राष्ट्र 
अव्याहत करीत असतात. साम्रांज्यें मिळवणें हा आमचा हक्क आहे, 
युद्धांत जय मिळवणें ही आमची परंपरा आहे, वगैरे प्रकारचे उद्गार 
ज्या ज्या वेळीं इटडीचे अथबा जमेनींचे हुकुमशहा भाषणें करतात 
त्या त्या वेळीं आपणांस ऐकावयास सापडतील. फॅसिझमच्या तत्त्व- 
 ज्ञानाचें अधिकृत विवेचन करतांना मुसोलिनी लिहितो : 
“८ आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अश्ञी को अखंड शांति 
नांदण्याची शक्‍यता आहे अथवा शांति अखंड नांदण्यानें कांही. 
उपयोग होणार आहे हेंच फॅसिझमला मान्य नाहीं. म्हणून शांतता- 
वादाचा (७०11157) ) आम्ही इन्कार करतो, कारण युद्ध- 
"" द्सिस्ट आणि नात्सी तत्त्वज्ञानांत कांहीं एक फरक नार्ही. नात्सी पक्ष 
आपणास नॅशनल सोरॉलिस्ट पक्ष म्हणवतो आणि फॅसिस्टांच्या निशाणावरील 
लांकडाच्या जुडग्यांतील कुऱ्हाडीऐवजी निश्याणावर स्वस्तिक मिखतो इतकेंच, 


> अजर 
साम्राज्यशाहा 
_ >>>५८८/८/५८४५५५८-८५८-८-- "४४४४५४४४५४ ४६४८”८”-”-””.””-“-“.““५”-”-”-“.”-”-»--.. ५ ५/*“““““““>”““““““>“>““““>* | 


डू ठाऊक नाहीं. जो देश आपल्या कक्षेत ओढतां येईल त्याला आपल्या 
कक्षेत ओढण्यास साम्राज्य्षाही मागें पुढें प्राहणार नाहीं. ती असा 
विचार करणार नाहीं कीं हा देश कृषिप्रधान आहे कीं उद्योगप्रधान आहे. 
लेनिनची विचारसरणी किती बिनचूक होती तें युरोपांत सध्यां. ज्या. 
घडामोडी चाळू आहेत त्यांचेवरून कळून येईल. नुकताच जर्मर्नानें 
चेकोस्लोव्हााकिया बळकावला तो तर युरोपांतील छोट्या राष्ट्रांत 
अधिकांत आधिक उद्योगप्रधान देश होता. टू 
अ. तात्पर्य, साम्राज्यशा्हीच्या पकडींत उद्योगप्रधान देश फारसे न 
_____ आढळून येत नाहींत किंवा अपवादानें आढळून येतात याचें कारण 
ते साम्राज्यशाहीशीं बरोबरीनें दोन हात करूं शकतात, समान- 
शखांनीं लढू शकतात हेंच होय. जेथें त्यांची शक्ति कमी पडते तेथे 
तेहि या बकासुराच्या उदरांत गडप होतातच. लहान माद्याळा ड् 
मोठ्या माशानें गिळावें हा जो मात्स्यन्याय तोच सध्यां साम्राज्य- 
शाहीच्या युगांत स्वंत्र आढळून येत आहे. 


उपसहार $ $ पु 


आज जगाचे डोक्यावर महायुद्धाचे वज़् केव्हां कोसळून पडेळ । । 
याचा नेम उरलेला नाहीं. किंबहुना या घडीलासुद्धां महायुद्ध सुरू 
___ असून जगाच्या फेरवाटणीळा सुरुवात झालेली आहे असें समाजवादी 
:_ रशियाचा पुढारी स्टॅलिन यानें म्हटलें आहे तें सत्य आहे. साम्राज्य- 
. वाद्दी राष्ट्रं प्रथ्वीचे पाठीवर आहेत तोंपर्यंत महायुद्धे टळणें क्सॅ॑ 
. अशक्य आहे तें आपण समजुन घेतलें; पण कोणी अशी शंका व 
उपस्थित करील कीं, क्षणाक्षणाला ज्या महायुद्धाची भीति वाटत. 


8:30) ८288): अळी 292200 )0100/१702:091 “10 
2268. 6 4621120202) 
0४00404702): 


उपसंहार 8012 01021 


आहे तें महायुद्ध पुन्हा जमेनीच्या आततायीपणामुळेंच ओढवणार असे. 


) 
र 


कै 
5” 


दिसते; आणि जमनीमध्यें तर फॅसिस्ट तत्त्वज्ञानावर राज्यकारभार 


चाललेला आहे. मग फॅसिझम हा देखील साम्राज्यवादीच असतो 
_ कीं काय? आणि फॅसिझम्‌ जर साम्राज्यवादी असेळ तर मग 
फॅसिझम आणि आमच्या ओळखीची जी संघटित भांडवलशाही 
यांच्यांत कांहींच फरक नाहीं असें का तुमचें म्हणणें आहे १ 
ह्या प्र्नांतच खरोखर त्या प्रभाचें उत्तरहि सामावलेळें आहे. 
साम्राज्य-कल्पना ही फॅसिस्ट तत्त्वज्ञानांतीळ मूलभूत कल्पना आहे. 
त्याचप्रमाणें युद्धाची आवरयकता ही देखील फॅसिस्ट तत्त्वज्ञान मोठ्या 
आग्रहाने प्रतिपादीत असतें. राष्ट्रांतील हरएक व्याक्ति युद्धाला उपयोगी 
पडेळ व युद्धाविषयीं उत्सुक असेल अश्या प्रकारचें शारीरिक 
व॒ मानसिक शिक्षण शाळा, _ व्यायामशाळा, वृत्तपत्रे आणि 
व्यासपीठे यांचे मार्फत नागरिकांना देण्याचें कार्य फॅसिस्ट राष्ट्र 
अव्याहत करीत असतात. साम्रांज्यें मिळवणें हा आमचा हक्क आहे, 


युद्धांत जय मिळवणें ही आमची परंपरा आहे, वगैरे प्रकारचे उद्गार 


ज्य़ा ज्या वेळीं इटडीचे अथवा जमेनींचे हुकुमशहा भाषणें करतात 
त्या त्या वेळीं आपणांस ऐकावयास सापडतील. फॅसिझमच्या तत्त्व- 
 ज्ञानाचें अधिकृत विवेचन करतांना मुसोलिनी लिहितो : 

“ आणि सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट अशी कीं अखंड शांति 
नांदण्याची शक्‍यता आहे अथवा शांति अखंड नांदण्यानें कांहीं 
उपयोग होणार आहे हेंच फॅसिझमळा मान्य नाहीं. म्हणून शांतता- 
वादाचा (7७०1151) ) आम्ही इन्कार करतो, कारण युद्ध- 

* दसिस्ट आणि नात्सी तत्त्वज्ञानांत कांहीं एक फरक नाहीं. नात्सी पक्ष 
आपणास नॅशनल सोरॉलित्ट पक्ष म्हणवतो आणि फॅसिस्टांच्या निशाणावरील 
लांकडाच्या जुडग्यांतील कुऱ्हाडीऐवजी निद्याणावर स्वस्तिक मिखतो इतकेंच. 


1६४७ /॥.,१॥/॥.५१, ०७७ ॥/.,/५ ६ ५१-१५ (६९९ ७ 
र्ग भरे वं “ शर्व > “ - 
«ध 


२४ वी साप्नाज्यशाही 


4८/४५/५८८८ ४८५४८५४५४/४४/५४५४४८५४५/५४/५/८५८५५५५८८५८५८५/८५८- २०-८८: 


'पराड्युखतेपासून आणि स्वा्थेत्यागाऐवजीं भीरुतेच्या भावनेपासून 
तो वाद निर्माण झाठेला आहे. मानवाच्या अंगच्या कांयोत्साहाळा 
मरती येते ती युद्धामुळेंच, आणि युद्धाचें स्वागत करण्याइतके धैय 
ज्या राष्ट्रांच्या अंगी असतें त्यांना गोरव प्राप्त होतो तोहि उडन. 
शांतीच्या अनिष्ट अश्या गृहीत कृत्यावर आधारलेळें जे तत्त्वज्ञान 
असेल त्याला फॅसिझम्‌ शत्रूप्रमाणें मानतो. 71 | 
हें झालें युद्धासंबंधीं. आतां साम्राज्याविषयीं मुसोलिनीचे उद्गार 
काय आहेत तं पाहूं. > 
“ फॅसिस्ट सरकार म्हणजे सत्ता आणि शासनाधिकार या- 
विषयींच्या इच्छेचे प्रतीक होय. रोमन परंपरा ही कार्योन्सुख अशा 
शक्तीचा आदर्श आहे असें मानण्यांत येतें....फॅसिस्ट सरकार हें साम्राज्य 
- सरकार आहे अशा दृष्टीनेंच त्याचेकडे पाहिलें पाहिजे. फॅसिस्ट 
राष्ट म्हणजे असे एक राष्ट्र कीं जे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीत्या, 
एक चौरस फूट जमीन काबीज न करतां देखीळ इतर राष्ट्रांवर 
आपली छाप बसवते. साम्राज्याविकास म्हणजे राष्ट्राची वाढ होत 
जाणें. हेंच जिवन्तपणाचें प्रमुख लक्षण आहे, आणि साम्राज्य-संकोच 
हें अधोगतीचें लक्षण आहे असं फॅसिझम्‌ मानतो.'! र 
वरील उतार्‍्यांवरून साम्राज्य आणि युद्ध यांचे बाबतींत फॅसि- 
झमचे विचार काय आहेत तें कळून येईळ. तथापि फॅसिशम्‌ आणि 
त्याचेंच जमन भावंड जो नात्सीझम यांचे विचार काय आहेत हें 
1. “ फॅसिझमचें राजकीय आणि सामाजिक तत्त्वज्ञान ७ ठेखक 
. मुसोलिनी, पान ११. 
* हे विघान परिस्थतीनें मुसोलिनीला विसरावयास लावलें असावें; कारण 
अंबिसीनिया, स्पेन, अल्बेनिया यांचेवर अप्रत्यक्षपणे आणि चौरसफूट जागा 
सुद्धां काबीज न करतां छाप पाडण्याच्या भानगडीत तो पडलेला दिसत नाही. 


उपसंहार ९५.०४ 


जाणण्यासाठी पुस्तकांची निर्जीव पानें चाळण्याचें कारणच उरलेळें . 
नाहीं. इटली आणि जमेनी या दोन्ही राष्ट्रांच्या दररोजच्या आचारा- 


क. रून त्यांची विचारसरणी कोणासाहे कळण्यासारखी आहे. 


तेव्हां बाह्य लक्षणावरून तरी असे म्हणावयास हरकत नाहीं कीं. 
*फॅसिझम्‌ आणि संघाटित भांडवलशाही हीं एकसारखींच वागतात. 
_ आतां फॅसिझम्‌च्या राजवटींत भांडवलशाहीचे स्वरूप काय असतें 
तं पाहिलें पाहिजे. ी 

“ नात्सी अंमळ सुरू होतांच जमेनींतीळ भांडवलशाही संघटनेंत 
प्रचंड क्रांति (१) करण्यांत आठी. १२ मार्च १९२४ रोजीं जर्मन 
आर्थिक जीवनाची संघटित उभारणी करणारा कायदा प्रसिद्ध 
करण्यांत आला; त्या योगे चढाओर्ढानें खाजगी धेंदेवाळे जी 
उधळपट्टी करीत ती निरनिराळ्या धंद्यांची अफाट संघटना 
करून थांबवण्यांत आली. धंदे खाजगीच राहिले तरी सवे धंद्यांच्या 
चढाओढीस बंदी करण्यांत येऊन त्यांना राष्ट्राच्या एकसूत्री आर्थिक 
जीवनाच्या विविध अंगांचें स्वरूप देण्यांत आलें. अर्थमंत्री कांहीं 
कांहीं कारखानदारांना एकेका थेद्यांचे प्रातिनिधि नेमतो व 
त्यांना आपल्या शाखेंतीळ कोणते कारखाने स्वतंत्र राहूं द्यावे व 
कोणते लहान कारखाने दुसऱ्या मोठ्यांत सक्तीने सामील 
करावें हे ठरवण्याचा अधिकार या ध॑देवाल्यांच्या प्रतिनिधींना 
देतो. 

सर्व खाजगी धुद्यांची राष्ट्रीय दृष्ट्या संघटना करून त्यांचे १२ 
गट पाडण्यांत आले आहेत.... ....जमनींत माळळ हेच मजुरांचे 
पुढारी आहेत.'” 


7042200000 व्य 
* फॉसेझम--- लेखक-पां. वा. गाडगीळ, पानें ६७-६८. 


*( ५॥/॥॥४६४ १९ 34.49 1/9.:) 
लय. 12//$ 


ी 
व 


र ८- 


५/४४///€/४४-८/५४८४४८८/८/८--८-/८५-५८५८८-८- 


0 ण्द... ___ साप्राज्यशाही 


__. साम्राज्यशाहीचें अन्तरंग ह्या प्रकरणांत १८७० पासून भांडवळ . 
वाल्यांतील स्पर्धा थांबवावी आणि किंमती नियंत्रित कराव्या या 
दृष्टीनें प्रयत्न सुरू होऊन त्यांतून अफाट भांडवलाच्या ठेकेदार्‍या कदा । 
निघाल्या तें आपण पाहिलें, तेंच सूत्र लक्षांत ठेवून वरीळ उतारा वाचला 
तर दिसून येइल कीं अमेरिकेंतल्या २०० कारखाना-संघा-ऐवजीं 
जमनींत आतां १२ संघ निर्माण करण्यांत आठे आहेत; म्हणजे तेथे र 
कोणत्याहि राष्ट्रांत सापडणार नाहीं अशी ठेकेदारी पद्धति निमीण 
___ झाली आहे. वरील उतार्‍्यावरून आणखी एक गोष्ट ठकळपणें लक्षांत 

___ येते ती ही कीं, इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका वगैरे देशांत जे धंदे- 
वाल्यांचे संघ अथवा गट झाळे अथवा होत आहेत ते खाजगी किंवा 

बिनसरकारी प्रयत्नांनी होत आहेत. येथें तर प्रत्यक्ष राजसत्ताच त्या- 

बाबतींत पुढाकार घेत आहे. याचा अथे इतकाच कीं इतर देशांमध्ये 
भांडवलशाही आणि सरकार यांचेमध्ये लोकशाही संकेतांचा जो 
| ____ कांही झिरझिरीत आडपडदा आहे तोसुद्धा जमेनींत राहिलेला नसून 

_____. तीं दोघें अगदीं एकरूप आणि एकजीव झालीं आहेत. भांडवल- 

वाल्यांचा परस्पर विरोध तर राहोच, पण भांडवलवाळे आणि 
____ कामगार यांच्यांतील विरोधसुद्धां भांडवलशाहीच्या प्रगतीस हानिकारक 

.__ होऊं नये म्हणून सरकारनें भांडवलवाल्य़ांनाच मजुरांचे पुढारी 

__ नेमढें आहे! भांडवल्शाहीनें सर्व राष्ट्रच्या राष्ट्र संपूर्णपणे आपल्या 
. केबजांत घेतलें आहे असाच याचा अर्थ होय. - 
याचें कारण उघड आहे. जर्मनीला आणि इटलीला जगांत 

अजिंक्य होऊन बसलेल्या फार मोठ्या प्रचंड साम्राज्यांना वचक 
बसवून आपलें साम्राज्य बाढवावयाचें आहे. अद्या वेळी लोकशाही, 

र र नागरिक-स्वातंत्य, वगेरेसारखे आरामाच्या आणि उत्कर्षांच्या काळांत 
_ .. इतर मांडवळवाल्यांनीं नागरिकांना देऊं केळेळे हक जमनी अथवा 


उपसंहार २९७ 


४४४0000000 ४-/८४४५४८४५८५५८-८/५- -“- 


इटछीच्या नागरिकांना देणें शक्‍य नाहीं. विरोध झोडपून काढून, 
स्पर्धा नष्ट करून, सर्व राष्ट्राळा मुस्क्या बांधून भांडवल्याहीच्या मागें 
खडें करणें जमनीला आणि इटलीला अवश्य झालें आहे; वर्जे जै 


अवश्य आहे तें तें तीं राष्ट्रं जगांची चाड न बाळगतां करीत आहेत. 


कारण त्यांना साम्राज्य मिळवावयाचें आहे ना? त्याशिवाय तीं जिवंत 
राहणें शक्‍य नाहीं. आणि ज्या मानानं जर्मनी-इटलीचा धाक 
इंग्ळंड-फ्रान्स वगैरे राष्ट्रांना वाटूं लागेळ, ज्या प्रमाणांत स्वतांचें 
साम्राज्य कसें टिकवावे याविषयींची त्यांची चिंता वाढत जाईल, त्या 


प्रमाणांत त्याहि देशांतून सरकार भांडवलशाहीची संघटना अधिक . 


झपाट्यानं करीत जाईल, तिच्याशीं अधिक प्रमाणांत उत्तरोत्तर ऐक्य 
पावत जाईल, आणि तेथीळ नागरिकांच्या हक्कांची गळचेपी अधिक 
बेददरकारपणें करूं लागेळ. 


' सारांश, हिंदुस्थानासारख्या साम्राज्यशाहीच्या जबड्यांत असणार्‍या , 


देशानें ब्रिटिश साम्राज्य आणि जमेन नात्सीझम्‌ वा इटालियनं 
२० ८ 4 4 235 3 ५७ 
फॅसिझम्‌ यांच्यांत सरस-नीरस असे भेद करण्याचें कारण नाहीं. 


'साम्राज्यक्षाही हेंच या सर्वांचे ध्येये आहे आणि युद्ध हेंच त्यांचें. 


हातांतील आंतिम आणि सवश्रेष्ठ असें साधन आहे. 
महायुद्धे झालीं तरी त्यांमुळे साम्राज्यशाह्या अथवा साम्राज्यवाद 
म्हणजे साम्राज्ये मिळवण्याची व वाढवण्याची प्रवृत्ति नष्ट होईल 


__ असा कांहीं निवोळा देतां येणार नाहीं. एकादे साम्राज्य अनेकांच्या 


/>* 


हल्ल्यामुळे चीत होईल आणि त्याच्या साम्राज्याची वाटणी इतर 
साम्राज्ये आपसांत करून घेतील. असा क्रम अनेक वर्षेपर्यत चालत 


-* नुकताच ब्रिटिश पालँमेंटनें मंजूर केलेला सक्तीच्या लष्करभरतीचा 


- कायदा वरील प्रदृत्तीर्चेच उदाहरण आहे. 


सा....७ 


«- 


१५1 
; 0 


२५: 
> 


राहून मानवससुदाय एकापेक्षा एक महाभयंकर अक्या महाय्‌द्धात दर 


214 


ी 
/) 
४** डि 
' 
डौ बे 
१ 
| > 


अ , ! र 
९८ साप्राज्यशाही 


दहा-वीस वर्षांनीं होरपळून निघेल 
पण *“' सर्वनाश ” हा मानवजातीच्या कपाळावर सरटीने 
लिहिळेळा भाविष्यळेख आहे असें मानून चालण्याचे कारण नाहीं. 
साम्राज्यश्याद्यांचा अंत झाल्याशिवाय जगांत शांति, सुख, समाधान वगेरे । 
कांहींच नांदणार नाहीं हें मात्र खरे. पण साम्राज्यश्याद्या आपसांत 
झगडून सुंदोपसुंदांममाणें आपोआपच नाझ पावतील अश्ली दैववादी | 
विचारसरणी पत्करून आपण स्वस्थ राहावयाचें काय १ 
साम्राज्यशाद्यांचा अंत होणार कीं नाहीं तें साम्राज्यांकित 
प्रदेशांच्या धोरणावर अवलंबून राहील. भांडवलशाही साम्राज्यांचा . 
बिस्तार जसजसा होत गेळा तसतसा त्यांनीं जिंकलेल्या प्रदेशांत. 
एक नवीन मनु अवतीणे झाला.. साम्राज्यशाहींच्या आगमनाने. 
तेथील समाजपद्धति आणि तिला पायाभत झालेली उत्पादनपद्धति समळ 
नष्ट झाली. हिंदुस्थानांतील उदाहरण आपल्या डोळ्यांसमोर आहेच. 
ब्रिटिश साम्राज्यशाहीने हिंदुस्थानांत केवळ विध्वंसच, केला 
असें. सत्यप्रातिज्ञ इतिहासकाराळा म्हणतां येणार नाहीं. तिच्या 
प्रत्येक पावळागणिक जुन्या काळची समाजस्थिति चरडली गेली हॅ. 
खरें; पण तिनें हिंदुस्थानच्या ह्या टॉकापासून त्या टोकापर्यंत नव्या 
सामाजिक पद्धतीचा पाया मांडला हॅहि तितकेंच खरें. अथोत्‌ पूव- 
काढीन समाजव्यवस्थेचा भंग जसा तिनें स्वाथीसाठीं केला, त्याच- 
प्रमाणे नवीन समाजाळा आधारभत होणाऱ्या उत्पादनपद्धतीचा 
प्रारंभहि तिनें स्वार्थदृष्टीनंच केला. आणि तिच्या मनांतळा हेतु 
कांहींहि असला तरी आजचा हिंदुस्थान हा १८५७ त आणि तद- 
नंतर ब्रिटिश साम्राज्यश्ाहीनें केलेल्या राजकीय आणि सामाजिक 


रट 


. क्ान्तींतुन अवतरलेला आहे हें अमान्य करण्यांत हशील नाहीं. 


व्य, २९ ढत ७22 ण 


न - उपसंहार < ९९ दट 
“ हिंदुस्थानावरीळ ब्रिटिश वर्चेस्वाचे भावी परिणाम ह्या 
/ १८५३ सालीं लिहिलेल्या लेखांत काळे माक्स भावेष्यबाणीनें काय 
लिहीत आहे पहा : 


“ कापूस वंगैरे कच्चा माळ आपल्या कारखान्यांतील 
पक्क्या मालासाठी स्वस्त दरानें मिळवतां यावा एवढ्याच एका 
हेतूनें इंग्ढंडांतील कारखानदार हिंदुस्थानांत आगगाड्या चाळ. 
करणार आहेत हें मी जाणुन आहें; पणं देशाच्या वाहतुकीच्या 
साधनांत तुम्ही यंत्रांचा एकदां का शिरकाव केलांत कीं-त्या देशांत 
लोखंड आणि कोळसा असेळ तर- त्याचे पारेणाम तेथें दिसून येऊं 
नयेत यासाठीं केळेळे तुमचे सारे प्रयत्न वायां जातीळ. एवढ्या अफाट 
देशावर रेल्वेच्या वाहतुकीला हमेशा आवश्‍यक लागणार्‍या जिनसा 
उत्पन्न करण्याचे कारखाने त्या देशांत निमीण होऊं न देतांच आपण . 
रेल्वेचे जाळें एवढ्या अफाट देशोवर पसरूं हें शक्‍य नाहीं. यानंतर 

' ज्या वस्तूंचा आगगाड्यांशीं साक्षात्‌ संबंध नाहीं त्यांच्या उत्पादना- 
साठीं देखील यंत्रें वापरण्याची प्रथा पडूं लागणारच. आणि येणेंप्रमाणें 
आगगाड्यांची योजना ही हिंदुस्थानांतील आधुनिक कारखानद्दारीचा 
श्रीगणेशा ठरणार.!? 


हें भविष्य कसें शंभर टक्के प्रत्ययास उतरळें आहे तें प्रत्येकाला 
अनुभवानें पटण्यासारखें आहे. हाच प्रकार ब्रह्मदेशांत; सीलोनमध्यें 
व इजिप्तमध्ये झाठळेला आढळून येतो. साम्राज्ये हीं घरचा माळ 
खपवण्यासाठीं, कच्चा माळ मिळवण्यासाठी, आणि तुंबून राहि- 
लेळें भांडवळ गुंतवण्याकरितां जागा मिळावी म्हणून संपाहण्यांत 
आलठीं. आणि साम्राज्यसंपादनाचा हेतु चांगल्या प्रकारें फलद्रूप व्हावा 
या केवळ स्वार्थी बुद्धीनेंच साम्राज्यवाद्यांना आकित प्रदेशांत 


1 


दिलेढं आहे 


भांडवलशाहीचा विकास, राष्ट्रीय चळवळीचीं स्थित्यंतरं व वाढ 


यांचें विवेचन करण्याचें हें स्थळ नव्हे 


_ अंकित राष्ट्राने सवत्न केला तर साम्राज्यश्याह्या. नष्ट करण्याचे कामीं 


साम्राज्यशाही 


'२/५”२”५/५. 


कारखानद्वारीचा पाया घालावा लागला. याचा प्रत्यय अमेरिकेच्या 
ताब्यांतीळ फिलिपाइन्समध्यें आला आहे, आणि जपाननें 
गिळंकृत केलेल्या मँच्यूरियामध्यें येऊं लागळा आहे असें सुप्रसिद्ध 
राजकारणी ठेखक नंथानिअळ पेफ्फर या लेखकानें दाखवून 


अंकित देशांत कारखानदारांची वाढ झाली कीं तेथें राष्ट्रीय वत्ति 
वाढूं लागते. साम्राज्यवादी भांडवलवाल्यांचा आणि अंकित देशांतील 
नवोदित व वाढत्या भांडवलशाहीचा विरोध सुरू होतो. आणि हें 
प्रकरण एवढ्यावरच थांबत नाहीं. भांडवलशाहीच्या विकासाबरोबर 
आणि राष्ट्रीय वृत्तीच्या विकासाबरोबर अंकित देशांतील शेतकरी- 
कामकरी हे श्रमजीवि वग जागृत होत जातात व तेथें साम्राज्याबिरोधी 
प्रचड चळवळ उभी राहते. हिंदुस्थानांतील कॉँग्रेस ही अशा 
चळवळीचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. - अर्थात्‌ हिंदुस्थानांतील 


तिचें साम्राज्यविरोधी स्वरूप, श्रमजीवि वर्गाचे तिच्यांतीळ स्थान 


थोडक्यांत इतकेंच सांगतां येईळ, कीं जगांतील साम्राज्यद्षाह्या ठे प 
आपसांतीळ अन्तर्गत विरोधांत जव्हां गुरफटून जातात तेव्हां ही 
साम्राज्यशाही चांगळी कीं ती साम्राज्यशाही चांगली असला विषारी 


सरापात सरस-नीरस निवडीत बसण्याचा आचरटपणा न करतां. 


आपल्या पायांना वेढा घाळून बसलेली साम्राज्यशाही नष्ट 
करण्याचा आणि आपलें स्वातंत्र्य साध्य करून घेण्याचा ज्या त्या 


फार मोठी कामगिरी बजावल्याचें पुण्य पदरांत पडेळ. या बाबतींत 
हिंदुस्थानची जबाबदारी फार मोठी आहे. कारण आपल्याच 


ह”. ७९ १.८7. ५0 १0६. ५2:3749८ क 9६.0; ह. ४ १९०४१ 311 ग शभ 0000000700 


उपस्हार त अ४1)/* १०१ 


22८८-८८-८८: ८८८८८५५८८८... 


ऱ्य आहे ” 
ग मात्र साम्राज्यश्षाहीचा अंत करूं पाहणार्‍या राष्ट्राने साम्राज्य- 


शाहीला कारणीभूत होणारी भांडवलशाही  उत्पादनव्यवस्था 
आपल्या देशांतून नष्ट करण्याची तयारी ठेविली पाहिजे. नाहीं तर 


आपल्या डोक्यावरचें जोखड फेकून दिल्यावर तेंच राष्ट्र दुसर्‍याचे 
माथी आपल्या स्वदेशी साम्राज्यशाहीचें जू ठादील 
आणि पुन्हा महाभारतांतल्या कषीप्रमाणे हताशपणानें म्हणावें 
लागेल का 


| ५“: अन्योन्यस्यावलिम्पान्ति सारमेया यथांमिंषम्‌ 


-राजानो भरतश्रेष्ठ भोक्‍तुकामा वसुंधरास्‌ ॥| 
- न चापि तृत्तिः कामानां विद्यते$द्यापि कस्यचित 


श्र्भ् य 


3 


मानेवर जगांतील सर्वात जबरदस्त अशा साम्राज्यशाहीचें जू ठेवलेळं 


डि ४ थें पुष्प 


कम्यूनिझम 


लेखक 
श्री. के. एन्‌. फडके 


माढेंत एकंदर दहा पुस्तकें प्रसिद्ध व्हावयाची आहेत. मालेच्या लेखक- 
वगोत श्री. शं. द. जावडेकर, आचार्य भागवत कॉ. फडके. 
कॉ. गोरे, तकंतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी, बॅरिस्टर सावरकर 
इत्यादि असून प्रत्येक पुष्पाची किंमत ८ आणे, 
एका पुस्तकाकरितां १० आपण्यां्ची 
तिकिटे पाठवावी. 
माळेची १० पुस्तकांची वर्गणी पोस्टेजसहृ 
फक्त ४ रुपये मनीआर्डररानें 


पुष्प १ळ, सुळभ समाजवाद (श्री. पां, वा. गाडगीळ, ) ०-८-० 
पुष्प २ रें फॅसिझम (35; 8 3)09:0 
पुष्प ३ र॑ साम्राज्यशाही (श्री. ना. ग. गोरे.) ०-८-० 
हह. 


प्रकाशक : यशवंत गोपाळ जोली, 
"य सदाशिव, पुणें २ 


व नवीन पुस्तक विक्रोस तयार . 


पडसाद श्री. यं. गो, जोशी यांची स्वतंत्र सांमाजिक कांदबरी 

ल्क :. :।, कि. २ स्पये 

मलबार हिल श्री. मामा वरेरकर.यांची नवी कादंबरी 

कें. २ रुपये 

उमा (कादंबरी ) ले. श्री, आनंदीबाई जयवंत 
>“... कि. २' रुपये 


न सुटलल कोडे ( कादंबरी ) राजरत्न वा, वि, जोशी 
8000597 किं. २॥ रुपये 


राजबंदी डॉ. गवंडे यांची कादूंबरीइतकीच वाचनीय सत्यकथा. 


का! किं. १॥ रुपया 


एकले बीज ( कवितासंग्रह ) ' कावि श्ांताराम आठवलेकृत 


प्रभात चित्रपटांतील पर््य व स्वतंत्र कविता 
किं. १॥ रुपया 
साखर झोप वैशिष्ट्यपूर्ण ठघुनिबंधांचा संग्रह--_ 
र ग, भा, निरतर एम. ए , पैक १| रुपया 
हवेतील मनोरे श्री, ग, खं. पवार 
वि आाजामयववाविकि्ग 


यांचा लघुनिबंध संग्रह किं. १) रुपया 
काळांतील निवडक निबंध (भांग १० वा बंधमुक्त) 
दल 


कै. शिवरामपंत परांजपे यांचा काळांतील निवडक निर्बधाचा 


अवपक्त असा एवढा एकच भाग आहे. के. १॥ रुपया 


प्रकाशक:-- यशवंत गोपाळ जोशी, रू ी 
६२३१५ सदाशिव, पुणे २, 


ब ् 


क _ १ य ऱ- 
>» सजगुरु प्रेस, पुणें रो 


